कर्नाटकातील 
शक्तिपीठ 


(श्रीचंद्रला परमेश्वरी) 


डॉ. भीमाशंकर देशपांडे 


M.A., Ph.D., LL.B. 


मूल्य -- ६०.०० रुपये 


प्रकाशिका - 

सौ. शशिकला देशपांडे 

देशपांडे साहित्य संशोधन 
विश्रामधाम' आळंद (गुलबर्गा) 
कर्नाटकराज्य ५८५३०२. 

फोन - ८२२६० (STD 08477) 


ग्रंथ प्राप्तीस्थान - 

श्री. विद्यासागर कुलकर्णी 
सेक्रेटरी - चंद्रलांबा सेवा संघ 
क्षीक्षेत्र सन्नती, ता. चितापूर. 
जि. गुलबर्गा. 


प्रथमावृत्ती - २ ऑक्टोबर १९९३ 
पुष्प - ३२ वे 

मूल्य -- ६०.०० रुपये 

मुद्रक - 

अभयकुमार पाठक 

अभय मुद्रणालय 


४६१ /१ सदाशिव पेठ, 
पुणे - ४११ ०३०. 


अर्पण पत्रिका 


पूज्य गोविंदानंद सरस्वरी बालस्वामी 


श्रीनृसिंह सरस्वती दत्त महाराज गाणगापूरचे निजशिष्य नंदीनाम यांना तुळजापूरच्या भवानीने 
चंदला परमेश्वरीकडे धाडले. आणि अवधूत कृपावंत चंद्रलांबेने त्यांना श्रीगुरुकडे गाणगापुरी पाठविले. 
(गुरुचरित्र अ. ४२) या नंदीनामाचे सांप्रतचे वंजश, आनंद संप्रदायाचे गाढे अभ्यासक, श्रीउपासक पूज्य 
गोविंदानंद सरस्वती तथा बालस्वामी ज्यांनी माझ्या संशोधन कार्यात आरंभापासून मार्गदर्शन केले, 
त्यांच्या चरणीच ही चंद्रलांबेची वाड्मयीन सेवा विनम्र भावाने अर्पन करीत आहे. 


आशीर्वाद 


प्रिय डॉ. भीमाशंकर देशपांडे, एकसष्टी गौरविका पोचली, कै. कल्याणराव आणि धोंडोप॑ंतांचे 
कार्य पण निष्ठेने चालविळे आहे. आपली साहित्य सेवा डोळे दिपून टाकणारी आहे. सुदैवाने आताच 
आपण कुठे साठी ओलांडली आहे. माझे वय ८६ आहे. आपल्याला आपले कार्य पुढे चालविण्यास 
पंचवीस-तीस वर्षे मोकळी आहेत. आपल्या परिश्रमाने आनंद संप्रदाय, गाणगापूरचा परिसर ही सरी 
समृद्ध झाली. शिवरामस्वामींना आपण न्याय मिळवून दिला. ही कामगिरी अजोड होय. सन्नती 
चंद्रलांबेचे क्षेत्र हे आपल्या परिश्रमाने महाराष्ट्राला निकटपणे परिचित झाले. आपली ही वाड्मयीन 
तपस्या अशीच अखंडपणे चालत राहो हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना. यासाठी उदंड आयुष्य आपल्याला 
मिळावे ही शुभेच्छा. सन्नती क्षेत्राकडे भास्कराव यांच्या चरित्रामुळे माझे लक्ष वेधले. सन्नतीबदल आपण 
लिहिले. तुळजापूर, कोल्हापूर प्रमाणे सन्नतीक्षेत्राचा इतिहास जुन्या ऐतिहासिक उल्लेखावर आणि 
शिलालेखावर आधारलेला सिद्ध होणे ही आजची गरज आहे. या क्षेत्रासंबंधी आणि त्याच्या परंपरेसंबंधी 
आपण माहिती कळवावी. माझे सूफी संप्रदाय ग्रंथाची दुसरी आवृत्ती परचुन्यांनी प्रकाशित केली. ती 
पाठवली आहे. 


-- सेतुमाधवराव पगडी - मुंबई 
१०-३-१९९३ 


आपण लिहिलेले श्रीधरस्वामी चरित्र छान आहे. त्यांच्या काही अज्ञात पैलूंचा विचार त्यात आहे. 

हे पाहून बरे वाटले. सतत आपले लेखनकार्य चालू असते. त्याचा फायदा व उपयोग अनेकांना होत 
असतो. आपले अभिनंदन. 

- पंचांगकर्ते धुंडीराज शास्त्री दाते 

सोलापूर 

१ ३-० ४-०९१९ 


परिचय 


देवीभक्तांचे चरणी निवेदन 

श्री चंद्रलांबा सेवा संघातर्फे १९६५ पासून बरीच लहान मोठी पुस्तके प्रसिद्ध केली. 
महाराष्ट्रातील देवीभक्तांना त्याचा खूपच फायदा झाला. १) श्रीचंद्रलांबा सन्नती दर्शन, २) चंद्रलोपाख्यान 
श्रीयंत्र, ३) चंद्रला परमेश्वरी, ४) चंद्रलांबा भ्रामरी देवी, ५) चंद्रला सहस्त्रनाम, ६) स्कंद पूराण सन्नती 
महात्म्य या सर्व पुस्तकांनंतर आज पुरानाधारे सर्व माहिती, देवी उपासनेतील सर्व रचना आणि श्रीचक्र 
अर्चना इ. या गोष्टींचा समावेश असलेल्या या ग्रंथांचे प्रकाशन होत आहे. देवीभक्त आणि भाविकांना 
याचा चांगला उपयोग होईल. 

स्कंद पुराणाची रचना प्रचंड आहे. या देवी संबंधित भाग पुराणाचे प्रकाशन पूज्य अण्णामहाराज 
विजापूर यांनी केले. मूळ संस्कृत आणि हिंदी भाष्य या प्रमाणे याचे संपादन वाराणशी येथे झाले असून 
संपादनाचे कार्य पंडित मुसळगावकर यांनी केले. उत्कृष्ट छपाई, विविध चित्रे आणि डबलडेमी 
आकाराचा ग्रंथ सुमारे हजार पृष्ठांचा आहे. जवळ-जवळ चार लक्ष रुपयांचा हा प्रकल्प पूर्ण करुन 
अण्णामहाराजांनी संकल्प पूर्ण केला या चार वर्षात सन्नती येथील गोपूर, जीर्णोद्धार, स्थापना आणि 
पुराण प्रकाशन या प्रकारे सुमारे एक कोटी रुपये त्यांनी या कुलस्वामिनी करिता वेचलेले आहेत. संपूर्ण 
देवस्थानाचा त्यांनी कायापालट केलेला आहे. या प्रचंड पुराणाचा धावता परामर्श सारांशरुपाने येथे 
दिलेला आहे. देवीचे माहात्म्य पूर्णपणे कळण्यास सुलभ होत आहे. तेवढ्याकरिता या ग्रंथाची योजना 
केली आहे. प्रचंड पुरणाचे अवलोकन करणे सर्वानाच जमत नाही. 

पुराणाचे पठण, पाठन आणि मनन यामुळे मानवाचा सर्वांगीण उत्कर्ष आहे ही सिद्ध झालेली 
गोष्ट आहे. पुराण म्हणजे अगाध ज्ञानाचे भांडारच आहे. आध्यात्मिक लाभ तर होतोच, पण स्वस्थ 
आणि सुखमय जीवन व्यतीत होते. भारतात आजवर जे काही धुरंधर, विद्वान निपजले त्या सर्वांनी 
पुराणांच्या 
आधारावरच आपला विकास केलेला आहे. विदेशी पंडितांनी पण पुराणांचा गौरव केलेला आहे. 
चंद्रगुप्ताच्या काळी आलेला मेगस्थनीज, मुसलमानातील या पुराणाचा प्रथम अभ्यासक अलबेरुनी, 
हान सांग या सर्वानीच पुराणाची प्रशंसा केली. मेक्सम्यूलर यानी पुराणाचे महत्त्व विशद केले. सर्वानीच 
या साहित्याच्या आधारावर आचार-विचार, व्यवहार यावर चांगला प्रकाश पाडलेला आहे. या दृष्टीने या 
स्कंद पुराणाचे महात्म्य आगळे आहे. या प्रचंड पुराणात चंद्रला परमेश्वराची पूर्ण माहिती, उपासना 
पद्धती व माहात्म्य याची नोंद प्रामुख्याने आहे. आणि तेवढाच पुराणाचा भाग वरील ग्रंथात आहे. 

या पुस्तकात चंद्रला परमेश्वरी स्थान माहात्म्य, स्कंद पुराण अंतर्गत चंद्रलांबा माहात्म्य, विवध 
रचना व उपासना आणि श्रीचक्र अर्चना असे चार भाग केले असून यामध्ये सर्व संकलित अशी 
अद्यावत माहिती दिली आहे. या ग्रंथातील चार भागाच्या पृथक पुस्तिका चार वेगळ्या केल्या आहेत. 
त्या त्या विषयाबद्दल भक्तांना त्या उपयुक्त ठरतील या मूळ ग्रंथाचा तर उपयोग सर्वानाच आहे. भारत 
सरकारच्या संशोधन खात्यातील लोकांनी एक छोटा ग्रंथ ‘Early Brahmi Iscription From Sannati’ 
नावाचा नुकताच इंग्रजीत छापला आहे. तो केवळ संशोधक आणि अभ्यासक यांना उपयोगी आहे. 
केवळ बाह्यी लिपीच्या शिलालेखाकरिता ग्रंथाचे प्रयोजन असल्याचे देवी माहात्म्य ग्रंथात न येणे 
क्रमप्राप्त आहे. केवळ १४० पानांच्या ग्रंथाची किंमत ५००/- रु. ठेवली आहे. त्यांच्या मते प्राप्त 
शिलालेख अवशेष इ.स. पूर्वी २६३-२६२ वर्षाचे असावेत. मूर्ती पूर्वीच होती व शिलालेख नंतर 
कोरले आहेत असा निष्कर्ष आहे. ब्राह्मीलिपी, प्राकृत भाषा आहे, पण अशोकाचा उल्लेख नाही. 
सातवाहान व कदंबकाली सन्नतीचे महत्त्त होते. ख्रिस्तपूर्व दुसऱ्या शतकात या भीमाकाठावर बेलरडगी, 
जेवरगी, हिणरगी, शहापूर ही महत्त्वाची केंद्रे होती. हसरगुंडगी, अणबी, कगनबळी (चितापूर) कोलूर या 


5 


भागात स्तूप, छाया प्रतिमा इ. अवशेष आहेत इ. माहिती दिलेली आहे. मिळालेल्या अवशेष चंद्रलांबा 
देवीच्या बाजूस असलेल्या कालिका मूर्तीच्या भागातील आहेत. यामुळे प्राचीन चंद्रलांबाबद्दळ यात काही 
उल्लेख नाही. पुरण आणि वैदिक संस्कृती यांचा गंध नसलेल्या अभ्यासकांनी सातवाहान राजा म्हणजे 
सेतुराजा असावा असे मांडलेले अनुमान हास्यास्पद आहे. क्षेत्राच्या दृष्टीने वरील ग्रंथास काहीच महत्त्व 
नाही. कारण ग्रंथांचा उद्देश केवळ ब्राह्मी लिपीच्या शिलालेखाचाच होता व तसे शिलालेखाचे ठसे, 
भग्न, मूर्ती आणि बुद्धकालीन शिल्पनमुना याची चित्रे दिली असून सन्नती व्यतिरिक्त अन्य भागाचे 
असे अवशेष पण दाखविले आहेत. 

सन्नती देवस्थानात गेल्या पंधरावीस वर्षात खूपच कामे झाली, गोपूर, नवीन विविध मंदिर, वास्तु 
भंडारखाना, वीज आणि कूपनलिका आणि पाण्याच्या वितरणाची योजना, सभामंडप, प्रवचन मंडप, 
नवीन रथ, पुराण प्रकाशन, मार्कड्येय मंदिराचा जीर्णोद्धार, स्नानगृह, शौचकूप, घाट इ. च्या सोयी 
नवीनच करण्यात आल्या. 

कर्नाटकातील हे अज्ञात असे शक्तीपीठ आता सवांना सुपरिचित होत आहे. पूर्वीच्या काळी पण 
येथे अनेक भक्त सर्व प्रांतातून येत. महाराष्ट्र, आंध्र, गोवा येथील देवीभक्त आज मोठ्या संख्येने येतात. 
मंदिराच्या विशाल मंडपात एका खांबावर काही शतकापूर्वीचा एक मोडी लिपीतील मराठी शिलालेख 
श्रीचंद्रछा परमेश्वरी चरण रज मिमणनाईक' येवढाच वाचता येतो. 

श्रीक्षेत्र गाणगापूर नृसिंह सरस्वती दत्तमहाराजांशी या देवस्थानाचा फार घनिष्ट संबंध आहे याचा 
दाखला गुरुचरित्रात मिळतो. श्रीक्षेत्र गाणगापूरचा संबंध आमच्या घराण्याशी शंभर वर्षापासून आहे. त्या 
देवीच्या कृपेनेच आज ही सेवा घडत आहे. अनेकांना विपूल संकटे आली आणि त्यांचा परिहार देवीने 
केला याची प्रचीती असंख्य भक्तांना आलेली आहे. त्या देवी भक्तांच्या साधनेत या वाड्मयाचा चांगला 
उपयोग होईल ही मनीषा पूज्य अण्णामहाराजांचेच एक शिष्य सन्नती येथे सेवेस प्रदीर्घ काळ होते. 
त्यांनी सांप्रत पुणे भगात उर्से येथे मठ स्थापन केलेला आहे. त्यांच्यावर देवीचा अनुग्रह आहे. त्यांनी 
त्या मठात देवीच्या पादुका स्थापन केल्या आहेत. 

अण्णा महाराजांनी पुराणाचा मराठी अनुवादाचा बृहदकाय ग्रंथ पण परवाच प्रसिद्ध केला आहे. 
कुलाचार आणि कुलधर्म यांचे आगळे महत्त्व असते. कुलधर्म नष्ट झाले की कुलावर अधर्माचा पगडा 
बसतो, अर्थात माजतो. कुलघातक प्रकार वाढतात. तर्पनादि क्रिया लुप्त होतात. यामुळे पिरतही पतन 
पावतात. कुलधातकाने आणि वर्णसंकरकारक दोषांनी पुरातन अतिधर्म व कुलधर्म नष्ट होता. याचे 
विवेचन गीतेच्या अध्यायात आलेले आहे. 

सन्नती क्षेत्राचे महत्त्व योगशास्त्राच्या दृष्टीने विशेष आहे. भगवान दत्तात्रेय हे योगाचे आद्य 
प्रवर्तक आहेत. त्यांनीच प्रवर्तित केलेला हा योगमार्ग आहे. त्यांच्यावर कृपा करणारी ही अवधूत 
कृपावंती आहे. माहूर येथील देवीस्नान मस्तकचक्र स्थानाचे आहे. अंबाजोगाई येथील आरोग्य भवानी 
योगमायेचे पीठ नाभीचक्र स्थनाचे आहे. चंद्रलांबाचे हे स्नान चरण स्थानाच्या चक्राचे आहे. वास्तव्य 
दिशेने एक रेषा ओढल्यास ही रेषा सरळ वरील स्थनापासून विध्यादेवीसह थेट वैष्णवी देवीपर्यत पोचते. 
योगशास्त्रात यांचे महत्व आढळते. हा इतिहास मनन करण्याजोगा आहे. खाली दक्षिणेत मुकांबिका व 
कामाक्षीस मिळते. सन्नती येथे “शंकरी, बनशंकरी, चंदला परमेश्वरी' आणि हिंगुला, चंद्रला' असा घोष 
होतो. त्या हिंगलेचा खरा इतिहास अनेकांना ज्ञात नाही. आज तो भाग भारताबाहेर आहे. श्रीचक्र 
उपासनेत तो इतिहास दिला आहे. 


या ग्रंथाचे अक्षर जुळणी व मुद्रण अत्यंत आस्थेने माझे स्नेही श्री. पाठ यांनी केलेले आहे. 
ही वाड्मयीन सेवा देवी भक्तांच्या चरणी अर्पण करण्यात मोठी समाधानी आहे. अस्तु. 


डॉ. भीमाशंकर देशपांडे 
M.A.,Ph.D.,LL.B. 
अध्यक्ष-चंद्रलांबा सेवा संघ 
'विश्रामधाम' आळंद ५८५३०२ 


+++ 


भाग १ 
श्रीचंद्रला परमेश्वरी क्षेत्रमाहात्म्य 


पूर्वीच्या हैद्राबाद राज्यातील ता. चितापूर, जि. गुलबर्गा येथील सन्नती ऊर्फ 'संती' क्षेत्र सध्या 
नव्या म्हैसूर राज्यात आहे. मध्यरेल्वेच्या वाडी जंक्शनपुढे नालवार स्टेशनपासून १२ मैलांवर क्षेत्र आहे. 
सन्नती गावापासून एक मैलावर देवीचे स्थान अरण्यात आहे. देवालय श्रीचक्राकार आहे. स्टेशनपासून 
क्षेत्रापर्यंत पक्की सडक आहे. पूर्वी हा मार्ग अत्यंत त्रासाचा होता. देवीचे देऊळ पुरातन व विस्तीर्ण 
असून पूर्वाभिमुख महाद्वार आहे. दक्षिण भागास भीमा वाहते. मोठमोठाले मंडप असुन उत्सवांत 
पुराण-कीर्तन वगैरे येथेच होतात. सुमारे दोन हजार लोक बसतील एवढे हे प्रशस्त आहे. या 
स्थानाजवळ दुसरे आणखीन एक स्थान शहाबाद स्टेशनपासून तीनचार मैलांवर व्हन्नगुंटी म्हणून गाव 
आहे. या गावापासून अरण्यात एक मैलावर आहे. या ठिकाणी भीमा आणि कागिणा या दोन नद्यांचा 
संगम आहे. संगमाकाठी श्री सोमेश्वराचे देवालय आहे. यास अगस्ती आश्रम पण म्हणतात. मुख्य 
देवालय उंचावर आहे. येथील देवालयात चार फूट उंचीची वालुकामय मूर्ती आहे. हा मार्ग पण फार 
कठीण आहे. 

सन्नती क्षेत्री तळघरात देवीची मूर्ती आहे. देव्हाऱ्यात जाण्याची वाट एका माणसास 
जाण्याएवढीच होती. तो भाग सांप्रत मोठा केलेला आहे. सन्नती गावाजवळच सेतुराजाच्या उध्वस्त 
राजधानीचे अवशेष आढळतात. गावाच्या पश्चिम भागास सोमेश्वराचे देवालय आहे व त्यामागे भीमा 
नदीचा डोह आहे. श्रीचक्राकार मंदिरात देवीची ३ फुटांची मूर्ती आहे. तुळजापूरच्या भवानीचीच 
प्रतिकृती वाटते. ही मूर्ती वालुकामय आहे. यापुढे एक फूट लांबीच्या शहाबादी दगडाच्या पादुका आहेत. 
दोन्ही पाटुकांवर अनुक्रमे दोन व तीन अशी पाच मोठाली भोके आहेत. या छिद्रांचा संबंध सेतुराजाच्या 
डोहाशी आहे असे सांगतात. या गोष्टीची प्रचीती म्हणून पादुकांच्या छिद्रांत वाहिलेले फूल, खारीक 
आदी दोन मैलांवरील त्या डोहात बाहेर पडतात. या मुख्य मंदिराभोवती बारा लिंग स्थापलेले आहेत. 
महांकाळी, महालक्ष्मी, सरस्वती देवतांच्या मूर्ती व समोर मार्कडेश्वर, मार्तड भैरव स्थाने आहेत. याप्रमाणे 
या देवीस्थानाची सांप्रत अवस्था आहे. येणारा भाविक वर्ग ब्राह्मण वर्णाचाच असतो. प्रवास कष्टप्रद 
म्हणून आजवर यात्रा कमीच भरत होती. या देवीबद्दळ, स्थानाबद्दळ माहिती अत्यंत चित्तवेधक व 
महत्त्वपूर्ण आहे. देवीमाहात्म्य, स्कंदपुराण, मस्यपुराण, भास्कराख्यान, सप्तशती, मा्कडेयपुराण इ. मध्ये 
माहिती प्रामुख्याने मिळते. यावरुन स्थानाच्या प्राचीनतेची कल्पना येते. तेथे रोज पुराण पारायणात आहे. 
या देवीबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आढळते व रुद्र कथा येणेप्रमाणे आहे - 

रावणाचा संहार करुन प्रभू रामचंद्र अयोध्याला परतले. तेथे गेल्यावर त्यांचा राज्याभिषेक 
ठरला. अनेक भक्तगण व मांडलिक राजे यांना आमंत्रणे गेली. योग्यतेप्रमाणे आसनांची व्यवस्था 
करण्यात आली होती. रामाच्या मंत्रिमंडळाने हे काम अत्यंत चोख बजावले होते. काळजीपूर्वक प्रत्येक 
गोष्ट केली जात होती. आनंदी व समाधानाचे वातावरण होते. प्रभू रामचंद्राचे ते ऐश्वर्य पाहून जनतेने 
डोळ्यांचे पारणे फेडून घेतले. मंगल कार्यात कसलीच वाण नव्हती, पण एक 
क्रोधायमान व्यक्ती तेथे आली. त्या व्यक्तीचे डोळे आग ओकीत होते! संतापाने बोलत होती. साऱ्यांचे 
लक्ष तिकडे वेधले. आनंदी वातावरणास वेगळेच स्वरुप आले. प्रभू रामचंद्राने शांत चित्ताने त्याचे म्हणणे 
ऐकून घेतले. तो समुद्रनाथ होता. त्या समारंभाचे त्यास आमंत्रण नव्हते. त्यामुळे अपमान वाटून तो तेथे 
आला होता. रामाची लंकेवर चढाई सेतुमुळे व यशही त्यामुळेच. या कामी समुद्रनाथाने साह्य केले 
म्हणून सेतु तयार झाला. त्याच्या साहयाखेरीज रामाला काहीच करता आले नसते. पण रामाला त्या 


उपकाराची आठवण नाही, असे तो कोपून बोलत होता. पुन्हा वेळ आल्यास माझी आठवण होईल, 
असे निर्भर्त्सनापूर्वक त्याने म्हटले. 

रामाने चौकशी करताच मंत्रिमंडळाने खुलासा केला की, समुद्रनाथ अत्यंत उन्मटपणे वागतो व 
त्याची ठायी अहंकार आहे. म्हणून मुद्दाम आमंत्रण दिले नाही. राममहिमा विसरुन तो बोलत असता 
सर्वाना अत्यंत वाईट वाटले. शेवटी समुद्रनाथाने म्हटले की, “सीतेसारखी सुंदर पत्नी लाभली, एवढे 
ऐश्वर्य लाभले म्हणून तुला गर्व झाला आहे.' या निर्भर्त्सनापूर्वक शब्दाचा सीतेला राग आला. 
कोपायमान होऊन तिने शाप दिला की, “पुढे यःकश्चित्‌ अशा भ्रमराकरची तुझा प्राण जाईल. तुझा 
अहंकार नष्ट पावेल.” याप्रमाणे ही हकिकत रामराज्याभिषेकप्रसंगी घडली. 

पुढे कलियुगात विंध्याचल पर्वताच्या पायथ्याशी एका राज्यात देवदत्त नावाचा राजा झाला. त्या 
राजास नारायण नावाचा मुलगा झाला. हा श्रीरामाचा तिसरा अवतार होय. या देवदत्त राजाने आपल्या 
मुलाचा व्रतबंध वगैरे सुवेळी करुन गुरुगृही पाठविले. विद्याभ्यास, शस्त्रास्त्र यात पारंगत केले. 
सर्वगुणसंपन्न असा हा मुलगा शेवटी अध्यात्माकडे वळला. वैराग्य उत्पन्न होऊन हा सर्व ऐश्वर्याचा त्याग 
करुन तपाचरण करण्यास गिरीकंदरी गेला. त्यामुळे देवदत्तास मोठी चिंता उत्पन्न झाली. 

याप्रमाणे तपाचरण चालू असता मुनिश्रेष्ठ नारदांची गाठ पडली. नारदांनी त्यास विंध्याचल 
पर्वतावर तप करण्याची आज्ञा केली. त्याप्रमाणे हा राजकुमार नारायणमुनी झाला. बालपणापासूनच 
त्याच्यात वैराग्यवृत्ती होती. 

याच सुमारास राजसेन नावाच्या राजास एक लावण्यवती मुलगी झाली. तिचे नाव चंद्रवदना. 
सीतादेवीचाच हा अवतार होय. मुलगी उपवर झाल्यावर राजसेन (चंद्रसेन) राजाने मुलीचे स्वयंवर 
मांडले. एक लोहस्तंभ उभा केलेला होता. पाण्यात स्तंभाचे प्रतिबिंब पाहून जो बाणाने स्तंभ पाडील 
त्यास चंद्रवदना वरणार होती. स्वयंवरास अनेक देशांचे युवक आले पण कुणीही पण जिंकला नाही. 
यामुळे राजास काळजी वाटू लागली. एक दिवस राजा चिंतेत झोपला असता त्यास कुलदेवतेचा दृष्टान्त 
झाला की, 'नारायणमुनी नावाचा कुणी राजपुत्र अरण्यात तपाचरण करीत आहे. त्यास पाचारण करावे व 
तोच हा पण जिंकेल". या देवीच्या दृष्टान्तामुळे राजाला खूप आनंद झाला. दुसरे दिवशी त्याने आपल्या 
सेवकांना पाठवून अरण्यात शोध घेण्यास आरंभ केला व अत्यंत सन्मानाने त्या क्षात्रतेजी राजपुत्र अशा 
नारायणमुनीस आपल्या राजधानीत आणले. तो पण नारायणमुनींनी जिंकला. राजाने त्या वैराग्योत्पन्न 
अशा राजकुमारास विवाहाची गळ घातली. पित्याच्या व कन्येच्या विनवणीचा स्वीकार करुन 
नारायणमुनींनी विवाहास संमती दिली. नारायणमुनी व चंद्रवदना यांचा विवाह होऊन ते संसारी बनले. 
तरी पण त्याने एकांतवास सोडला नाही. भीमानदीकाठी अरण्यात एक पर्णकुटी बांधून वास केला. 
याप्रमाणे ते पर्णकुटीतच कालक्रमण करीत राहिले. 


१. सीतेच्या शापाने समुद्रनाथ सेंतुराजा म्हणून जन्मला 

श्रुति पुराण आगमनातून मूळ बीज प्रकृतीचे वर्णन आहे. त्यानुसार शौनकादिकांनी मार्कडेय 
ऋषीस पृच्छा केली. चंद्रलांबा व सन्नतीबद्दळ विचारणा केली. तोच आशय ऋषींनी कथन केला. ही 
अनादि परब्रह्म माया असून जगदारंभाच्या वेळी हेरंभा म्हणून ती प्रसिद्धीस आली. कश्मिर पुरीची ही 
आदी-शक्ती आहे. तिच्याबद्दलची ही माहिती पुण्यकारक अशी आहे. हिंगुळ नामी एक दैत्य उन्मत 
झाला. भक्तांच्या उद्धाराकरिता अवतार घेऊन दैत्यांचा नाश केला. त्यामुळे हिंगुलांचा नामाभिधान लाभले. 
त्यानंतर या अवताराची कथा आहे. महाशेष कन्या खेळत होती. कंदुकीचा खेळ चालू होता. झेलत 
असताना हा चेंडू इंद्रसभेत येऊन पडला. त्यामुळे सर्व देव आश्चर्यचकित झाले. त्याचवेळी नारदमुनी 
तेथे आले. त्यावेळी नारदांनी पुढील भाकित कथन केले. इंद्राच्या मनात या अनुपम चेंडूशी खेळणारी 


बाला पहावी असे आले. नारदांनी इंद्रास मृत्यूलोकी आणले व शेषकन्या दाखविली, तिच्या सौंदर्याने तो 
मोहित झाला. 


नागकन्येस पाहून इंद्राला समाधान झाले. त्याने पुढे त्या शेषकन्येला मागणी घातली. यथासमय 
त्यांचा विवाह झाला. नारदांना पण आनंद झाला. त्याप्रमाणे या इंदुलीलेसह इंद्र दिवस कंठित होते. 
यथासमय इंदुलीलेस एक मुलगा झाला. त्याचे सेतूराज असे नाव ठेवले. हा सेतुराज सर्व शास्त्र पारंगत 
झाला. सर्व तीर्थ यात्रा केल्या. प्रत्यक्ष शंकरास त्याने प्रसन्न करुन घेतले. मजला प्रचंड शक्ती द्यावी, 
वज्रदेही करावे, शस्त्राने मरण येणार नाही असा वर द्यावा असे त्याने शंकरास विनविले. ऋषी, ब्राह्मण, 
साधुसंत व सती यांना त्रास देऊ नये अन्यथा वर जाईल असे शंकराने सांगितले. त्यानंतर यथाक्रम 
ब्रह्मार्पण संपविले. अशाप्रकारे शंकराच्या वराने सेतुराया बलिष्ठ झाला. 


रे 

श्वेतराया तीर्थटनास निघाला, नृसिंह, चिदंबर, रामेश्वर धनुष्य कोटी, विरुपाक्ष लिंग व कोल्हापूर, 
तुळजापूर इत्यादी क्षेत्री वास्तव्य केले. तेथून परत आल्यावर राज्यरोहणाचा कार्यक्रम झाला. सन्नती येथे 
राज्य करु लागला. स्वर्गायमान सौख्य त्या नगरात आले. घरोघरी श्रुति-शास्त्र पुराण चाले. पण काही 
दिवसात माया तंत्र प्रकटले. राजा भ्रष्ट होऊन वावरु लागला. अनेक प्रदेश पादाक्रांत करीत करीत व 
सत्ता उपभोगत राजा उन्नत झाला. पापपुण्याचा फरक कळेना! अविचाराने सर्व पुण्य लयाला गेले. एकदा 
मृगया करीत राज्य एका पर्णकुटीजवळ आला. तेथे चंद्रवदनेचे लावण्य पाहून तो मोहित झाला. 
नारायणमुनींची ही साध्वी अत्यंत पतिव्रता होती. सेतुराया तिच्या लोभाने तिला हरण करण्यास प्रवृत्त 
झाला. दिलेल्या वराबरोबरच शंकराने बंधन घातले होते. त्याची विस्मृती राजास झाली. मायेनेच कांचन 
रूप घेतले होते व चंद्रवदनेच्या आश्रमी सेतुराया आला होता. चंद्रवदनेस पाहून तिची नानाप्रकारे 
मनधरणी केली. शिवपूजेचे मी बलाढ्य आहे, मजबरोबर प्रासादात चलावे असे विनविले. चंद्रवदनेने हा 
अविचार सोडावा थोर विश्वमित्र, रावणासारखे बलाढ्य रसातळाला गेले म्हणून सुचविले. पण कामांध 
सेतुरायापुढे काही चालले नाही. त्याने बळजबरीने आश्रमातून चंद्रवदनेस प्रासादात आणले. अशाप्रकारे 
कथन मार्कंडेय ऋषी मुनीजनांना करतात. 

है 

इंदुलीला आणि सिला कन्या यांच्या विनंतीला अव्हेरुन चंद्रवदनास राजाने प्रासादात ठेवले. 
इकडे नारायणमुनी नित्य कर्म आटोपून आश्रमात येताच तेथे चंद्रवदना नाही असे पाहून त्यांना फार दुःख 
झाले. अंतर्ज्ञानाने त्यांनी सारे जाणले. राजाला या अविचारांपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न निष्फळ 
ठरला. उलट अवलेहना सहन करावी लागली. त्यामुळे नारायणमुनी थेट हिमालयात आले. तेथे त्यांनी 
हिंगुळादेवीस प्रसन्न करुन घेतले. मुनींचे मनोगत जाणून देवी सोबत निघाली. माग फिरुन न पाहण्याची 
आज्ञा होती. एका ठिकाणी नुपुरांचा आवाज कानी येईना म्हणून मागे फिरुन पाहताच देवीने सांगितले, 
आता मी येथेच राहीन, येथूनच सर्व कार्य करीन”. हे स्थान भीमा-कागिणी संगमावरील हत्नगुंठा 
बनले. देवीने एक घट दिला व राजाच्या प्रांगणात फोडण्याची आज्ञा दिली. त्याप्रमाणे मुनी सेतुरायाच्या 
महालात आले. तेथे तो घट फोडला. त्यातून पाच भ्रमर निघाले. पुढे असंख्य भ्रमर निर्माण होऊन 
राजाचे सैन्य व सर्व लोक मेले. सेतुराजाच्या अंगाचा दाह झाला त्यातून मुक्त होण्याकरिता त्याने 
भीमानदीच्या डोहात जीव दिला व अशाप्रकारे सेतुराजाचा शेवट झाला. आलेल्या आपत्तीपासून मुक्तता 
व्हावी म्हणून चंद्रवदनेचे व्रत चालू होते. एकदा भूमी दुभंगून पोटात घेतले आता पण आश्रय द्यावा 
अशी तिची प्रार्थना ऐकून सोमेश्वराची पिंडी दुभंगून चंद्रवदना त्यात सामावून गेली. या सोमेश्वराच्या 
पिंडीस सांप्रत पण चिर दिसून येते. याच चंद्रवदनेचे अनुष्ठान चालू होते. 


५ 


I0 


नारायणमुनींना प्रार्थना करुन जगदंबेस सन्नतीस आणले. तेथे स्थापना केली. सभोवती द्वादश 
लिंग स्थापिले. येथे यात्रेला व नवसाने सेवेस येतात त्यांची मनोकामना पूर्ण होते. येथे पादुका रूप 
वैभव ठेवले. तेव्हापासून असंख्य जनांची ही कुलदेवता आहे. याप्रमाणे ऋषींनी शौनकादिकांस ही कथा 
सांगितली. चंद्रलांबा व नारायणमुनीस जे समाधान लाभले तसे भक्तांना लाभते. संपत्ती लाभून 
मनोकामना पूर्ण होते. अशी ही सन्नती येथील आदिमाया जगदंबिका आहे. जनाला अत्यंत त्रास झाला 
व शेषास पण उपद्रव झाला. सर्व भ्रमरांना तूप चारावे असे नारायणमुनीस सुचविले. नंतर साऱ्या 
भ्रमरांना आज्ञा केली. ते सारे पुन्हा पाच भ्रमरच झाले. उजव्या पायात तीन व डाव्या पायात दोन भ्रमर 
गुप्त झाले. अजूनही पाटुकास ही भोके आहेत. अशी ही देवी चंद्रलांबा म्हणून प्रसिद्धीस आली. 
याप्रमाणे या मार्कडेय कथनावर विश्वास व श्रद्धा ठेवल्यास मुक्ती लाभेल. जीवाला कधी बंध राहणार 
नाही. हे मुक्तिपद असे आहे. हे श्रुतिवचनच आहे. हे गुपित श्रीगुरुंनीच कथन केलेले आहे. अशी ही 
अवधूत कृपावती ब्रह्मांडनायिका लक्ष्मी चंद्रलांबा देवी कृपावत्सल आहे. 


श्री चंद्रलांबा स्थान 


सांप्रत कर्नाटक राज्यातील गुलबर्गा जिल्हा हा पूर्वी हैद्राबाद राजवटीत होता. चितापूर 
तालुक्यातील हे गाव सन्नती-संती म्हणून प्रसिद्ध आहे. गावापासून १॥ मैलावर हे स्थान आहे. देवीचे 
देवालय भीमेच्या पात्रावर आहे. मंदीर पुरातन व विशाल आहे. संपूर्ण दगडी बांधकाम असून मूळ 
देवालय एका विस्तीर्ण आवारात आहे. देवालय श्रीचक्राकार असून वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पंढरपूर येथील 
आतील भागातील वास्तू आहे. तसाच प्रकार या देवालयाचा आहे. वीस पंचवीस वर्षापूर्वी मंदिरातील 
भागात भिंतीलगत एक लहान वाट ठेवली होती. अंधारात ४०-५० फुटाचा हा रस्ता यवनांच्या 
कारकीर्दीत मुद्दाम तयार केलेला असावा. एखाद्या तळघरात शिरत असल्याचा भास होई. सांप्रत हा भाग 
काढून टाकलेला आहे. देवीची मूर्ती असून समोर दोन दगडी पादुका आहेत. पादुकांना असलेल्या 
छिद्रांचा संबंध सेतुराज डोहाशी जोडतात. हा डोह सन्नती गावालगत आहेत. लगतच श्री सोमेश्वर पिंडी 
आहे. हे देवालय पुरातनच आहे पिंडीस दुभंगलेली चीर आढळते. 

सन्नतीस जाण्याकरिता वाडी जंक्शनच्या पुढे नालवार स्टोनवर उतरावे लागते. तेथून १४ मैलांवर 
क्षेत्र आहे. उत्सवात व एरवी बसेस आहेत. स्टेशन ते क्षेत्र पक्की सडक आहे. अश्विन मासी 
नवरात्रोत्सव व चैत्र १५ ते ८ पर्यंत उत्सव असतो. चैत्र व ॥ ५ चा (देवी पंचमीचा) रथोत्सव महत्त्वाचा 
असतो यावेळेस यात्रा भरते देवस्थानात वीज, पाणी या सुखसोयी आहेत. 

या देवस्थानाच्या कामी कै. पांडुरंगराव देशमुख, कै. धोंडोपंत देशपांडे, कै. किशनराव दोरनहळी 
इ. लोकांनी अत्यंत परिश्रम घेतले. सडकेमुळे हा भाग भाविकांना परिचित होत आहे. येथे अनेक 
गोष्टीची योजना आहे. कार्यरत असलेल्या संघाची रीतसर ट्रस्ट म्हणून नोंद केलेली आहे. 

श्री चंद्रला परमेश्वरीचे दुसरे स्थान व्हनगुंठा हे क्षेत्र शहाबाद स्टेशनपासून ५ मैलांवर आहे. 
व्हनगुंठा गावापासून १।।-२ मैलांवर एका उंचवट्यावर हे स्थान आहे. येथे भीमा कागिणी संगम 
असून मंदीर पुरातन असे आहे. येथेही देवीची मूर्ती आहे. देवी पंचमीस येथे पण उत्सव होतो. मंदिराचे 
जीर्णोद्धार कार्य पण चालू आहे. हा मार्ग कठीण असून स्टेशनपासून वाहनांची सोय आहे. 

चंद्रवदनी देवीचे स्थान हिमालयात पण आहे. रस्ता टिहरीपासून निबिंड अरण्यातून आहे. 
त्यामुळे मंदिराची शोभा अवर्णनीय आहे. वर जाणारी एकच वाट आहे. चराचराने मौन व्रत धारण केले 
असेच शांत वातावरण येथे आहे. अनंताच्या ध्यानात मग्न असे वाटते. येथे जगन्मातेचे एक 'यंत्र' आहे. 
त्याचीच पूजा अर्चा होते. मूर्ती नाही. दगडी बांधकामाचे ठेंगणे व लहान मंदीर आहे. येथून पुढे केदार 


बद्रिनाथ वाट आहे. चंद्रवदनी देवीच्या मंदिरापासून श्रीनगर एक दिवसाचा रस्ता आहे असे हे पुरातन 
स्थान आहे, येथे पुजारी आहेत. 

सन्नती येथे उत्तरमुखी मुख्य प्रवेशद्वाराच्या जागी दाक्षिणात्य पद्धतीचे गोपूराचे काम विजापूरचे 
पूज्य अण्णा महाराज सरदेशपांडे यांनी ५० लक्ष रुपये खर्चून केले. शिक्षण खात्याच्या सेवक वर्गानी 
साह्य केले. त्याप्रमाणे महाकालिकेची नूतन भव्य मूर्ती हैद्राबाद येथून तयार करविली असून 
महाकालिकेच्या या मूर्तीस सुमारे २५ हजारांचा खर्च आला. त्या स्थानांचा जीर्णोद्धार करुन मूर्तीची 
प्राणप्रतिष्ठा कारातील बारा ज्योतिर्लिंगांची स्थापना पण नजिकच्या काळात होणार आहे. विजेच्या 
अनिश्चिततेमुळे मुंबई येथील श्रीमती उमचगी यांनी जनरेटरची सोय करुन महत्त्वाचे कार्य केले. 
सरदेशपांडे विजापूर यांनी सुवर्ण पादुका दिल्या. सोलापूर येथील सौ. पद्मावती जोशी व भक्तवृंदांनी 
विविध वाहने अर्पन केली. 

समोरील माकडेय स्थानाचे जीर्णोद्धार साह्य अरब राष्ट्रात स्थायिक झालेले श्री राव यांनी 
दृष्टांताप्रमाणे केले. शके १९०६ च्या सुमारास जगद्गुरु अभिनवादेंड नृसिंह भारती शंकराचार्य महाराज 
हंपी विरुपाक्ष विद्यारण्य पीठ यांनी आपला ९ वा चातुर्मास या स्थानीच केला. 

इतिहासाचा मागोवा घेता या स्थानी छत्रपती शिवाजी महाराज पण कर्नाटकाच्या मोहिमेवर 
असताना येऊन देवीचे दर्शन घेतल्याचा दाखला मिळतो. सांप्रत गुलबर्गा येथून दररोज दोन बसेस 
आणि बीदर येथून एक बस या देवस्थानास येत असते. नालवार स्टेशनवरुनच या गाड्या 
देवस्थानास येतात. यादगीरहून पण येतात. 

संघातील कार्यात सेक्रेटरी श्री. कुलकर्णी विद्यासागर यांनी आस्थेने कार्य चालविले आहे. जुना 
रथ जीर्ण झाल्याने १९९१ साली नवा रथ तयार केला. माकडेय मंदिराचे संपूर्ण बांधकाम झाले. आणि 
कूपनलिकाने पाण्याची सोय झाली. नवीन पाकशाळा व प्रवचन मंदिराचा मंडप असे पाच-सहा लक्ष 
रुपयांचे काम झाले. 

विजापूरचे पूज्य सरदेशपांडे यांनी देवस्थानाचा कायापालट केला. फेब्रुवारी १९९० मध्ये तीन 
दिवस मोठा समारंभ होऊन त्यांना मानपत्र देण्यात आले. कालिका मंदीर बांधकाम आणि स्थापना आणि 
सुमारे ३५ किलो चांदीचे अळंकार त्यांनी अर्पन केले. भास्करराव यांनी जीर्णोद्धार केलेल्या या श्रीचक्र 
मंदिरास भव्य गोपूर बांधून त्यांनी त्यावर फिरता रौप्य श्रीचक्र असा पतका बसविला. या कामी त्यांनी 
सुमारे ७० लक्ष रुपये खर्च केले. 

भीमानदीवर एका मोठ्या धरणाची योजना असून त्याखाली या परिसरातील २१ खेडी बुडणार 
आहेत. मंदिराच्या नजिकच धरणाचा मुख्य भाग आहे आणि हे पाणी चंद्रलांबेच्या दुसर्‍या क्षेत्रापर्यंत 
म्हणजे शहाबाद जवळील व्हनगुंठा गावापर्यंत तुंबणार आहे. हे धरण न बांधता छोट्या-छोट्या धरणाने 
नदीचे पाणी उपलब्ध करुन द्यावे असा प्रयत्न चालू आहे. हे एक अत्यंत प्राचीन असे शक्तीपीठ असून 
या भागात बौद्धकालिन विपुल अवशेष आहेत. पुरातत्वखात्याने त्याची दखल घेतली आहे. हे अवशेष 
जोपासण्याकरिता कसोशीने यत्न चालू आहेत. स्नानाचे स्थलांतर आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था अशा 
गोष्टी पण विचाराधीन आहेत. सेवा संघ व असंख्य भक्तांची निवेदने धाडली आहेत. या भागात उत्खनन 
करण्याकरिता परदेशी संशोधक व अभ्यासक सतत येत असतात. 

देवालय सन्नती गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असल्याने पूर्वी येथे अरण्यात कुणी 
मुक्काम करीत नसत. सेवा संघाच्या स्थापनेनंतर अर्चक आणि सेवा संघाचे सेवक येथे अव्याहत 
असतात. सर्व सुखसोयी झाल्याने भीमाकाठावरील हे एक अत्यंत रमणीय असे स्नान बनलेले आहे. 
सन्नती गावाजवळ भीमा पूर्वेकडून पश्चिमेस वळते. तेथे एक डोह आहे. या सेतुराजाच्या डोहाजवळ 
शिवालय आहे. या पिडीतच चंद्रवदना समावली आहे असे पुराणात आहे. पिडीस दुभंगल्याची चीर 
आज पण आढळते. गावाला वळसा घातलेली भीमारथी पुनः पूर्वेस वाहते ती मंदिराच्या अगदी बाजूनेच 


I2 


जाते. तेथे घाट बांधलेला आहे. मंदिराच्या दैनंदिन कार्याकरिता कारकून आणि सेवकवर्ग कायम तेथेच 
असतो. अलिकडे मंदिरात दूरवाणीची सोय झाली आहे. 

देवस्थानात शाश्वत पूजेची योजना आहे. ५०० रु. भरल्यास त्या व्याजातून नियोजित तिथीस 
वर्षातून पूजा करुन प्रसाद पाठविला जातो. भाविकांच्या इच्छेनुरुप अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल्वार्चन, 
तुलसीअर्चन, ओटी भरणे, पाळणा, पालखी, नैवेद्य या विविध सेवा करता येतात. उपनयन, जावळ, 
विवाह समारंभास उपलब्धतेनुसार भांडीपात्र मिळतात. देवस्थानाच्या मुख्य देव्हाऱ्यापुढे मंडप असून त्या 
मंदिरा सभोवताली प्रशस्त दुहेरी खांबाच्या अवेऱया सभोवताली आहेत. या प्रांगणात आठ-दहा हजार 
भाविक सहज सामावतील. या प्रांगणात देवालया सभोवतीच रथोत्सवाचा कार्यक्रम होतो. 

देवीची मूर्ती सौम्यमुद्रेची आहे. बाजूस श्रीयंत्र (यावर श्रीमूर्ती ठेवतात) व त्याच्या बाजूस एक 
महाकालिका विग्रह आहे. देव्हाऱ्यातील या महालक्ष्मी, महासरस्वती व महाकालिकाच्या प्रभावळीच्या 
पुढ्यातच दगडी पादुका सुमारे १।। फूट लांबीच्या आहेत. या दगडी पादुकांवर पूजेत चांदीच्या व 
सोन्याच्या पादुका ठेवण्यात येतात. देव्हाऱ्याच्या मागील बाजूस आतीस गुहेत जाण्याची वाट आहे. ते 
दार अनेक शतकांपासून बंद केलेले आहे. या आवारात उजव्या बाजूच्या अवेरीच्या भागात एक 
तपश्चर्येची गुहा आहे. गोपूराच्या जवळ मारुतीचे देऊळ असून तेथून घाटाचा भाग आरंभ होतो. 

या देवस्थानात होमहवनात कुठली पशूहत्त्या होत नाही. बळी देण्याचा प्रकार या देवस्थानात 
नाही. ही देवी केवळ ब्राह्मण समाजाचीच कुलदेवता आहे. हे या शक्तीपीठाचे महत्त्व आहे. देवी 
उपासकात शैव, वैष्णव असा भेद नाही. परिसरातील देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी, पाटील या वतनदार 
लोकांची ही कुलदेवता असल्याने त्या त्या घराण्यातील लोक नेमाने आपली सेवा रुजू करीत असतात. 

या देवस्थानात सेवा संघाचे कार्य गेल्या पन्नास वर्षापासून चाललेले आहे. या देवस्थानाकरिता 
आजवर राय पांडुरंगराव, धोंडोपंत देशपांडे, दीक्षित, किशनराव मल्ले वकील, किशनराव दोरनहळी, 
शेषगिरराव होळी, शामराव नाडगोंडा, व्यंकटराव नाईक, चंद्रराव शिरवाळ, नृसिंहराव शिरवाळ या 
लोकांनी सेवा केली. तसेच शंकरराव देशपांडे, मदनंतराव देशपांडे आणि प्रामुख्याने भीमसेनराव 
कोनहळी यांचे श्रम अत्यंत मोलाचे आहेत. सांप्रत विद्यासागर कुलकर्णी सेक्रेटरी यांचे अविश्रांत श्रम 
देवस्थानाच्या कामी उपकारक ठरले. 

श्री देवस्थानात अलिकडील काळात दत्त योगेश्वर तीर्थ, गोविंदानंद बालस्वामी इ. अनेक साधक 
आले. देवीची कूपा संपादन केली. येथील अर्चक भीमाचार्य यांच्या संग्रहीच पुराण संहिता होती, ती 
ग्रंथरूपाने पुढे आली. अर्चक वर्गात नवीन पिढीत कृष्णाचार्य, भीमभट्ट, शामाचार्य प्रमुख असून सेवा 
संघाच्या विनंतीस मान देऊन त्यांनी उत्पन्नाचा ६ आणे भाग देवस्थानास दिला. पूर्वी सर्व उत्पन्न अर्चकच 
घेत. 

पूर्वी कल्याणच्या एका अंकात ५२ शक्तीपीठांपैकी एक स्थान कर्नाटकात अज्ञात असे दाखविले 
होते. नंतरच्या शक्ती अंकात या क्षेत्राची माहिती दिली तेव्हा या स्थानास उत्तरेतून काही भक्त दर्शनास 
आले. उपासनेच्या दृष्टीने साधक, साधनाकरिता हे रम्य स्थान आहे. पूर्वी हा भाग निजाम राजवटीच्या 
हैद्राबाद राज्याचा होता. आता विशाल कर्नाटकात आहे. महाराष्ट्रात भीमाशंकर येथे उगम पावून 
कर्नाटकातील गाणगापूर आणि व्हनगुंठा व सन्नती स्थानास पावन करीत भीमा सन्नतीजवळ कृष्णेस 
मिळते तो आंध्र प्रांताचा भाग आहे. यामुळे कर्नाटकातील हे शक्तीपीठ म्हणजे आंध्र, महाराष्ट्र आणि 
कर्नाटक या देशत्रयीस जोडणारा दुवा आहे याची प्रचीती येते. 

देवस्थानात आलेल्या साधकास तीन दिवस सर्व मोफत व्यवस्था होते. विशेष सेवा करणाऱ्यास 
राहता येते. नैवेद्य, पूजा वगैरे ठरवून दिलेल्या दराची पावती घेऊन करता येते. देवस्थानास स्थावर असे 
उत्पन्न नसून भक्तवृंदांच्या उदार देणगीवरच सेवा संघ कार्य करीत आहे. हरिहर येथील श्री. सुरेश नाईक 
यांनी पाकशाळेच्या बांधकामास पन्नास हजाराची देणगी दिली आहे. ७% 


॥3 


भाग २ 
चंद्रलांबा -- पुराणप्रवचन 


१) स्कंदपुराण - क्षेत्रस्कंध 


स्कंदपुराणातील क्षेत्रस्कंधात दुसरा अध्याय विषयानुक्रमेचा आहे. केवळ हा अध्याय वाचून पुराण 
पठणाचे श्रेय लाभते. यामध्ये सन्नतीक्षेत्र, म्हणजे क्षेत्रपंचकात्मक पवित्र असे म्हटले आहे. गुरुपदक्षेत्र, 
ब्राह्मीपदक्षेत्र, शांभवीपदक्षेत्र, वैष्णवीपदक्षेत्र आणि लक्ष्मीपदक्षेत्र असे विवरण आहे. या क्षेत्राच्या पश्चिमेस 
धनपूर (गाणगापूर) आणि पूर्वेस गुरुद्रीप असे पुण्यक्षेत्र आहे. सर्व देवता आणि सप्तकोटी महामंत्र यांचे 
एकत्र असे वास्तव्य सन्नती क्षेत्री आहे. हे सर्वच नित्य जागरुक असतात. ३३ कोटी हे संख्यावाचक 
नसून प्रकार वाचक आहे. सन्नती क्षेत्राचा महिमा वेदामध्ये आहे. हे सर्व मंत्रात्मक रहस्यमय क्षेत्र आहे. 
क्षेत्रज आहे. एकूण १४४ अध्याय साडेनऊ हजार श्लोक या स्कंद पुराणात आहेत. रामाच्या शापाने 
सेतुराजाचा जन्म, चरण युगुलांची स्थापना आणि या भागात गुरुद्धीपात दत्तात्रेय भगवानाचे दर्शन, 
मंत्रोपदेश आणि देवी महालक्ष्मीचे दर्शन याचे वर्णन आहे. एलंबा देवीच्या शापाने काकिणी नावाच्या 
देवीचे रुप नदीचे झाले. हनुगुंठ क्षेत्र आणि स्कंद नाळाचे आरोपण व हळदीची उत्पत्ती, यामुळे 
काकिणीची मुक्ती शापापासून होते. विष्णूने दत्तावतार घेतला. मंत्र रक्षणार्थ हा अवतार धनपुरात आला. 
देवतारुपात श्रीयंत्राचे स्थान श्री चक्राचे अधिष्ठान. मणिचूल पर्वतावरील मार्तंड भैरवाचे आगमन, देवीची 
स्तुती, याप्रमाणे विवेचन या अध्यायत आलेले आहे. (अ. २, एकूण श्लोक ८२). 

रामाच्या राज्यभिषेक समयी मनुष्य देहाने सेतुराजा तेथे आला. त्या वेळेस राम भ्रमरांचा 
गुंजारव कौतुकाने अवलोकन करीत होते. सीतेच्या केशकलापाच्या सुगंधाने प्रसन्न होऊन भ्रमर तेथे 
गुंजारव करीत होते. त्यामुळे रामाने सेतुराजाने केलेले अभिवादन पाहिले नाही. रामाला अहंकार आहे, 
कृतघ्न बनला आहे असे जाणून सेतुराजाने अपशब्द वापरले आणि यामुळे रामाने शाप दिला, भ्रमराने 
तुझा नाश होईल असा तो शाप होता. पुढे देवीच्या त्या चरणातच विराजामन चक्रराज श्रीचक्र असून 
या श्रीचक्रास ४४ कोन आहेत. ते ४४ तीर्थ आहेत. मानव कल्याण निमित्त ते आहेत. शंभूचे ६४ भक्त 
येथे या तीर्थात आले. माकडेय या नावानेच लिंग स्थापावे अशी शंकराची आज्ञा मार्कडेय ऋषीस - 
पुढे दत्तावतार होईल असे अभिवचन (अ. ४, एकूण श्लोक ७३) 

भगवान दत्तात्रेयांनी साह्य केले तर आपले मनोरथ पूर्ण होईल असे नारदांनी मुनीला कथन 
केले. दत्त कुठे स्नान, कुठे भोजन व कुठे निवास करतात. पण काही वेळा ते गुरुद्धीपात राहातात. हा 
गुरुद्धीपाचा वृत्तांत ऐकून अठ्ठावीस हजार तपस्वीगण दक्षिणेस आला. मंत्रकुट पर्वतावर त्या वेळेस राम व 
सीता होते. त्यांनी दत्ताचे दर्शन करविले. सर्वांनी भगवतीचे दर्शन करविण्याची विनंती दत्ताला केली. 
भगवान दत्तात्रेयांनी वारभव अक्षरत्रय तीन कूटाचा उपदेश केला. मायाबीज जपाचा सल्ला दिला. 
(अध्याय ९ वा) 

गुरुद्धीप धनपूर म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे आकार धनुष्याप्रमाणे अर्थ चंद्रकार आहे. यत्तीराज 
दत्ताचे हे द्वीप आहे. पश्चिमेस भीमरथीच्या तटावर हे क्षेत्र आहे. येथे भगवान दत्तात्रेय असतात. या 
भीमारथीच्या तीरावर एकूण १६० क्षेत्र आहेत. (अ. १० वा) 

हळदीची उत्पत्ती झाली म्हणून हनुगुंठ नाव पडले. देवीने लेप लावून घेतला. या स्थानात 
देवगण मुनीगण वास करीत होते. गंधर्वगण आणि सिद्ध पुरुष येथे स्तुती करताना आढळतात. या 
हनुगुंठी क्षेत्री सिद्धी प्राप्त करणारे तत्त्वज्ञानी महात्मा अद्रैतानुभव करतात. असे अधिकार संपन्न लोक 
निरंतर सेवा करीत असल्याने हे लोकोत्तर क्षेत्र बनले आहे (अ. १६ वा) 


नारायण चंद्राभा विवाहाचा प्रसंग, धर्माचाच एक अवतार होता. त्यास तीन पुत्र होते. हरिकृष्ण, 
नर आणि नारायण. नारायणाचे अंशभूत ते नारायण मुनी होते. अहंकाराने त्याना मनुष्यपण आले होते. 
मोहाचा हा प्रताप होता. त्या पापक्षालनार्थ त्यांनी सन्नतीक्षेत्री तप आरंभले होते. आपले वडील धर्म 
यांच्यामुळे त्याला या क्षेत्राची माहिती लाभली. विराटराजा विवर्धन हा पद्मपूर येथे होता. त्याला कन्या 
होती ती लक्ष्मीचा अंश होती. या आपल्या कन्येचा - चंद्रमुखीचा विवाह नारायणबरोबर झाला. त्या 
स्वयंवरात हे मुनी गेले होते. एका बाणात सात लक्ष्य छेदणे होते. तो पण कोणत्याच राजाला जिंकता 
आला नाही. तो नारायण मुनीने जिंकला. थाटाने विवाह समारंभ झाला (अ. २१ वा) 


२) स्कंद पुराण - सेतुस्कंध 

पाताळात तक्षकाची मुलगी सर्वगुणसंपन्न अशी होती. भ्रमरी, चतुरी, तारा, सरला, तरला या 
मैत्रिणींबरोबर कंदुकीचा खेळ चाललेला असतो. त्या चेंडूस फळ समजून पोपटाने उचलले व त्याचा 
माग घेत सर्वच हिमालयाच्या परिसरात आले. आपल्या सखीसह नागकन्या तेथे आली असताना इंद्राची 
दृष्टी तिच्यावर पडते. पृथ्वीची शोभा पहात इंद्र तेथे आलेला असतो. वनश्री आणि घनिज द्रव्य, यतींची 
गुहा आणि विलोभनीय सर्व अवलोकन करीत असता इंद्राने नागकन्येस पाहिले. इंद्र फार मोहित झाला. 
ती इंद्राणीपेक्षा सुंदर भासली. या अशा शशिवदनेचा परिचय इंद्राने तिची मैत्रिण चतुराकडून करुन 
घेतला. सर्पगणांचे वासस्थान भोगवती नगरीच्या तक्षक राजाची ती कन्या आहे असे कळले. तिचे नाव 
इंटुळीला आहे हे समजले. पुढे इंटुळीला आणि इंद्र यांचे मीलन झाले. (अ. १, श्लोक ६२) 

इंटुळीलाबरोबर क्रीडा करुन इंद्र स्वर्गास गेला. स्मरण करताच येण्याचे आश्वासन दिले. 
मैत्रिणींनी चेष्टा, विनोद केला. हिमालयाजवळ तक्षकाने विश्वकर्माकडून प्रासाद बांधला. पुढे यथासमयी 
उत्तम बालकाचा जन्म, सेतुप्रमाणे बलाढ्य मुलगा झाला. रामानेच तो सेतु बांधलेला म्हणून सेतु नाव 
ठेवले. उपनयन व सर्व संस्कार वेदाध्यायन शस्त्र, शास्त्र निपुणता व निगमागमात निष्णातपणा यामुळे 
तो इंद्राला अभिमान वाटावा असा झाला. शक्ती रहस्यातील सह्याद्री खंडातील सन्नतीबद्दळचा हा दुसरा 
अध्याय. (अ. २ रा) 

आपल्या पुत्राकरिता विश्वकर्माकडून इंद्राने सन्नती नगरी वसवून दिली. वापी, कूप, तडाग, 
महाल, प्रासाद, वाटिका असे परिपूर्ण होती. मुलाचा राज्याभिषेक केला. पुढे काही दिवसांनी धर्माचे 
पालन होत रहावे असा आदेश आपल्या मंत्र्यांना देऊन सेतुराजा तपाकरिता गेला. त्या वनात 
विलायचेच्या वेली, चंदनवृक्ष, नामवेली, सुपारी आणि आम्रवृक्ष, मल्लिका चंपक पुष्प यांची विपुलता 
होती. सिंहीणीचे दूध हत्तीची छोटी पिले पीत असत. सर्वत्र निर्भयता होती. मांजर, उंदीर एकत्र खेळत 
असत. कल्पवृक्षाप्रमाणे देवदार शोभत, यज्ञ, याग, तपश्चर्या यांचा तो काल. मुनींचे आश्रम होते. राजाने 
या तपात सिद्धीसाठी गणेशाची प्रार्थना केली. (अ. ३, श्लोक ५०) 

सेतू राजाने गणपती पूजेनंतर पवित्रा, भस्म, रुद्राक्ष जपमाळा याने तपास आरंभ केला. 
पद्मासनात शंकराचे उमेसह आवाहन केले. शोडशोपचारे पूजा केली. (अ.४, श्लोक ५३) 

देवगण यक्ष, गंधर्व, किन्नर, महान उरग, दानव, राक्षस, सिद्ध आणि मानवाकडून मृत्यू नसावा 
असा वर मागितला. अमृताच्या प्राप्तीने गरुडाला आनंद झाला तसा आनंद राजास झाला. पृथ्वीपती 
सेतुराजाचे सर्वानी उत्साहाने स्वागत केले आणि पृथ्वी पूर्ण पादाक्रांत करण्यास सेतुराजा निघाला. (अ.५, 
श्लोक ३५) 

अनेक राज्ये जिंकीत गेला. चतुरंग सेना होती. यमप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, वारुणप्रस्थ, कूर्मप्रस्थ, देवप्रस्थ 
यांचे वर्णन आहे. तो तपशील - 


I5 


यमप्रस्थ - पश्चिमेस मोरेश्वर, पूर्वेस सप्तश्रृंगी, उत्तरेस मायापूर, दक्षिणेस व्यंकटेश्वर, विषय 
कमलमुख हेच सन्नती क्षेत्र आहे. येथे शखवर्त क्षेत्र 'माया' म्हणून ओळखतात. या उत्तमनगरात सन्नती 
परिणिष्ठित सिंहासन. 

इंद्रप्रस्थ - पूर्वेस मथुरा, गोकुळ, पूर्व-पश्चिम कोनात वृंदावन, हस्तिनापूर, उत्तरेस द्वारका, 
दक्षिणेस सदावर्त क्षेत्र, कालिकामुख विषय वरही क्षेत्र आहे. अश्रपती सिंहासन. 

वारुणप्रस्थ - पश्चिमेस पक्वेश्वर, उत्तरेस हिंगुला, दक्षिणेस त्रैलोक्य विजयादेवी, एलावर्त नामी 
क्षेत्र, सीतामुख विषय यांच्या अती सात समुद्र दाखविले आहे. 

कूर्मप्रस्थ - दक्षिणेस गोकर्णेश, पूर्वेस कामाख्य, उत्तरेस मानसेश, पश्चिमेस शारदा, त्रिगुणावर्त 
नामी क्षेत्र वज़ेहीमुख ६५ कोटी चामुंडा येथे राहतात. 

देवप्रस्थ - दक्षिणेस श्रीरंग, पश्चिमेस मायत्री, पूर्वेस जगन्नाथ, उत्तरेस अमरकंटक, मध्यभागी 
कांचीपूर मोहनवर्त क्षेत्र. अनेक विद्येने विभूषित, मंत्राचे मश्रण, ललितादेवीमुख कामाक्षी क्षेत्र. महाविद्येचे 
९ लक्षगण वास, सेतुराज दुदुंभीसह प्रथम पांडुरंग क्षेत्री गेला. पांडुरंगाचे दर्शन घेतले. पुण्यक्षेत्र होते. सर्व 
जगाचे नियमन करणारे आहे. अखिलेश्वर पांडुरंगास अपार आभरणे दिली. पांडुरंगाच्या-गोपाळाच्या 
मस्तकावर आदि भगवान लिंगकाराचे वर्णन आहे. शंकराची स्तुती केली म्हणून पांडुरंगाने धारण केले 
आहे. पांडुरंगाची स्तुती करुन विपुल दान केले. सेतुराजा तेथून महाराष्ट्रात आला. सर्वविध समृद्ध व 
परिपूर्ण देश आहे. यांच्या पूर्वेस अजीर नावाचे तीर्थ आहे. पश्चिमेस कालापूर आणि उत्तर भागास 
प्रतिष्ठानपूर आहे जे सौभाग्याचे एकमेव स्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे. तेथे शिवदास नावाचा राजा राज्य 
करीता होता. शिवभक्तकृत हा चिरकाल महाराष्ट्राची निगा राखीत होता. तो राजा आपल्या बंधुपरिवारासह 
सेतुराजास भेटण्यास आला तो आपण होऊन सामोरा आल्याने सेतुराजा सुखावला. शंभुदासाने स्वागत 
केले. त्या राजासह कोकणात पश्चिम दिशेस प्रस्थान केले. याचे उत्तरेस अर्धघट्ट, दक्षिणेस कोटेश्वर, 
पूर्वेस सह्याद्री आणि पश्चिमेस समुद्र. या मध्येच कोकण प्रांत आहे. येथील पद्मपुरनगरी इंद्रपुरीप्रमाणे 
आहे. येथे भीमकेतु नावाचा राजा राज्य करीत होता. तो सेतुराजास युद्धाच्या तयारीने सामोरा आला. तो 
अहंकारी होता. पण नंतर शरण आला. सेतुराजाने दया दाखविली. त्यानंतर कोकणच्या पूर्वेस तापी 
नदीच्या पश्चिमेस आभीर प्रांतात सेतुराजा आला (अ.६, श्लोक ५९) 

आभीर देशात रत्ना नगरीत प्रतापशाली शूरसेन राजा होता. तो अगोदरच भयभीत झाला होता. 
त्याने परिवारासह शरणागती पत्करली. नंतर राजा कोकणच्या पश्चिमेस गुजराथ प्रांती गेला. हा प्रदेश 
हिंगुलापीठापासून समुद्रापर्यंत पसरलेला आहे. द्रीपावतीनगरी, येथे समृद्ध असा अनंतकेतू नावाचा राजा 
राज्य करीत होता. त्याने सेतूराजाचे स्वागत केले. मग समुद्र मागनि राजा कच्छ प्रदेशात आला. पुष्पपुरी 
नगरीत सुरभी राजाचा राजा होता. तो प्रथम लपून बसला. त्याचा उपेक्षेने त्याग केला. कामगिरीपासून 
द्वारकेपर्यतच्या कुंतल प्रांतात सेतुराजा गेला. तेथे सिद्धपुरीत रत्नवूड नावाचा राजा होता. त्याने सेतुराजास 
कन्यादान केले. तेथून सिंधु प्रदेशात प्रवेश केला. सिंधुदेश ल॑केपासून मत्स्यपर्यंत मोठा होता. 'कल्याण' 
नगर येथे कामकेली राजा होता. बलाने श्रेष्ठ राजा येणार म्हणून तो चिंतेत होता. म्हणून तह केला. 
कामगिरीच्या दक्षिणेस 'हूण' नावाचा देश. मेरुगिरीच्या उत्तरेस हेमवती नगरी होती. तेथे चंडशासन 
नावाचा उग्र स्वभावी राजा होता. गुर्जरच्या पूर्वेस द्रारकेच्या दक्षिणेस असलेल्या मलदेशी सेतुराजाचे 
आगमन झाले. तेथे चालापूर नगरीत अग्निमित्र राजा होता. तो सेतुराजाचा मित्र होता. तेथून सेतुपती 
सिंहल देशास गेला हा देश कामाद्रीच्या दक्षिणेस व मेरुच्या उत्तर भागी आहे. वीणापूर नगरीत काम 
मेघराजा शारदा मठापासून कुंकुमाद्रीच्या तटापर्यंत काश्मीर प्रांती आला. तेथे धर्म नगरीत धर्मात्मा असा 
धर्मगुप्त राजा होता. कंबोजपासून म्लेंछदेश पूर्वभाग बाहीकदेश, केळपुरनगरी येथे पिंगलराजा महापराक्रमी 
होता. सामदास उपायाने सेतुराजास आपलेसे करण्यात यश आले. कंबोज प्रांतानंतर पांचालदेशापासून 
म्लेंछदेश दक्षिणपूर्व पर्वत वरपूर नगर येथे दुंदुभी राजा होता. हा भाग संपूवन सेतुराजा पुढे इराक देशात 


]6 


गेला. तेथे खुरासन नावाचा विशेष प्रदेश आहे. कालिश्वपूर नगरात रंद्रदत्त राजा होता. या दुराचारी 
राजाचा पराभव करुन सेतुराजा सुखराज्ञन देशात गेला. हिंगुलापीठापासून मक्केपर्यंत हा प्रदेश आहे. 
जयानगरीत राजा मृत्युंजय होता. त्याला बंदिस्त केले. नंतर काश्मीर व कामरपचा पश्चिमेचा भाग 
भोटदेश नटिनीपूर नगर येथे आला. तेथे प्रियवंद राजा होता. हा मोठा धर्मशील होता. मग इंद्रप्रस्थ इ. व 
पांचालदेशी आहे. पाटलीनगरचा शंखराजा हा इंद्रचा मोठा भक्त होता. नंतर पांड्य देशी सज्जयनीपूर 
येथे भरिवसु राजा आणि मद्रदेशात स्वागत झाले. विराट देश पूर्वेस पांड्याच्या पश्चिमेस कीर्तीमार्गापूर 
नगरचा राजा मोठा चतुर होता. तेथे मनुष्यवाणीने शुक बोलत होते. कुरु देश, हस्तिनापूर येथे हस्ती 
नावाचा नृप होता. त्याचा पराजय केला. कोसलदेश गोकर्णाच्या पूर्वेस आर्यावर्ताच्या उत्तरेस सौरभुक्तांच्या 
पश्चिमेस सिद्यापूर नगरात सुयज्ञराजा तसेच सिंधुदेश, इद्रप्रस्थचा राजा श्रुतयशा या सर्वांनीच मोठ्या 
गौरवाने स्वागत केले. (अ. ८, श्लोक ५३) 

इंदरप्रस्थच्या राजा श्रुतयशाने प्रथम लढाई केली. त्यावेळी नारदपण विस्मित झाले. अनेक 
अस्त्रांचे येथे वर्णन आहे. त्यानंतर सेतुराजा चीन देशात गेला. मानसेश प्रदेश मानस सरोवराचे ईशान्य 
दिशेस आहे. वेणापूर येथे नमोधन नावाचा राजा होता. तो पळून गेला. नेपाळात जटेश्वरापासून 
भोगिनीपर्यंत प्रांत असून पारिजातपूरनगर येथे मणिकेतु राजा होता. नंतर विदेहदेशी गेला. गंडकीनदीपासून 
चंपारण्यापर्यंत मिथिला नगरीत निमी राजा होता. मगध देशात व्यासेशापासून तप्तकुंडापर्यंतच्या भागात 
पाटलीपुत्र नगरीत प्रतपन राजा होता. कैलासापासून सरयुपर्यंतचा प्रदेश असून तेथे सोमकानगरीत शार्दुल 
राजा होता. ती नगरी लुटली. यवक्राण देश करतोयान नदीपासून गुलदेशपर्यंत असून तेथे सिंहपूर येथे 
प्रभंजन नृप होता. त्याने अन्यायाने भावाला पदच्युत केले होते. त्या ज्येष्ठ भावास सुधर्मास पु: राज्यावर 
बसविले. मात्सदेशी अलपुलिंद देश असून या उत्तरेस कच्छदेश, पश्चिमेस विराट नगरी कपिल राजा 
होता. त्याने आपली कन्या रलावलीस अर्पण केले. ती अत्यंत सुंद होती. (अ. ८, श्लोक ५५) 

राजाराम व सौतेप्रमाणे हा विवाह फार थाटाने झाला. तिचे नाव कमलाक्षी होते. गौड़देश येथे 
ढळकापुरी (ढाक्का) येथे चंद्रकेतूचे राज्य होते. तो मोठा दानशूर होता. कामरुप ब्रह्मपुत्र मधील कैकय 
देशात चंद्रनगर येथे विशारद नावाचा राजा होता. त्याने सुवर्ण पुष्पाने वर्षाव केला. कामरुपदेशी 
कालेश्वर श्वेतपर्वत, त्रिपुरा नीलपर्यत जवळीलच रंगापूर राज्यात और्जस्वल राजाबरोबर युद्ध झाले. 
शिलाहट्ट देशी अलशिलहट्टा नगरीत कालिकराजा होता. पुलिंददेश नीलपूर नगर येथे वक्रघोष राजा 
होता. उत्कल देशी जगन्नाथजवळ पुरुषोत्तम नगरीत यज्ञपाल राजा होता. नंतर आंध्रदेशी मत्स्यनगदी 
श्रीशैल पूर्व भागात कामदोह राजा, शास्त्रज्ञ कलिंगदेश कूर्माचल ते कृष्णासमुद्र वृषण्वती नगरी, भूरिभद्र 
याने आपल्या भगिनीस दिले. कलिंग देशातील चंपानगरी येथे शूरघाती राजाबरोबर लढाई झाली. पराभव 
केला. किरात देशात श्रवणोपूर नगर निकट दुराची सैवीर देशी सिद्धपुरी नगरीत समपदक राजा होता. हा 
मोठा रामभक्त होता. अवंती सिंहपुरी येथे कुरुविंदा नृप होता. त्याच्यावर विजय मिळविला. विराट देश, 
इंद्रप्रस्थ, सदर्पक राजा, मित्रवन, अवंतीदेवी शैलाद्विच्या वायव्येस विमलापुरीचा राजा कुरुपती, 
शाल्यमालवदेश गोदावरीच्या उत्तर भागास हरिणीनगरीचा सिंहनाद राजा, भद्रकाली मठापासून पूर्व आणि 
रामदुर्गच्या पश्चिमेस विदर्भात कुंडितपूर अनंगमंगल हा बलशाही शासक होता. हा सर्व भाग संपूवन मग 
सेतुराजा बर्बर देशी गेला. हा बर्बरदेश मायापुर ते सत्पश्रृगापर्यंत असून खेटकपूर नगरीत रुक्मकेतु राजा 
होता, त्याचा पराभव केला. 

तैलंग देशात श्रीशैल्य ते चौलपरी मालिनी नगरीतील सुबुद्धिराजाकडे तेलंग व द्रवीड मधील 
चोलदेशास आला. कुंभकोणमचा वीरलोचन राजा, द्रमिडदेश, ताम्रपर्णी नदीपासून रत्नाचलराहत 
पर्वत-दंडमधुरा नगरी, पांड्य राजा, केरळ देश, मायपूरनगरी गमन केले, वीरकेरळ राजाने तीनशे स्त्रीरत्न 
दिले. मलयात देशातील मुकांबिका पासून मलयपांड्य पर्यंतचा महापुरीचा नृकेसरी राजा होता. त्याच्या 
भेटीस कर्नाटकात आला. रामनाथ ते श्रीरंग शेवटपर्यंत श्रीरंगपुरी व धनंजय राजा त्याचा पराभव केला. 


॥7 


याप्रमाणे भरत खंडातील ५६ लोकांना त्याने अंकित केले. किपुरुषादि. खंड तथा इलावृत वषांतराच्या 
अगम्य स्थानास जिंकिले. पल्क्ष शाल्मली द्वीप पण घेतले. जलस्थल आकाश मार्गात त्याची गति 
अकुंठित झाली. लोकालोक नावाच्या मयदिपर्यतचे लोक त्यास वश झाले. (अ. ८, श्लोक ५८) 

पुढे दिकूपालवर पण विजय मिळविण्याची आशा वाढली. सैन्यास पाठवून तो अस्त्रविद्यानिपुण 
अशा अभीस्पित देशाकडे गेला. इंद्राच्या स्वर्गपुरीत नंदनवन आणि अरुण रविमंडल पाहून तो आनंदला. 
तेथे शेकडो आकाशयान (विमान) होते. कल्पवृक्षाची रांग होती. वैजयंत राज्यभवन, इंद्राचा अश्व व त्या 
उच्चेश्रवाचे खिंखाळणे, आकाश रांगेतील हत्तीची जलक्रिडा, सिद्ध किन्नर गंधर्व यांच्या कलेने आगळी 
शोभा होती. ७ मरुत, ८ वसु, ९ ग्रह, ११ रुद्र, १२ सूर्य येथे सेवेत होते. सुधर्मास पाहून वडिलांना 
वंदन केले. आग्नेयी दिशेस दुताशन युद्धास आला. पुढे यमराजा जवळ आला. नैऋत्य दिशेस राक्षसांचे 
राज्य होते. वरुण, वायुदेव, कुबेर, भगवान शंकर यांच्यासह सन्नतीस परत आला. (अ. ९, श्लोक ५५) 

पृथ्वीचे शासन सन्नतीस आरंभले. तीन लोकांचा विजेता सेतुच्या सेवेस देवतागण पण आले. या 
वैभवात तो कुमार्गी बनला, इंद्र, सोम, अग्नी या देवतांचे हवन आपल्या जवळच आणण्याची आज्ञा 
झाली. तिन्ही त्रिकाळ आपल्याला प्रमाणा करावा. यज्ञात आपलेच नाव घ्यावे, मंत्रगत अग्नी इ.च्या 
जागी सेतुराजाचाच प्रयोग करावा. विष्णू व शिव यांचा पण त्याग करावा. मीच एकमात्र आहे अशी 
आज्ञा झाली. त्याचे दूत यामुळे सर्वाना त्रास देऊ लागले. दुष्ट भावनेने हिमालयावर गेला. ब्राह्मण पण 
चिंतित झाले. नारद देवलोकात गेल्यावर देवांनी यावर उपाय सांगावा असे सुचविले. शिवाच्या वराने 
सेतुराजा उन्मत बनला व विपरित घडत आहे असे म्हटले. द्विपाद, चतुष्पादाना तो अवध्य आहे. आता 
शिवपण त्याला जिंकू शकणार नाही. केवळ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणाचा शापच त्याला नष्ट करु शकेल असा 
उपाय ठरला. ब्रह्महत्या, पितृहत्या, गोहत्या, मातृहत्या, भ्रातहत्या करणारे शास्त्र विहित अनुष्ठान केल्याने 
दीर्घायु होतात पण ब्रह्मशापाने शापितास सोडविता येत नाही. ब्रह्मशापास कुठला उपाय नाही. मदोन्मत 
सेतुराजाच्या रुपाने हे पाप अवतीर्ण झाले. भीमरथीच्या सन्नती स्थानी आश्रम आहे. नारायणाच्या ध्यानात 
नारायणमुनी आहेत. ते जितेंद्रियः, शांत आणि क्रोधविजयी तपी कल्मपरहित आहेत. त्यांची सुंदर पत्नी 
उज्वल आहे. पत्नीसह मुनी तेथे आहेत. सेतुराजास तेथे पोहोचवावे आणि त्यामुळे तो मोहित होऊन 
अनाचार करील व मुनी क्रोध येऊन शाप देतील. नाहीतर तो नाश पावणार नाही. मायेने मूग उत्पन्न 
करा. या उपायाची निश्चिती होताच देव स्वस्थानी गेले. (अ. ११, श्लोक ३८) 

नाना प्रकारच्या मृगांना तेथे आणून सोडले. नाना पुष्पांचा सुगंध त्या सुंदर मृगाना येत होता. 
राजाच्या दूतांनी असंख्य आणि विविध सुंदर मृगांचा वास अलिकडे झाला असे राजाला कळविले. ते 
कुणाला धरता येत नाहीत. प्रासादावरुन ते विलोभनीय दृश्य राजाने पाहिले. त्यांचे सौंदर्य, त्यांची गती 
याने तो आकृष्ट झाला. तेथे देवतांची योगमाया होती. राण्यांसह सेतुराजाने ते दृश्य अवलोकन केले 
होते. 

आश्वर्योपादक मृग त्यात काही सूर्यचंद्र कांतीचे होते. इंद्रधनुष्याच्या रंगाचे मोहक होते. मृग 
मृगियाबरोबर विहार करीत होते. तो कळप विहाराकरिता राण्यांनी आणण्याची विनंती केली. राजा पण 
खूप संतापला. राजा तात्काळ धनुष्यबाण घेऊन निघाला. चतुरंगसेना होती. सर्वानी मृगांना वेढले. मृग 
पळाले. सैन्यांची दैना झाली. कुणाच्याही बाणाने ते विद्ध झाले नाहीत. सैन्य थकले. राजाच रथारुढ 
होऊन निघाला. चिंतामणीतुल्य मृग पाहून राजा वेडा झाला. तो मृग त्या कळपाचा राजा होता. 
रामचंद्राप्रमाणे तो त्या मागे गेला. माग घेत तो दूरून गेला. विश्रामाकरिता एका ठिकाणी थांबला. तेथे 
एक आश्रम होता. मृग जवळ आला असे भासत असतानाच मृग अदृश्य होई. विश्रांतीस राजा त्या 
आश्रमात आला. (अ. १२, श्लोक ३६) 


॥8 


राजा नव्या जोमाने फिरत राहिला. तेथे त्यास सुंदर काया तरुणी दिसली. ती त्या नारायण 
मुनीची पत्नी होती. राजा ते सोंदर्य पाहून घायाळ झाला. मोहसागरात बुडाला. तिचे सर्व अवयव त्यास 
फार विलोभनीय भासले. त्या पतिव्रतेने कथन केले की पतीदेव अनुष्ठानास गेले आहेत. तिच्या प्रेमाची 
याचना केली. आपली पत्नी बनण्याची विनंती केली. मुनीजवळ कोणते सुख लागणार आहे? पण ही 
याचना तृणवत मानून तिने निर्भत्सना केली. इंद्रपुत्र म्हणून अहंकारी बनलास. आपली स्तुती स्वत:च 
करणारा तू मूर्ख आहेस हे सुनावले. आथर्वण श्रकुतीस उल्लंघणारा नाश पावतो असे बजावले. माझे 
पती तुला भस्म करतील असे म्हणून ती यज्ञ शाळेत गेली. सेतुराजाने बळजबरीने तिला रथावर घेतले 
व तो आपल्या प्रासादात आला. तपस्वी स्त्रियांनी आकांत केला. तिला प्रलोभनाचा प्रयत्न केला. 
बलात्कार करण्याचे योजिले. दोन महिन्याच्या व्रतात मी आहे. त्या काळात त्याने कुठला त्रास देऊ नये 
असे दासींना सुचविले. नसता प्राणत्यागाची भीती घातली. या कालानंतर मी तुमचीच आहे असे 
सांगितल्याने राजा प्रसन्न झाला. तिला दासींच्या बंदोबस्तात ठेवली. (अ. १३, श्लोक ६९) 

माध्यान्ह अनुष्ठान उरकून मुनी आश्रमात आले. पत्नीस हाक मारली. अन्य ऋषीपत्नींनी झाला 
वृत्तांत कथन केला. चंद्रमुखीस राजाने बळजबरीने नेल्याचे सांगितले. महाप्रलय रुद्राच्या क्रोधाने मुनी 
संतापले. मुनीजनांसह प्रासादात गेले. पण ते एकटेच पुढे झाले. महान क्षोभ मनात असलेले मुनी 
प्रलयकाळ अग्नीप्रमाणे भासले. लोक घाबरले. सर्व जनता राजाची निंदा करु लागले. समुद्राचा दंभ 
हरण करण्यास आगस्ती जन्मले. भद्रकालीस असे पाप सहन होत नाही. अशा दुष्ट राजाचा ती शापाने 
क्षणात नाश करते. आपल्या अनुष्ठान तपाचा क्षय करणार नाही असे मुनींनी ठरविले. सभासद व 
अमात्य यांनी पण राजास उपदेश केला. पण राजा कुणाचे ऐकेना. उलट त्या ब्राह्मणास धक्के देऊन 
घालविण्यात आले. शापाविना हे काम कसे होईल याचा विचार मुनी करीत होते. आश्रमात परत आले. 
राजाने पतीचा अपमान केला त्यामुळे ती पतिव्रता जगदंबेची प्रार्थना करु लागली. वृध्द राजपुरोहिता 
करवी तिने निरोप दिला. पतीपरायण पत्नी दु:खात आहे हे कळविले. एक महिन्याच्या व्रताचे सोंग पुढे 
केले त्यामुळे सध्या सुरक्षित आहे हे स्पष्ट केले. आपली कुलदेवता हिंगुला भ्रामरीदेवीच्या कृपेने 
शापाविना तो मरेल याची कल्पना दिली. तीच भगवती रुपांतराने श्रीशैलावर आहे. त्या दोन्ही स्थानांपैकी 
एका स्थळी जाण्याची सूचना दिली. तिच्या कृपेने हे अरिष्ट जाणारे होते. मी येथे हिंगुला देवीची 
आराधना करीत आहे. हिंगुला देवीच्या श्रेष्ठ भ्रामरी क्षेत्रास त्वरीत जाण्यास विनविले त्यामुळे मुनी 
श्रीशैलावर जाण्यास प्रवृत्त झाले. (अ. १४, श्लोक ५१) 

नारायणमुनी भीमरथीच्या, कृष्णेच्या, वेणाच्या तटाने श्रीशैल पर्वतावर आले. प्रथम 
मल्लिकार्जुनास प्रणाम केले. भ्रमरंबिकेची स्तुती केली. तिने त्यास हिंगुला स्थानी आले. तेथे खालील 
भागास जगदंबा आहे. देवीचे दर्शन घेतले. चार हात, चंद्रासम रुप, तीन नेत्र आणि दक्षिण भागी दोन 
हातात खटवांग आणि खंड वामहस्ती पानपात्र व त्रिशुळ आणि असुरांना तुडविणारी अशी भ्रामरी देवी 
प्रसन्न झाली. या देवीची सरस्वती, महालक्ष्मी, उमा म्हणून उपासना होते. या ठिकाणी ते प्रसन्न झाले. 
(अ. १५, श्लोक ३६) 

जगदंबा प्रकट झाली. स्तुती केली. वृत्तांत व दुःख कथन केले. महिषासुर, शुंभनिशुंभ मारले 
तसे सेतूस मारावे असे विनविले. देवीने विचार केला. दक्षिण चरणातून तीन भ्रमर लोहितवर्णाचे वैष्णव, 
शाक्त, शंकर नावाचे होते व दुसऱया चरणातून पांडुरवर्णाचे दोन भ्रमर शिवस्वरुप असे बैंदक आणि 
नादक नावाचे होते. असे पंचभ्रमर सुर्यतेजाप्रमाणे दिपत होते. त्यांना माणिकपत्रात घालून देवीने नारायण 
मुनीस दिले. हे भृंगपात्र डोक्यावर घेऊन नगरीत जाण्यास आज्ञा केली. ती साध्वी माझी प्रिय आहे हे 
सुचविले. तू पूढे जा. मी समस्त परिवारासह येते. कुठली शंका मनात आणू नये. मागे न पाहता पुढे 


चालत जावे. माइया आगमनाचे सूत्र भेरी मृदंगाचा आवाज ऐकत पुढे चालत राहा. मागे पाहिल्यास मी 
तेथेच राहीन अशी सूचना दिली. 

नारायणमुनी ते भृंगपात्र घेऊन चालत होते. देवीबरोबर माता, अनेक शक्ती परिचारिका होत्या 
देवांनी दुंदभी वाजवली. उत्साहात मुनी काकिनीतीरी आले. तेथे कुंतल नावाचे नगर होते. संगमेश्वर 
महादेव आहे. नमस्कार केला, जगन्माता भीमरथीच्या तटावर आली. मुनींनी शतरुद्र जप केला. देवीचा 
परिवार तेथे काकिनीत विहार करीत होता. त्या कोलाहलात अन्य काही ऐकावयास न आल्याने मुनीनी 
संभ्रमाने मागे पाहिले. त्यामुळे परिवारासह जगदंबा हिंगुला तेथेच राहिली. काकिनी व भीमासंगमावरच 
राहिली. हे कुंतलपूरच्या पश्चिमेस हनगुंठ क्षेत्रात घडले. देवीपुढे मुनी आले. प्रणाम केला. देवीने स्मित 
करीत म्हटले. मी सूचना देऊनही तू प्रमादाने मागे पाहिलेस, मी येथेच राहते, तू निर्भयपणे पुढे जा. हे 
भ्रमर त्याचे प्राण घेतील या भ्रमरांच्या आकारात मी आहे. त्या सेतुराजापुढे आथर्णवीऋचा म्हणावी . 

'अस्येंद्रस्य कुमारस्य कृमी धनपतिजहि। अशी ही क्रचा आहे. कमी धनपती नावाची 
भ्रमराभिमानी देवता आहे. मी उग्र मंत्राने शत्रूंना मारले आहे. हतप्राय अशा शत्रूस आता तू मारणे. 

'हतविश्व अरातय उग्रेणवचसा।।' या उग्रमंत्राने पात्राचे आच्छादन काढावे आणि पाचही भ्रमरांना 
सोडावे. हे पाच भ्रमर असंख्य बनून गजपर्वत आकार घेतील व तो दुष्ट मरेल असे आश्वासन दिले. 
कुठलीही शंका न ठेवता माझ्या नावाची गर्जना करावी. कोट्यावधी भ्रमर निर्माण होऊन कार्य साधेल. 
काही भ्रमर परमाणु प्रमाणे अतिसूक्ष्म शत्रूंचा नाश करतील. सत्वर जा. तेव्हा त्या चरणांना वंदन करीत 
मुनी गेले. तेथे इंद्रासह देवांनी देवीची पूजा केली. (अ. १६, श्लोक ६३) 

जगदंबा देवी तेथेच राहिली. शेकडो व सहस्त्रावधी योगिनी तेथे आल्या. तेव्हापासून हनगुंठ क्षेत्र 
प्रसिद्धीस आले. नारायणमुनी सेतुराजाच्या नगरीत आले. त्याने पूर्व सूचना दिली पण तो उन्मत राजा 
ऐकेना. उपहास करीत होता. मुनीस ताडन करावे. ते पात्र घ्यावे अशी सूचना सेवकांना त्याने दिली. 
त्यास बांधून ठेवण्याची आज्ञा झाली. मुनींनी ते पात्र धरणीवर टाकले. तत्काळ वैष्णव नावाच्या भ्रमराने 
१०८ रुप धारण केले. पुनः दहापट झाले. त्यातील प्रत्येक दहापट होत दहा लक्ष झाले. वैष्णव भ्रमर १ 
कोटी ८० हजार झाले. शंकर संज्ञक भ्रमर षडगुनांनी वाढत होते. सौर, गाणपत, स्कांद, नाग, भैरव, रौद्र 
हे प्रत्येकी १२/१२ स्वरुप होते. त्यातून प्रत्येकी ७/७ संख्येने चार वेळेस वाढत गेले. एकूण २८८०० 
झाले. त्यात एकाचे २१ प्रकार होत. पुन: चौपट वाढले, ते ८००५३ झाले. त्यात पुनः ७६/७६ भेद 
होते. त्यातून पुन: प्रत्येकी तीन स्वरुप झाले. हे सहापट वाढून ते ३८८८ झाले. पाच भ्रमर पुन: ५/५ 
प्रकारचे एकूण १२५० झाले. यातून एका भ्रमराचे ६८ प्रकार होते. नंतर ते प्रत्येकी ११/११ याप्रमाणे 
एकूण ९,५९,००० झाले. रौद्य भ्रमराचे ५८८ नंतर शाक्तभ्रमर १०८ प्रकारचे आले. नंतर प्रत्येकी ९ पट 
सर्व मिळून ७,१५,००० असे विभक्त झाले. यात १३९ जोडप्याने ७,१५,१३९ झाले हे सर्व देवीच्या 
पादारविंदातून निघाले. वामचरणातून नादक तथा बैंदक भ्रमरात नादक भ्रमर १५७००. ते ६६च्या संख्येने 
परिणित झाले. आणि द्विगुणित झाले. भगवतीच्या दक्षिण चरण भागातून निघालेल्या पूर्वोक्त भ्रमराच्या 
शरीराचा आकार वाढू लागला. आणि ते पुनः चौपट होत होते. आणि वामचरणाच्या नादक भ्रमरांची 
संख्या आठ वेळा दुप्पट झाली. त्यांच्या मूळ संख्येत वाढलेली संख्या वजा केल्यास ४,२०,३३० होते. 
बैंदक भ्रमर नाटकप्रमाणे न वाढता परिमाणाने वाढत होते. आणि संपूर्ण ब्रह्मांडव्यापी परिमाणाचे झाले. 

मूल गणोझितचा अर्थ असा आहे - मुळसंख्या १५७६६ ला वजा केल्यास शेष राहिली ती 
संख्या ४०,२०,३३० राहते. यातून असा अभिप्राय निघतो की नादकाचे आठ अवयव १) नाद, २) 
नदी, ३) देवस्थान, ४) सरोवर, ५) वापी, ६) कूप, ७) निर्झर, ८) पल्वल. असे हे भेद आहेत. प्रथम 
ते पात्र जमिनीवर आढळले तेव्हा ५ भ्रमर होते. हे इंद्रजाल असे म्हणून सेतूने उपहास केला. तेव्हा 


20 


मुनींनी देवीची करुणा भाकिली. त्याक्षणी सहस्त्रावधी भ्रमर निर्माण झाले. सूक्ष्म भ्रमरांची संख्या 
२४,३३,७५० होती. केवळ योगी लोक त्यांना पाहू शकत होते. महाभृंग समूहात असंख्य होते. काही 
भ्रमर जंबुफळ, आम्रफळ, कपित्थफळ, नारंगी, नारळ व तालफळा एवढे होते. काही शिलाखंड तर 
काही पर्वतप्राय होते. त्यांच्यामुळे अंधार पडला होता. कालरात्रीचा तो प्रकार होता. भ्रमरांचे पंख 
वञ्जाप्रमाणे होते. यमराजाचे ते सवेक बनले होते. सेतुराजा, सैन्य, त्याच्या राण्या यांना त्यांनी पोखरुन 
काढले. त्या भ्रमरांच्या गुंजारवात अन्य काही ऐकू येत नव्हते. त्यामुळे आकाशात प्रकाश नसावा तसा 
अंधार पडला. काही भ्रमर चक्राकार फिरत होते. हत्ती, घोडे यांच्या शरीरात बिळे तयार झाली. सर्वत्र 
हाःहाःकार माजला. सेतुराजा त्वेषाने चालून आला. (अ. १७, श्लोक ५८) 

सेतुराजाने बाणाने अनेक भ्रमरांचा नाश केला. तुकडे केले. त्या तुकड्यातून पुन: असंख्य भ्रमर 
होत. अग्नेय अस्त्र, ऐंद्रास्त्र, सावित्र, याम्य, वायव्‌, कोबेर, ब्रक्तास्त्र, सुदर्शनचक्र असे सर्व महान आयुध 
विफल ठरत होते. त्यांच्या शरीरास भ्रमर डसू लागले. शेवटी राजाने पशुपत सोडले. त्यावेळेस सर्व देव 
पण भयभीत झाले. त्या अस्त्राची देवांनी पूजा केली. (अ. १७, श्लोक ५८) 

सर्व भ्रमर त्या पाशुपत अस्त्रास घाबरले. ते सर्व भ्रमर हिंगुला पीठाच्या स्थानी भगवतीच्या 
चरणाजवळ गेले. तर पाशुपत त्यांना हुडकीत सर्व लोकात हिंडत होते. ते न मिळाल्याने पाशुपत अस्त्र 
देवीच्या स्थानी आले. देवीने उभे राहून त्या अस्त्रास दोन्ही हातांनी आदराने अलगद उचलले. ज्याप्रमाणे 
शंकराने हलाहल घेतले तसे देवीचे हे अद्भूत कार्य पाहून देवांनी स्तुती केली. जगदंबेचा जयजयकार 
केला. देवीच्या आज्ञाने दोन्ही पादुकातून पुनः पाच भ्रमर निघाले. निमिषमात्रात परार्धसंख्येने वृद्धिंगत होत 
सेतुराजाच्या नगरीत आले. यांना कसे मारावे याचा राजा विचार करीत असता ते त्याच्यावर तुटून पडले. 
धैर्याने तोंड देत होता. भ्रमरांनी रथ, घोडे मारले. सर्व अस्त्र निकामी झाली. सर्वनाश पावून राजा एकटा 
उरला. भ्रमर मरताच पुनः असंख्य बनत. रोमलिद्राने तो विदीर्ण होत बलहीन झाला. त्याने भीमेच्या 
डोहात उडी मारली. पाताळापर्यंत दडून बसला, भ्रमरांचा थवा त्यास हुडकीत होता. ते भयंकर वृद्ध 
झालेले होते. पाताळ, शिवलोक सर्वत्र पीडा होऊ लागली. सर्वांनी नारायण मुनींची प्रार्थना केली. दयेची 
याचना केली. मुनीच्या साध्वीस आणून पुढे उभे केले. मग नारायणमुंनी व्हनगुंठ स्थानी देवीकडे आले. 
तेथे देवीच्या सुवर्णमय मंदिरात दर्शन घेतले. प्रसन्न झाले. (अ. १९, श्लोक ५२) 

देवीची स्तुती केली. देवी प्रसन्नतेने सांगते - 'मी सर्व काही जाणून आहे. उन्मत सेतूचा नाश 
भ्रमरांनी केला आहे. तुझे मनोरथ पूर्ण झाले. सर्व भ्रमरांना येथे पाचारण केले आहे. ते पुनः ५ बनून 
आले. तर आश्रमात माझ्या पादुकांची स्थापना करावी. तेथे रात्रभर जागावे. प्रातःकाळी पादुका आहेत 
त्या स्थानी माझे स्थान व पीठ समजावे. माझा येथे प्रत्यक्ष वास आहे. त्या भृंगपात्रात पादुका स्थापल्या 
आहेत. मी आता प्रत्यक्ष येणार नाही. ही माझी आज्ञा आहे. दुंदुभी वाजल्या, अप्सरांचे नृत्य, योगिनी, 
मातृका, ३३ कोटी देव, सिद्ध, परमऋषींचा समूह, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सर्व आले. भीमानदी प्रथम 
पश्चिम वाहिनी होती. ती दक्षिण वाहिनी बनली. नंतर उत्तर वाहिनी व पुनः पूर्व वाहिनी झाली. इंद्रादि 
देवांनी क्षणातच भीमेच्या तटावर मंदिर निर्माण केले. सुवर्ण तारांची जाळी केली. पद्मराग मण्यांचे गोपूर 
बांधले. हिरे, माणिक जखडले. चिंतामणी शोभेचे गर्भमंदिर झाले. पादुका ठेवल्या. सुमुहूर्तावर प्रतिष्ठापना 
झाली. तेथे भगवती आली. तिने म्हटले, मी येथे सदा वास करते. आराधना करावी व चंद्रवदनेस तिने 
वर मागण्यास सुचविले. चंद्रवदनेने विनविले की तुझ्या चरणांची अखंड भक्ती असावी. तुझी प्रसिद्धी 
माझ्या नावाने न्हावी. चंद्रननाचे हे क्षेत्र बनावे. या क्षेत्राची ख्याती लक्ष्मीपद म्हणून असावी. जो भक्त 
येथे येईल व आंबा म्हणून तुला आळवील त्यास सर्व वैभव लाभावे. त्यावेळेस देवी प्रेमाने म्हणते, 
तुझ्या चंद्र नावास मी स्वीकारते. मी चंद्रला नावाने प्रसिद्ध राहीन. तुझे नाव चंद्रानना आणि माझे नाव 


2] 


लक्ष्मी, दोन्ही नावे पूर्वार्ध जोडून माझे नाव 'चंद्रला' राहील. तू चंद्रा नावाने लक्ष्मीर्पा आहेस. म्हणून 
सुव्रते तू मम अंश आहेस. तिन्ही लोकी मी चंद्रा नावाने प्रसिद्ध राहीन. चंद्र नावाने आरंभ होणारी सर्व 
नावे मला आवडतात. (अ. १९, श्लोक ६०) 

चंद्रासह नारायणमुनी प्रसन्नतेने राहिले. पण माझी एक अभिलाषा आहे असे मुनी म्हणाले. 
श्रीरसागर कन्यके विश्वरुप पित्याला हिमाचल दाखविले, ते रुप मला दाखवावे. या चर्म चक्षूंना हे शक्‍य 
नाही हे देवीने जाणले. म्हणून दिव्यचक्षू प्रदान करुन दिव्यरुप दाखविले. करोडो सूर्याचे तेज जगन्मातेचे 
ते रुप विक्राळ दाढा, सहस्त्रकोटी शुल धारण, जटा बांधलेल्या, शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष्यबाण, 
शूल सर्व आणि मस्तकावर किरीट, सभोवती लक्षावधी स्त्री-पुरुष, कोटी संख्येत व्याघ्र, गृध, गरुड, 
गोमायु संपूर्ण ब्राह्मांडास गिळणाऱ्या त्या मूर्तीचे दर्शन होते. ब्रह्मा, उपेंद्र, रुद्र तेथे नतमस्तक झाले. 
रुंडमाळा आहेत, अत्यंत कोटी ब्रह्मांडास चेंडू करुन खेळवीत आहे. चारी बाजूस हातपाय, सर्वत्र डोळे, 
डोके, मुख असे ते विराट रुप दिसले. ते भयंकर रुप व जगदंबेचे दिव्य स्वरुप ओळखले तरी 
नारायणमुनी ते पाहून भयभीत झाले. आणि पत्नीच्या आधाराने ते उभे राहिले. तेव्हा पत्नीने मनोबल 
वाढविण्याची सूचना दिली. आणि स्वतःस देवीस्वरुप मानण्यास सूचना दिली. ॐ#काराचे स्मरण करीत 
अष्ट सहस्त्रनामाने स्तुती केली. पत्नीसह प्रणाम केला. आणि हे भयानक रुप आवरण्याची प्रार्थना केली. 
व सुंदर मुखकमलाने दर्शन देण्याची विनवणी केली. तेव्हा देवीने या दोन्ही भक्तांकरिता सौम्यरुप 
दाखविले. सौम्यरुपात २ डोळे, एक वदन, चार भुजा, रक्तवर्ण चरणकमल व तसेच हात आणि 
लालवस्त्री ते रुप होते. विग्रहमूर्तीचे तेज कोटी सूर्याचे होते. शरीरकांती बिंबफलतुल्य रक्तवर्ण होती. 
रत्नभूषणाने ती सुशोभित होती. बाळचंद्रास कर्णभूषण केले होते. हे रुप सर्वविध ताप निवारक होते. 
भगवतीने म्हटले, हेच माझे विश्वरुप आहे. शैलराज हिमालय व क्षीरसमुद्र यांच्याशिवाय आजवर कुणी 
माझे विराट रुप पाहिले नाही. ते आज तुला पाहता आले. एकूण तुम्ही तिघांनीच हे अवलोकन केले 
आहे. जगजननीने अनुष्टभ छंदाचा एक मंत्र मुनीला दिला. उपासना क्रम समजावला व रहस्याचे अंगपण 
दाखविले. त्या दोघांच्या डोक्यावर प्रेमाने हात ठेवला व छातीला स्पर्श केला. त्याना उठविले व म्हटले 
-- बालकांनो, या पादुकांची आराधना करा. पाच ठिद्रांनी युक्त आकाशाने व्याप्त आपल्या चरणद्वांदाचे 
अवशेष ठेवून त्यात चंद्रलांबा अंतर्धान झाली. त्या पादुकातच गुप्त झाली. (अ. २१, श्लोक ३०) 


माकडेय मुनी सांगतात - मणिमल्लार, नरारायणमुनींनी ज्या नावाचा उच्चार करुन देवीची स्तुती 
केली. ते सहस्त्रनाम महत्त्वाचे आहे. ब्रह्मा, विष्णु, महेश आणि सर्व भक्तांनी, सिद्धांनी, सरस्वती, लक्ष्मी, 
पार्वती सर्वांनीच प्रार्थना केली. एकसहस्त्र फुलांनी पूजा करुन पाहातो असे सुचविले. त्याप्रमाणे नावे 
सांगावीत असे म्हटले. तेव्हा देवीने सरस्वतीकडे स्मित करीत पाहिले ते म्हणाली- मुली, आज सहस्त्र 
नावांची रचना कर त्याप्रमाणे सरस्वतीने चंद्रलांबा आद्य अक्षर चकार पासून आरंभ नावांना सरस्वतीने 
भगवतीपुढे म्हणून दाखविले. भगवती जगन्माता प्रसन्न झाली व तिने सरस्वतीचा गौरव केला. 
सिद्धगणांना ते दिले व तेव्हापासून सहस्त्रनाम प्रसिद्ध झाले. 


चंद्रलांबा आणि तिचीच विभूती स्वरुप भारती ते जाणते. त्याच्या खेरीच हा महिमा कुणी 
जाणत नाही. म्हणून मुनी अशातशांना हे सहस्त्रनाम देऊ नये याची देवता चंद्रलांबा आणि विनियोग 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आहे. हां र्‍हीं -हूं -हैं जहों नह: याने कर न्यास व अंग न्यास करावा. जिचा 
कचभार सरस्वती देवीच्या कलेने युक्त आहे आणि जिचे मुख मंद मंद हास्याने उमललेले आहे. तिच्या 
हृदयातील दयेस सीमा नाही. जिचे स्तन तटतुंग आहेत, नितंब भाग विस्तृत आहेत, चरण कमल अतीव 


22 


कोमल आहेत. संपूर्ण अंगावर धारण केलेले आभूषण उद्दीपन कांतीने युक्त आहे. जिच्या हातात 
धनुष्यबाण, अंकुशपाश, शोधायमान देतात श्रीचंद्रलांबा नावाचे तेज आणि क्रांती जपापुण्याप्रमाणे आहे. 
त्या तेजाचे ध्यान केले पाहिजे. हेच चंद्रलांबेचे यथार्थ ध्यान आहे. शेष पण सहस्त्रसुखाने या एका 
गुणाचे पण वर्णन करु शकणार नाही. तेव्हा सामान्य मानवाच्या एका मुखाने काय होईल. तिच्या 
नामोच्चारणात कोणतीच लाज राहणार नाही. त्या चरणांना हृदयी आदरपूर्वक स्थापून सहस्त्रनामाचे वर्णन 
करणे आहे. हे विद्वानांच्या हृदयातील असलेल्या तपास दूर करण्यास समर्थ आहे. (अ. २२, श्लोक १४ 
+ ३) 
३) भ्रमर स्कंध 

क्षूद्र भ्रमरांनी केलेला पराक्रम व तो इतिहास आणि कारण याचे विवेचन प्रथमच्या अध्यायात 
मार्कड्चेयास मार्तंड भैरवांनी दिले आहे. नारायणाच्या उपदेशाने भृगुने उपासना केली. लक्ष्मीबीज 
मंत्राखेरीज चंद्रलांबास काही प्रिय नाही. समन्वय नावाचा अडाणी 'ए' कार उच्चाराने महान पंडित 
झाला. (अ.१ ला) 

वराह मुखाने 'ऐ' 'ऐ' निघालेले शब्द ज्ञानदायक सिद्ध झाले. वगृभव- वाग्बीजाचा आदर 
आणि ती आराधना करावी. (अ. ३ रा) 

काशीक्षेत्रात 'वरणा' आणि 'असि' या दोन नद्या वाहतात. सन्नती क्षेत्री कृष्णा, काकिणा या दोन 
नद्या आहेत. या दोन्ही स्थानी दुर्गातीर्थ (कुंड) आहे. सन्नतीस भीमेत हे सर्व काही आहे. (अ. ३३ वा) 

देवी म्हणते एका चित्ताने माझी पूजा करावी. शरदऋतूत माझी महापूजा करावी. शास्त्र 
विधीनुसार नवरात्र, अनुष्ठानाने व्हावे, चैत्र, अश्वीन, आषाढ, पौष या वेळेस महोत्सव करावा. प्रतिमास 
पण विशेष पूजा असावी. कृष्णपक्ष १४ ला दीनभावे पूजावे. प्रति अष्टमीस बुद्धिमान मला पूजतात. या 
पृथ्वीवर साकेत (अयोध्या), सन्नती, कामरुपपीठ, वारासणी ही माझी चार क्षेत्र आहेत. मुक्तीची व्यवस्था 
तेथे आहे. माझे वास्तव्य सन्नतीस आणि अन्यत्र स्वरुपाने आहे. सन्नतीस तीन रुपाने आहे. प्रथम 
महाकाली नंतर सरस्वती व नंतर लक्ष्मी, प्रतिपदा ते नरवमी तिघांची पूजा करावी. माझी व शिवाजी 
पूजा बिल्ववृक्ष शाखेजवळ पादुकाजवळ करावी. बिल्वपत्र आणि पांढरे पुष्प याने महालक्ष्मीची पूजा 
व्हावी. मूळ चरणापासून श्रवण नक्षत्राच्या अंतिम चरणापर्यंत करावी. महासरस्वती जवळ माझे महात्म्य 
असलेले पुस्तक चांदीच्या चौरंगावर ठेवून पूजावे. अश्विन शु. ॥८-९ तिथीस मध्यरात्री माझी पूजा 
करावी. महानवमी तिथी टाळू नये. अर्धरात्रीच्या पूजेचे महत्व आहे. सप्तमीस बिल्वपत्राने पूजावे. 
अष्टमीस उपवास व गगरण असावे. नवमीस यथाविधी पूजा व्हावी. कृष्मांड, नारळ, ऊस यांचे बळी 
द्यावेत. ब्राह्मणांनी पशू बळी देऊ नये. नवमीस शस्त्राची पूजा करावी. राजचिन्हांची पूजा व्हावी. या 
दिवशी महिषासूर मारला गेला. होळीतील वाक्यप्रयोग नवमीस नसावा, तसे केल्यास मी शाप देते. 
रामाने नऊ दिवस पूजन प्रयाण केले तसे करावे. (अ. १४ वा) 

संपूर्ण भारतात ब्राह्मणादि सर्व वर्णास भजनीय भगवती, आगमोक्त मंत्राने जप, ध्यानाने पूजा 
करावी. नवरात्रात सांग पूजावे, अश्विन, आषाढ, पौष व नवरात्री व्रत करावे. कामराज बीजमंत्राचे महत्त्व 
कळल्यावर कसले भय नाही. यात भ्रमराचे महत्त्व आहे. (अ. १५ वा) 

भगवान दत्तात्रेयांनी अलर्कासि उपदेश केला. तो योगाचा व महत्त्वाचा आहे. परब्रह्म णि प्रपंचाचे 
ज्ञान दिले. शक्तीबीज मंत्राचे महत्त्व आहे. दुर्वास आणि अन्य यामुळेच तरले आहेत. त्यामुळे चंद्रलांबा 
प्रसन्न होते. भक्तचरण कमलीच्या भ्रमराप्रमाणे लीन होतात. हल्लेखात्मक बीजाने सर्व पावन झाले. हे 
चरित्र पुण्यकारक आहे. (अ. २२ वा) 

जनार्दन, ब्रह्म, शिव, जंभासुरास मारणारे सर्वच लक्ष्मीबीज स्मरणाने शीघ्र सिद्धी प्राप्त करते 
झाले. सन्नती क्षेत्री देवीच्या आराधनेकरिता हे सर्व आले होते. त्यानी तेथे तप केले. (अ. ३९ वा) 


23 


राक्षसवधानंतर देवांनी देवीची अष्टोत्तरशत नावाने स्तुती केली.(अ. ४९ वा) 

बृहस्पती, इद्रादि देवांनी सन्नतीस येऊन या चरण युगुलांचे दर्शन घेतले. देव, ऋषी आणि योगी 
पुरुषांनी देवीची स्तुती केली आहे. (अ. ५० वा) 

पंचभ्रमरोख्यान यात 'वागृभव' 'कामराज” 'परा' श्री” 'हल्लेखा' बीजाचे माहात्म्य आलेले आहे. 
यांच्या पठणाने व जपाने सर्व सिद्धी प्राप्त होतात (अ. ५१ वा) 

मला चिरंजीवित्व प्राप्त झाले व सेवेचे फळ लाभले. यामुळे देवीचे सान्निध्य पादुकांत लाभले. 
या भ्रमरस्कंध पठणाने सर्व पाप परिहार होऊन मनोकामना पूर्ण होतात. (अ. ५३ वा) 


४) उपासना स्कंध 
मूलमंत्र - 
श्रीसेतुभूपाल संहार प्रविणे श्रीचंद्रलांबिके | 
नमस्तुभ्यं शिवे शांते त्वत्रिभक्ति प्रयच्छनः।। (अ. १ ला) 
चंद्रलांबेच्या पूजेस बेल, श्रीसुक्त, हळद हे अत्यावश्यक आहेत. मंदार, कुमुद, मालती, केवडा, 
नद्यावर्त, कण्हेर, चंपक विशेषत: लालकमल यांचा उपयोग करावा. 
चंद्रलांबा उपासकांनी श्रीप्राप्तिकरिता (उपैतु मां देवसखा) पशुधनाकरिता (अश्वपर्वाम्‌) या श्रीसूक्त 
ऋचांचा जप करावा. उपासकांनी केवळ लवण आणि तीळ पदार्थ वर्ज करावेत. तोंडाला हळद लावणे 
निषिद्ध आहे. विल्वपत्र, कमळद्रोणवृक्ष यांना डोक्यावर ठेवू नये. श्वेतवस्त्र, श्वेतपुष्पमाला, श्वेतचंदन 
यांचा उपयोग करावा. भ्रमरांची हिंसा करु नये. ते चंद्रलोपासनेचे अंग आहे. पंचमी आणि सप्तमीस मीठ 
व अमलक वर्ज करावे. बिल्व काष्टाने दंतधावन करु नये. पौर्णिमा तिथीस खिरीबरोबर बिल्व बीज 
भक्षण करावे. त्रिकाळ बिल्व वृक्षास वंदन करावे. पाश्चिमाभिमुख होऊन जेवावे. (अ. २ रा) 
मूलमंत्राने विधीयुक्त तयार केलेल्या हळदीने महालक्ष्मी चंद्रला व मैलार भगवानाची पूजा करावी. 
सोमवार अथवा कृष्णपक्ष चतुर्दशी या दोघांची पूजा करावी. शुक्रवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी व पौर्णिमा 
पूजा अवश्य करावी. (अ. ३ रा) 


चंद्रला कवच - देतता चंद्रला ऋषी भगवान ब्रह्मा अनुष्टप छंदाचे आहे. कवचाचे पाठ सर्व रोग 
परिहार करणारे आहे. सर्व सिद्धी प्राप्त करणारे आहे. या कवचाच्या पठणाने भय नाश पावतात. 
वञ्रतुल्य आहे. कवचाने अभिमंत्रित दुध वा पायस तीन मंडळ (१२० दिवस) घेतल्यास मुक्याला पण 
मनोहर वाणी लाभते. अभियंत्रित लोणी वंध्या स्त्रीने ६ महिने घेतल्यास पुत्र प्राप्ती होते. दीर्घायुष्य 
लाभते. व वंशविस्तार होतो. वर्षभर पठणाने लक्ष्मी प्राप्ती होते. चंद्रलांबा स्वरुप लाभते. सूर्य, चंद्रग्रहण, 
विषुव संक्रांती, अयन संक्रांतीस १०८ वेळा पठणाने हे कवच सिद्ध होते. नंतर केवळ पठणाने मनोरथ 
पूर्ण होतात. पूजेच्या आरंभी कवच म्हणून पूजा करावी. कवचामुळे उपासकास कुठले विघ्न येत नाही. 
(अ. ४ था) 

३) तीर्थ स्कंध 

मार्कड्येयांनी मार्तड भैरवास भीमेचे महत्त्व वर्णन करुन सांगितले. महानदी भीमा म्हणून ही ६६ 
कोटी तीर्थाची राणी आहे. भीमा-इंद्राणी, भीमा-नीरा, मूळामूठा-भीमा या स्थानांची विशेष पुण्याई 
आहे. पांडुरंग क्षेत्री तर महत्त्व विशेष आहे. मातृलिंगा, धूलिखेट, खेट, भूरिभद्रा आणि दक्षिणवाहिनी 
बरोबर भूरिभद्रासंगम आणि भगवतीच्या सन्नतीस ती फार पवित्र आहे. मंदाकिनी पंचतीर्थास भ्रामरी पण 
मिळते. सन्नतीच्या तीर्थ देववादिकांचे वर्णन, कृष्णाभीमा संगमाचे वर्णन तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सन्नती 


24 


येथील तीर्थ भक्तीमुक्ती प्रदान करणारे आहे. भीमाशंकर या क्षेत्रापासून कृष्णेस मिळेपर्यंतचा सर्व भीमेचा 
भाग फार पुण्यकारक आहे. महागुरुपद, ब्राह्मीपद, शांभवीपद, अशी स्थाने आणि वैष्णवीपद व लक्ष्मीपद 
यामध्ये १८ तीर्थे आहेत. करणमहा विद्या १२ चक्र आणि श्रीचक्रात ९६ देवतात्मक तीर्थ असे एकूण 
७८ तीर्थ आहेत. लक्ष्मीपदात ४४ तीर्थ आहेत संपूर्ण व्याकरण शास्त्रात अध्ययनास कोणता गुरु लाभला 
नाही, तेव्हा प्रत्यक्ष हनुमंत येथे आले, त्यांनी देवीचे दर्शन घेतले. सन्नती येथे जप केला. अनुग्रहाने 
सूर्याची उपासना केली. ते हनुमतीर्थ येथे निर्माण झाले. शिवाच्या सुचनेने भगवान विष्णू येथे आले. 
विष्णूतीर्थ बनले. तसेच येथे श्रीविलासकर तीर्थ, सीतातीर्थ, रामतीर्थ बनले. श्रीलक्ष्मीच समस्त विद्येची 
आदि देवता आधीश्वरी आहे. (अ. २ रा) 

विष्णूतीर्थ, रामेशतीर्थ यांच्यामध्ये १२ आदित्य तीर्थ आहेत. द्वादशादित्य तीर्थव 'तेजस्कर' 
म्हणवले जातात. या तीर्थावर रवीदान करावे. सूर्यनारायणाच्या नावे १२ प्रतिमा दान करणे. नामच मंत्ररुप 
आहे. सोमेश्वराच्या जवळ सोमतीर्थ आहे. येथे रोग निवृत्ती होते. गुरुच्या भार्येचे अपहरण केल्याने चंद्र 
क्षयरोगी झाला. त्याने चंद्रलांबेचे दर्शन घेतले आणि देवीच्या कृपेने तो पूर्ण बरा झाला. पण क्षय आणि 
वृद्धी होणे आरंभले, तेव्हाच सोमेश्वराची स्थापना झाली. विष्णुतीर्थ आणि सोमतीर्थ यामध्ये नारदतीर्थ 
आहे. नारद येथे घोर तपश्चर्या करीत होते. मी कलहप्रिय असल्याने त्याचे पाप मला नसावे असे त्यांनी 
विनविले होते. या गोष्टीचे प्रतिक म्हणून हे तीर्थ. हे तीर्थ कलहोत्पादक व कलह विनाशक आहे. या 
तीर्थाजवळ वयासतीर्थ आहे. व्यासांनी येथे देवीचे दर्शन घेतले. एक वर्षभर ते येथे होते. येथूनच त्यांना 
पुराण रचनेचा प्रसाद देवीने दिला. व्यासस्मृती ग्रंथ आहे. त्यांनी स्नान केले ते हे तीर्थ. यानंतर हरिश्चंद्र 
तीर्थं असून त्या राजाने अश्वमेध केला, ती पात्रता लाभण्याकरिता येथे कूपा संपादन केली. त्यांनी संपूर्ण 
चैत्र मास येथे सेवा केली व फळ लाभले. अगस्ती ऋषीपण येथे आले. त्यांनी ब्रह्मविद्या प्राप्तिकरिता 
येथे या तीर्थावर वास केला. तेव्हा देवीची कूपा झाली. ते सर्वाचार्य बनले. स्कंदतीर्थ आहे. याचे पूर्वेस 
रुद्रतीर्थं आहे. कालकूट विष प्राशनाने झालेला दाह येथे शमला. येथे अकरा दिवस भगवान शंकर होते. 
या तीर्थात स्नान करुन रुद्रमूर्ती दान करणे महत्त्वाचे आहे. या तीन तीर्थाचे उत्तरेस गायत्री तीर्थ आहे. 
येथेच विश्वमित्रांनी गायत्रीची आराधना केली होती. ब्रहतीर्था जवळच सप्तक्रषी तीर्थ आहे. ईशान्य 
बाजूने भीमानदी प्रवाहित होते. तेथे लक्ष्मीतीर्थ आहे. आयुष्कर तीर्थ व जवळच माकड्चेय तीर्थ-मूळ 
पादुका स्थापून नारायण मुनीवर सुवर्ण कमलाने प्रोक्षण केले ते पुष्कर तीर्थ. लक्ष्मीपद तीर्थावर लक्ष्मीचे 
व्रत व विष्णु गायत्रीने पूजा करावी. पुष्कर तीर्थजवळ मातृकातीर्थ आहे. देवी येथे आली तेव्हा सप्त 
मातृका पण आल्या. तेथे देवी वराने सर्व सिद्धीकर बनले. दुर्गा प्रकट झाली ते दुर्गा तीर्थ बनले. 
इष्टफळप्रद तीर्थं मानतात. येथून पुढे गणेशतीर्थ यासच चिंतामणी तीर्थ म्हणतात. त्यानंतर क्षेत्रपाल तीर्थ 
यास अर्थकर तीर्थ असेही नाव आहे. क्षेत्रपालास गणेशाने येथेच दर्शन दिले. यापैकी गौतम क्षेत्रपालास 
चिंतामणी महामंत्र दिला. वामदेवास अन्य मंत्र लाभले. सर्व सिद्धीप्रद तीर्थ असा वर गणेशाने दिला. 
त्यानंतर महापरमतीर्थ व नारायण तीर्थ या ठिकाणी अहंकाराची निवृत्ती होते. हे सर्वच तीर्थ सिद्धी प्रदान 
करणारे व तपास योग्य आहेत. (अ. ४ था) 

भगवती चंद्रलांबाचे ६४ प्रसिद्ध भक्त तिन्ही लोकांत ६४ कलेतील रुपाने प्रसिद्ध आहेत. 
सर्वांनीच या क्षेत्री भीमेत स्नान केले. नारायण तीर्थास दोन भागात वशिष्ठ विश्वामित्र तीर्थ आहे, तेथेच 
हरिश्चंद्र कौशिकतीर्थ आहे. याच्या पूर्वेस पांडव तीर्थ, द्रापदीतीर्थ असे एकूण ६ तीर्थे आहेत. पांडव 
अज्ञातवासात असताना येथे एक महिना वास करुन होते. देवीच्या आज्ञेनेच ते विराट नगरीत गेले. या 
तीर्थावर पांडवांच्या ५ मूर्तीचे दान करावे. द्रौपदीतीर्थावर महिषीदान महत्त्वाचे आहे. हे गोदाना प्रमाणे 
आहे. (अ. ५ वा) 


25 


या पूर्वेस कंडुतीर्थ आहे. यापुढे मेनकातीर्थ, योगी तुंबरुच्या आज्ञेने त्यानी येथे पाप क्षालनार्थ 
सन्नती येथे स्नान केले व सेवा केली. यामुळे कंडुमुनीचे पूर्व तपश्चर्या फळ द्विगुणित झाले. तपोभंग 
करण्याचे मेनकेचे पाप येथे दूर झाले. हे प्रशस्त तीर्थ आहे. (अ. ६ वा) 

विष्णूतीर्थाजवळ चक्रतीर्थ आहे आणि गरुड तीर्थ जवळच आहे. विष्णूच्या आज्ञेने सुदर्शन व 
गरुड या तीर्थावर आले होते. मानवमुनी येथे देवीची सेवा करण्यास आले. ते मानवतीर्थ पण महत्त्वाचे 
आहे. कालमृत्यूस जिंकणारे हे तीर्थ आहे. अपमृत्यू टळतो. (अ. ७ वा) 

नारायणमुनी आश्रमाजवळ लीलाकार तीर्थ आहे. यापुढे परशुरामतीर्थ आहे. पित्याच्या आज्ञेने 
पापक्षालनार्थं ते येथे आले होते. त्याच्या पूर्वेस सर्व तीर्थ मंगलमय असे आहे. या पूर्वेस सुंदर तीर्थ 
आहे. या दोन्ही बाजूस चित्ररेखा व मालिनी तीर्थ असे हे तीन तीर्थ कृष्ण भक्तास व अन्य लोकांना 
मानवीय तीर्थ महत्त्वाचे आहे. (अ. ८ वा) 

येथून पुढे नीलतीर्थ आहे आणि त्याच्या बाजूस भैमीतीर्थ आहे. हे सर्व पाप हरण करणारे आहे. 
नलदमयंती याच्या संबंधात शनीची पीडा सन्नती येथे टूर झाली. दमयंती शोकाकूल झाली व ती 
श्रीचंद्रलांबेच्या दर्शनास आली. देवीच्या आज्ञेने ती तीन दिवस राहून माहेरी गेली. आणि देवीच्या 
सूचनेप्रमाणे ३० दिवासात नल पण सासरी दमयंतीकडे गेला. राजा नल द्यूतात जिंकतो म्हणून वरील 
दोन तीर्थ आहेत. या ठिकाणी उमामहेश्वर संज्ञक दान करावे. या तीर्थाचे पुढे एक सत्यतीर्थ आहे. 
त्यापुढे एक मृत्यूविनाशक सावित्रीतीर्थ आहे. सत्यवान सावित्रीची कथा घडली त्यास संबंधित हा भाग 
आहे. आषाढमास पूर्ण सावित्रीने चंद्रला परमेश्वरी देवीची आराधना केली व तिच्या कृपेने यमापासून 
सत्यवानास सोडविणे सुलभ झाले. सत्यवानाने स्नान केले ते सत्यतीर्थ दान करण्यास हे महत्त्वाचे 
स्थान-सुवर्ण प्रतिमेचे दान करावे. (अ. ९ वा) 

शापामुळे मानव रुप घेऊन नवग्रह सन्नती येथे येऊन मुक्त झाले. त्यांच्या नावाने तीर्थ निर्माण 
झाले. ग्रहाच्या संज्ञेचे दान येथे करावे. या जवळच मदनतीर्थ आहे. रतीतीर्थ आहे. कामदेवाचे दहन झाले 
त्यावेळी रती फार दु:खी झाली. दुर्वास भेटल्यावर त्यांच्या सूचनेने ती सन्नतीस आली. चंद्रलांबेमुळे 
कामदेव सजीव होतील असे कथन केले होते. पूर्ण निराहार राहून तिने सेवा केली. तिचा पती या 
भीमेतच प्रकट होईल असा देवीने दृष्टांत दिला. नंतर ते उभयता या क्षेत्रातून प्रसन्नतेने गेले तेव्हा हे 
मदनप्रभव नावाचे तीर्थ निर्माण झाले. कांची, कामाक्षी आणि भगवती ललिता यानी भक्ताना चंद्रलांबेकडे 
सन्नतीस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे चारही पुण्यार्थ त्या भक्तांना बालरुपाने लाभले. यात देवीची कृपा 
होती. आकाशवाणी पण झाली. प्रसन्नतेने ते भक्त कांचीपुरास परत गेले. सत्र यज्ञात उग्रश्रवास अन्य 
मुनींनी विचारल्यावर कथन केले की संसार समुद्र तरण्यास चंद्रलांबा व सन्नतीक्षेत्र अग्रेसर आहे. चतुमूर्ती 
दानाचा विधी ब्रह्माने नारदास कथन केला. पर्वकाली ते दान येथे घडावे. येवढी पुण्यभूमी ही आहे. असे 
हे धर्मादि तीर्थ असून याच्या पूर्वेस मंदार तीर्थ आणि क्रमेने पाच कल्पवृक्ष तीर्थ आहेत. मंदारतीर्थ, 
पपारिजाततीर्थ, संतानतीर्थ, कल्पकतीर्थ आणि हरिचंद्रनतीर्थ अशी नावे आहेत. देवता लोकमुभीवर 
आल्यावर विश्रांतीस या कल्पवृक्ष तीर्थावर आले. शातातप मुनीच्या शापाने कल्पवृक्षास येथे यावे 
लागले. त्याचा अपराध येथे देवीकृपेने दूर झाला. मानव रुपधारी कल्पवृक्ष येथे सन्नतीस आल्याने देवीने 
अभय दिले. या स्थानी पंचदैवत नामक दान करावे. शरीरात आरोग्य उत्पन्न करणारे हे व्रत आहे. 
दीर्घायु लाभते. (अ. १० वा) 


या वरील तीर्थाजवळ गयतीर्थ आहे. गय नावाचा सुंदर राजा गंधर्व कन्येबरोबरील विवाहानंतर 


गंधर्वाने दिलेल्या विमानातून विहार करीत होता. त्याने या विलासात थुंकलेले तांबूल द्रारकेतील 
कृष्णाच्या ओजळीत पडले. कृष्णाने हा अपराध करणाऱ्याचा नाश करण्याची प्रतिज्ञा केली. ही बातमी 


26 


नारदाने त्यास कळवली आणि त्याच्या पत्नीस सन्नतीस चंद्रलांबेच्या सेवेस भीमेच्या तीर्थात राहण्याची 
सूचना दिली. आणि त्यास स्वत:स अर्जुनास शरण जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे पत्नीस सन्नतीस 
पाठवून तो अर्जुनाकडे गेला. पुढे देवीमुळे संकट दूर झाले आणि कृष्णाची कृपा झाली. गयतीर्थ पिंड 
प्रदानास महत्त्वाचे आहे. याच्या पूर्वेस पाच तीर्थ-चक्षुष्कर, चरणद, दाढीर्यद, वाकूपटुत्वपद, ऐश्वर्यद 
नावाचे आहेत. या सर्व तीर्थाचा संबंध चंद्र नामक ब्राह्मणाशी आहेत. ते द्विजपुत्र होते. च्यवनमुनी नेत्रांध 
होते. अश्विनी कुमारांनी चक्षुष्कर तीर्थात त्यांना स्नानास नेले. अश्विनी कुमारावरील सोमरसामुळे आलेली 
आपत्ती आणि इंद्राचा राग येथील क्षेत्रात दूर झाला. या चक्षुष्कर तीर्थास च्यवनतीर्थं पण म्हणतात. 
येथील स्नानान पंगुपुत्रास पाय येऊन तो मनोतुल्य वेगाने पळत गेला. क्षमी मुलगा सुदृढ झाला. 
मुक्याला वाचा आली. विद्वान झाला. मणिमय दारिद्री ब्राह्मण धनवान बनला. 


भीमानदी चंद्रलांबा यांची स्तुती करीत सर्व आनंदाने तेथून गेले. (अ.११ वा) 


येथेच मंक्रणक तीर्थ आहे. केदार येथे पूर्ण भक्षून तपश्चर्या करणारे मुनी होते. त्याला अहंकार 
झाला. शेवटी शिवाने मुनीरूप धारण केले. बोट कापून त्यातून भस्म काढून दाखविले. असे हे सोंग 
केल्याने त्याचा अहंकार लोप पावला. त्या अहंकाराचे पाप धुण्यास तो सन्नतीस आला. याच्या इशान्येस 
अश्विनी तीर्थ आहे. अश्विनीकुमार बृहस्पतीच्या सूचनेने संजीवनी विद्येकरिता शुक्राचार्याजवळ गेला. पण 
त्यांनी विद्या दिली नाही. दैत्यांनी मनाई केली. मग बृहस्पतींनी दोन्ही अश्विनीकुमारास चंद्रलांबेकडे 
धाडले. देवीच्या कृपेने ती विद्या प्राप्त झाली. या तीर्थावर अश्विनसंज्ञक दान करावे. (अ. १२ वा) 

या वरील तीर्थाशेजारी विद्धतीर्थ आहे. येथे समस्त सिद्धी प्राप्त होतात. योगसिद्धी महान 
शिवभक्त अग्नीत पण प्रवेश करीत जलात वर्षभर राहाणे, पाण्यावर चालणे, सर्पमणी स्वत: काढून 
आणणे, आकाशात उभे राहाणे, अदृश्य होणे अशी सर्व सिद्धी असून त्यास रक्षसिद्धी माहीत नव्हती, 
म्हणून तो फार कष्टी झाला. येथे देवी कृपेने ती सिद्धी लाभली. ब्रकृतीर्थ आणि मानवतीर्थ यामध्ये 
भृगतीर्थ व गुरुतीर्थ आहे. येथे पुरुषार्थ प्राप्ती होते. देवदानव एकमेकांचा तपोभंग करण्यात कुशल होते. 
ते गुरुपुढे आले. आचार्यांनी त्यांना उभयताना येथे आणले व तेथील स्नानाने ते मत्सर विरहित बनले. 
याच भागात इंद्रतीर्थ आणि दिगीश्वराचे सात तीर्थ आहेत. आठ दिकूपाल तीर्थ बनले. प्रथम सेतुनामक 
राजाने दिकूपालांना पराजित केले होते. सेतराजाच्या घरी त्याना स्वैंपाकास लावले होते. पण भीमथीत ते 
पुण्यवान बनले. या तीर्थावर लोकपालाष्टक नामक दान करावे. नारायण मुनींनी हिंगुलेचे पीठ येथे 
स्थापिले. चरण आकृतीती तिची प्रार्थना केली. दहा दिवस भगवतीचा उत्सव देवांनी केला. शेवटच्या 
दिवशी वसंतोत्सव केला. देवदानव, योगीसिद्ध, नागराज सर्व आले होते. सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सर्वच 
हजर झाले. सुगंधी द्रव्य उधळून आनंद व्यक्त झाला. केसरी जलाच्या पिचकाऱ्या उडवल्या गेल्या. 
वातावरण प्रसन्न झाले. अप्सरांचे गायन झाले. त्या तिन्ही देवांनी चंद्रलांबेची स्तुती केली. इंद्राणी चवरी 
ढाळीत होती. गौरी पण होती. श्रृती हात जोडून होत्या. भगवतीने लीलामय शरीर धारण केले. दुंदुभी 
वाजत होत्या. जलविहार संपला. इंद्राणी, लक्ष्मीने अंग पुसणे आणि वस्त्र नेसविणे केले. सरस्वतीने उटी 
लावली. त्या रमणीय मंदिरात सर्व देवांनी जयजयकार केला. देवी अंतर्धान पावली आणि सर्व देव परत 
गेले. त्यांनी चरणकमल युगुलांना वंदन केले. शोड़पदानात तुला, पुरुष, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मांड, कल्पपादय, 
गोसहस्त्र हिरण्य कामधेनु, हिरण्यक्ष, हिरण्यरथ, हेमहस्तीरथ, पंचलांगुलक, धरादान, विश्वचक्र, 
कल्पकता, सत्पसागरदान, रत्न, धेनु, महाभुतघट होते. पूर्वकाली दैत्य संहारास वासुदेवाने हे दान दिले 
होते. तसेच आंबरिष, कार्तवीर्यार्जुन, परशुराम, प्रल्हाद, पृथु यांनी पण हे दान केलेली नोंद आहे. हे 
१०८ तीर्थ, श्रीचक्र देवता स्वरुप आहेत. याचा उल्लेख आगम शास्त्रात आहे. रंधद्रयात्तक जे प्रधान 


27 


मिथुन आहेत, त्यांना भगवतीचे वाम पादात स्थापन केले. यामल ग्रंथानुसार श्रीचक्रात ११२ देवतांची 
पूजा होते. सर्व प्रथम कामेसी व कामेश देवतात्मक बिंदूची पूजा आहे. मार्कड्येय तीर्थापासून नारायण 
तीर्थापर्यंत ८ तीर्थ आहेत. (अ. १३ वा) 

सूत म्हणतात, भगवान मार्तंड भैरवांनी क्षेत्रमहात्म्य कथन करताच भगवान दत्तात्रेय आणि अन्य 
मुनी तेथे आले. सन्नतीस भ्रमरातीर्थी त्यांनी स्नान केले. चंद्रलांबेचे दर्शन घेतले. या जगदंबेने सर्वाना 
अभय दिले. सिद्धी प्राप्तीचे वचन दिले. भगवान मल्लारीसह ती अदृश्य झाली. चरण युगलात 
सामावली. या चरण युगुलाचे पूर्व भागास मार्कड्येय ऋषी उभे राहिले. भगवान दत्तास सर्वांनी वंदन 
केले. दत्तात्रेय येथून घनपुरास गेले. सर्व मुनी गिरी पर्वताकडे गेले. देवीची स्तुती करताच त्याना दृष्टांत 
झाला. परतत्त्वाचा उपदेश मिळाला (अ. १४ वा) 

यतीराज हा जीवनमुक्त असतो. यतीराज सूर्यप्रभेचा, कल्पषशुन्य व चिदाकाशातच वावरणारा 
असतो. रात्रीत कुवल्याच्या विकासाचे कारण चंद्र असतो. आज्ञानरुपी अंध:कार दूर करण्यास ज्ञानाची 
प्रज्ञाच चंद्रिकारुप आहे. त्या अंधारातून वस्तूचे ज्ञान देण्याचे कार्य चंद्रिका करते. (अ. १५ वा) 

याप्रमाणे चंद्रलांबा व सन्नती क्षेत्राचे वैभव स्कंद पुराणाच्या या पाच कांडातून-स्कंधातून आहे. 
ते भक्ती भावाने मी कथन केले असे सूत सांगतात. याच्या मननाचे पाप दूर होते. कुलदेवता असलेल्या 
लोकांनी हे अवश्य वाचावे. हे वैभव चारी पुरुषार्थ प्रदान करणारे आहे. सालोक्य, सामीप्य, स्पर्ष्टि, 
सायुज्य यांचे विवरण येथे आहे. प्रतीकोपासनेने सालोक्यमुक्ती, मंत्राद्वारा प्रतीकोपारुपात सामीप्यमुक्ती, 
प्रयत्नपूर्वक देवी उपासनेतच सारुप्यमुक्ती हीच स्पर्ष्टिमुक्ती, उद्धाराने सायुज्यता आणि स्वाश्रमोक्त 
धर्मानुष्ठाने सामीप्यता आहे. सर्व अरिष्ट संहारक असे हे श्रवण आहे. भगवती चरित्र वर्णनात नदीचे 
वर्णन, नदी वैभव कांडात आहे. साक्षात्‌ नारायणवतार महर्षी व्यासांची ही प्रतिज्ञा आहे आणि हे त्रिकाल 
सत्य असे आहे. (अ. १६ वा) 


28 


भाग ३ 


विविध स्तोत्र व आरत्या, पदे 


॥ श्री ॥ 


मंगलं चंद्रलादेवि । मंगलं देव वंदिते ।। 
मंगल कुरु सर्वेभ्यो । मंगलं विश्व मंगलम्‌ ।। 


प्रार्थना 


धनकरुणं शीत भरणं । मयभय हरणम्‌ ॥ 
श्रीमुखावरणं ॥ पंचब्रह्म भरणंम्‌ ।। 

शरणं करवाणी ॥ श्रीचंद्रलांबा शरणम्‌ ॥। 

वंदेऽहं कुलदेवतां सुवसनां जांबुलदांलंकृताम्‌ ॥ 
कजांक्षीं कुचभार भीरविलसवन्मध्यात्कवणकिकिणींम्‌ ॥ 
शांभवाद्यैँ परिसेविता सुवदनांमंदस्मितो चनुमुखींम्‌ ।। 
ध्यायेत्वां वरदेश्वरीं कुमुदिनि सौभाग्यदां चंद्रलाम्‌ ।। 


देवीगायित्री 


कात्यायन्यैय विद्महे । कन्याकुमारी धीमहि ।। 
तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ॥ 

महालक्ष्मीच विद्महे । विष्णु प्रल्यौच धीमहि ।। 
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ ।। 

आद्याचे विद्महे ।। परमेश्वराय धीमहि ।। 


तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ ।। 

सरस्वत्येय विद्महे ॥ ब्रह्म पुज्यैय धीमहि ॥। 

तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।। 

ऐं त्रिपुरा देवींच विद्महे ।। क्लीं कामेश्वरीच धीमहि ।। 
सौतनः शक्ति प्रचोदयात्‌ ।। 

श्री तुलस्यै विद्महे ॥ विष्णु प्रियायै धीमहि ।। 

तन्नो अमृता प्रचोदयात्‌ ॥ 


29 


बिरुदावली 


अनंतकोटी ब्रह्मांडनायकी, राजराजेश्वरी 
महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, अवधूत 
कृपावंती लक्ष्मी चंद्रलांबा माता की जय ॥ 


(राग: भैरवी) 
श्री अंबे चंद्रले भवानी । 
अज्ञ बालक तुझाच म्हणुनि । 
लाज राख तू माझी जननी ॥१॥। 
श्री अंबे चंद्रिके ॥ध०।। 
तुजविण मज नच कुणी त्रिभुवनी ।। 
मिळो आसरा तुझा निशिदिनी ॥ 
हीच प्रार्थथा अखंड चरणी ।। 


वसंत अं. तुळजापूरकर 
राजकवी आंध्रप्रदेश 
हैद्राबाद. 


१) चंद्रला गुणगान 


भीमा तीरी सन्नती क्षेत्री। भक्तजना उद्धरी ॥ 
चंद्रला अंबा परमेश्वरी ।।धृ० ।। 


श्री चक्रांकित मंदिर साजे । भव्य मंडपी मूर्ती विराजे ॥ 
स्वर्णालंकृत चंद्रासम मुख । अखिल विश्वसुंदरी ।॥१॥। 
भैरवी आणि ज्योतिर्लिंगे । इथे नांदती बहु अनुरागे ॥ 
समोर माकडेय मुनीश्वर । भजती हृदयांतरी ।।२॥। 
अनंतकोटी ब्रह्मांडाची । नायक राजेश्वरी सुरांची । 

लक्ष्मी काली सरस्वतीची । अनेक रूपे धरी ।३॥। 
कृपादूटीने अवधूताला । शीघ्र चढविले उच्च पदाला ॥ 
आद्य शंकराचार्य रचिली । स्तुति कवने तिजवरी ॥४॥। 
भीमा-कागिणी संगमाकाठी । नारायण मुनी भक्तासाठी । 
हिमगिरीतुनि व्हनगुंठी वसली । मंगलमय परिसरी ।५॥। 
प्रसाद घेऊनि मुनी निघाले । सेतुनूपाच्या नगरी आले । 
श्री फलांतुनि भ्रमर प्रकटवूनि । नाश नृपाचा करी ।॥६॥। 
पुढे तेथुनि भ्रमर परतले । पादुकेत अदृश्य जाहले । 
नारायणमुनि तपोवलाने । बनली ती भ्रामरी ।।७॥ 

श्री सोमेश्वर पिंडी भंगुनि । तीत निरंतर गुप्त राहुनि । 
अवतरली प्रत्यक्ष जानकी । कर्नाटक भूवरी ।।८।। 
सहस्त्रवधि भाविक येती । दर्शन घडता प्रसन्न होती 
शुभनामाचा निदाद घुमती । विशाल नीलांबरी ।।९॥। 
ठेवा हृदयी भक्ती भावना । निश्चित होइल पूर्ण कामना । 
नित्य गीते हे गाता गाता । भव भय संकट हरी ।॥१०॥। 


२) रामगुरुकृत चंद्रलांबा स्तोत्र 
(राग : मालकस, ताल - एक्का) 


जगजननी त्रिपुरी चंद्रलांबे विजयते । 

यम विरंचि पुसरी स्मरारी मुरारीना तव पूजिते । 
चंद्र नागरू कुंकू मेण सुगंध लेप विलोलिते । 
द्रव्यमणी मांगल्य सूत्र सुकंकणाद्या लकृते ।॥१॥ 
लालिता गुण नुपरध्वनि भ्रमर गण संतोहिते । 
पदनराग्र विधूलिना जग ताप पाप निवारिते ।।२।। 
रक्त राजीव मालती मंदार सुम बिल्वार्चिते । 
मेककादि सुरंगमाभि विराजिते सकार्चिते ।।३।। 
श्वपरि ममकृत जगतलवी राम लोलिते । 

रीवि जपतप साधनं नमेत्रातिह देवी नमोस्तुते ।।४।। 


(जय चंद्रला परमेश्वरी) 


कवी वसंतराव तुळजापूरकर 


3] 


३) अष्टक (शंकराचर्यकृत) 


वंदेहं सुखदांच चंद्रला महादेवीम्‌ भवनाम्‌ शिवाम्‌ ॥धृ०।। 
श्रीचंद्रा त्रिदशार्चितांधी । युगंला चंद्रननां सुस्मिताम्‌ ।॥। 

स्मृतूना वादां वराह नयना । शुभ्रांबरामिंदीराम्‌ ।। 

क्षेत्रे पट्टण सन्नतीत्सुपवने । भीमातटी संस्थितम्‌ ।१॥। 

सिंदुरादि सुकुंकुमाम्‌ । सुतिलक काम कसुरिकार्चितान्‌ ॥ 

जाती पुष्पक चंपकरमलय जै बिल्वेदले पूजिताम्‌ ॥ 

माणिक्याम्‌ भरणाम्‌ प्रवाल वदनाम्‌ । मुक्तावली शोभिताम्‌ ।।२।। 
श्रीलक्ष्मीच्‌ चतुर्भुजाम्‌ त्रिनयनाम्‌ । सर्वार्थ सिद्धी प्रदाम्‌ ॥ 
वेदैशास्त्र पुराण नुपूर । झळत्कारेन संमोहिताम्‌ ॥ 


हिरा रत्न सुशोभित कंकण कराम्‌ । श्रृंगारिणी चंडिकाम्‌ ॥३॥। 
चंद्रदित्य सुकुंडलाम्‌ ब्राह्मणीम्‌ त्रिपुराम्‌ महायुध वहाम्‌ ।। 
सिंहासिनीम्‌ भैरवीम्‌ संसार्णवतरिणी । भगवतीम्‌ नारायणीम्‌ शंकरीम्‌ ।।४।। 
श्रीविद्यामगरुडासताम्‌ गजगहीम्‌ । काव्यायनिम्‌ शांभवीम्‌ ।। 
सर्वाधाम्‌ वृषभासनाम्‌ कुशयुताम्‌ हंसासनां शारदाम्‌ ।। 
गौरांगीमू तरुणाकं मंडलनिभाम । शामांच चंद्र प्रथभाम्‌ ॥५।। 
अंबाकल्पलतां सुरासुरनुवां । कामेश्वरी कमलजाम्‌ ॥ 
ज्वालामुखी शैलजां । लक्ष्मीरूपधरां ॥। 
मांचशबरीम्‌ श्रीहिंगुला । नाम्‌ चंद्रलाम्‌ ॥६।। 
श्रीबाला बगलां वराह वदनां श्रीसुंदरां शामलाम्‌ ।। 
मातंगी शरपापनी वसुमती वीणावरी भारतीम्‌ ॥ 
सावित्रीं सकलां हिमाचळसुतं । श्री भद्रकालीं कलाम्‌ ।।७॥। 
गायीत्रीं गिरजाममां गुणयताम्‌ । श्री रेणुकां मातृकाम्‌ ॥ 
दुर्गा हेमवती रतीश भयदां । धात्री त्रिसंध्या संस्मरेत्‌ ।।८।। 
इतिश्री परिवाजकाचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य विरचित 
चंद्रलांबा अष्टक संपूर्णम्‌ ।। 


32 


४) स्तोत्र (शंकराचर्य कृत) 
श्रीक्षेत्र व्हनगुंठी येथील पूजेतील) 


प्रणमामि तत्‌पादपंकजयुग्मं ॥। 
गुणतीत विद्यप्रभा विश्वरूपम्‌ ।। 
मणि कांचन दिव्य सिंहासनस्थे ॥ 
फणिर्रभूषणे श्रीचंद्रलांबा नमस्ते ॥[।। 


निराकार साकार ॐकार गस्यम्‌ ॥ 


परब्रह्मवस्तु प्रकाश स्वरूपम्‌ ।। 
परंज्योति कौमारि कल्याण मूर्ते ।। 


पराशक्ति श्रीचंद्रलांबा नमस्ते ॥२॥। 
अनध्यामध्ये मन: ज्ञान शक्ति ॥ 
सुनाशिरमुख मुनिजन स्तोम वंद्ये ।। 
मन:कामना सिद्धी कैवल्य दात्रे ।। 
घनानंद श्रीचंद्रलांबा नमस्ते ।।३।। 
अपार प्रभा दिव्य लावण्य गात्रे ॥ 
अपानक सोमार्क वन्ही त्रिनेत्रे ।। 
विपत्‌ कर्म विध्यं शिनिविश्व भ्रत्रे ॥। 
कृपांबुनिधी श्री चंद्रलांबा नमस्ते ।।४।। 
गदा पांचजन्या भुजे चक्रपाणि ॥ 
सदा सुप्रसन्नश्रित कल्प वन्ही ।। 
चिदानंद तत्त्वाम्बिके दिव्यमूर्ते ।। 
त्रिधा शक्ति श्री चंद्रलांबा नमस्ते ।।५।। 
जगजीवनी सृष्टि निर्माणकारी ।॥। 
जगध्यापी गायत्री वेदांत वेद्य ।। 
अगम्य प्रताप प्रकाश स्वरूपे ।। 
अंधाराज श्री चंद्रलांबा नमस्ते ।।६।। 
महालक्ष्मी कात्यायनी वेद माते ॥ 
महात्वादि भूतोदरी भूत नाथे ॥ 
महांकालिका दिव्य मांगल्य मुक्ते ॥ 
महाराज श्री चंद्रलांबा नमस्ते ।।७॥। 
दिशामध्यदेवी कुकुर भीमतटाके ।। 
प्रसन्ने सदा सन्नती ग्रामईशे ।। 
प्रसिद्धदि पीठा पुरी क्षेत्र वासे ।। 
प्रसन्नादिश्री चंद्रलांबा नमस्ते ।।८।। 
इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्री शंकराचार्य विरचित श्रीचंद्रलांबा स्तोत्र संपूर्णम ।। 


५) अष्टक (शंकराचर्यकृत) 
चंद्रलांबिका चंदवहदने । चंद्रबिबिका क्षेत्र साधने ।। 
चंद्र मुगुटे क्षेत्रमंडळे । पाहि चंद्रले पातु मांगले ॥॥१॥ 
दग्ध पातकी दीनरक्षिणी । दर्प पातकी दैन्य संहरे । 
दया सागरे देवि हिंगुले । पाहि०- ॥२॥ 
लाभदायिनी लोक पालिके । लास्य दर्शनि लोकमालिके । 
लावण्य वारिधी ललक्षणाकले । पाहि०-- ।॥३॥। 
परब्रह्मणि पापनाशिनी । पद्मलोचने पाशभूषणे । 
पतंगे दुधे पाद युगले । पाहि०-- ।४।। 
रम्य पीटकि रूप सुंदरी । रक्त वस्त्रके रत्न शूंगरी । 
रमा शारदा देवी हिंगुले । । पाहि०- ।॥५॥ 
मेघ कारिणी मोक्ष दायिनी । मेत किंकणामोद गायिनी । 
मेरु शिखरे मेघ श्यामले । पाहि०- ।६॥। 
स्वस्ति सौम्यति सत्य दायिनी । स्वामी सन्नती सेतु मेदिनी। 
स्वास्थ्य सौख्यदा सारशीतले । पाहि०- ।।७।। 
ऋद्धि वृद्धि बालकुस्यरिधी । ऋद्धि सिद्धिदा राज षट्पदी । 
रिक्त छेदिनी रक्षमकुले । पाहि०- ।।८॥। 


इति श्रीमद्‌ शंकराचार्य विरचित श्रीचंद्रला अष्टक संपूर्णम्‌ ।। 


६) पुष्पांजली (शंकराचर्यकृत) 
प्रसन्न गुण सन्नती भीम नद्या पगा । 
तटांत विनी मंडले निलय संग भंगृकृति । 
समस्त सूर पूजिते सकललोकमाते स्वयम्‌ । 
ममास्तुतव चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।॥१॥। 
धनार्त जनक्षिणी कुळरक्षि नारायणी । 
प्रसिद्ध मुनिसन्नती प्रकटवस्त्र पूजायते ।। 
पुराण जनवेधिनी प्रथम पीठ पीठापुरी । 
भवानी तव चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।।२।। 
रिमूर्तिवररूपिणी विविधशक्ती रूपात्मके । 
त्रिलोक जनवीश्वरी त्रिपुर सुंदरी नामके । 
मया विहित योइते भुजगरल भूषोज्वले । 
महेश तव चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।॥।३।। 
सरोज भवसन्नुते सकल चुडामणी । 
प्रभा पटल दीपिका प्रवील सत्यदाब्जद्रये । 
परि स्फुरण सत्कला प्रकट चंद्र बिंबोपमे । 
प्रसन्नमुखि चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ॥४॥। 
उमे निखिल देवते युवति मौलिकांतार्चिते । 
रमे रचित भानने रतिवधुसहस्त्रोपमे । 
शमयिक गुणभूषणी शामित कल्प शेषाकृते । 
प्ररोह मति चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।।५।। 


34 


त्वमेवहि सरस्वती निगमशास्त्र वादात्मिके । 
त्वमेव कमलालये सकल संपदायास्पदे । 
त्वमेव गिरिजाउमे अखिल भूतिदात्यार्चिते । 
प्रमोदवति चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।।६।। 
प्रचंड तर विक्रमे प्रचुलकीलशूलायुधे ।। 
प्ररूढ महिषासुर प्रथम शौर्य धैर्याधिके । 
प्रकट फल वैभल्य प्रकटता भये शैलजे । 
प्रतापवति चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।।७॥। 
समग्र फल देशिके शरण भक्ति भाज्याम्‌ । 
सदा शरण्य चरणांबुजे सदस्य विक्षणालंकृते । 
प्रसन्न जनता निधे परिग्रहित सेवा स्वयम्‌ । 


प्रपंचती चंद्रळ । परमदेवी पुष्पांजली ।।८।। 

शुभदि कु सततं सुमुखी सर्वदोषा निमावी । 

दारये हरप्रिये इतर वांछिताथींमे बहु अय विलियते। 

मया भयामुपास्य सौख्य सदा 

प्रसीदयवति चंद्रले । परमदेवी पुष्पांजली ।॥९॥ 

इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्‌ जगद्गुरु शंकराचार्य 
विरचित श्री चंद्रलांबा पुष्पांजली संपूर्णम्‌ । 


७) श्री चक्रदर्शन महात्म्य 


बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मं । 
वन्य वागृदळ संयुत षोडशारम्‌ ।। 


वृक्रत्तत्रय धरणी सदनत्रयम्‌ । 

श्रीचक्रं मेतद्वितं परमदेवतायः ।। 

सम्यक शतकृतं कृत्या। यत्‌फलं समावाप्नुयात । 
तत्‌ फलं लभते भक्त्या । कृत्वां श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥॥१॥ 


महाषोडशदानानी । कृत्वा यल्लभते फलम्‌ । तत्फलम्‌ ।। 
समावाप्नोती कृत्वां श्रीचक्रदर्शनम्‌ ।।२॥। 


सार्ध त्रिकोटी तीर्थेशु । स्नात्वा यत्‌फल मप्युते । 
लभते तत्फलम्‌ । भक्त्या कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ।।३।। 
निर्भिज यंत्रं सकलार्थ सिद्धिदम्‌ ॥ 


35 


८) 


जैम्याहं चंद्रलांबा 
सन्नती क्षेत्रवासिनीम्‌ ।। 
भक्ति प्रिया महादेवीम्‌ ॥ 
प्रणवामि पुनः पुन: ॥ 
(बीडकर शास्त्री) 


९) आरती श्रीचक्राची 
(करवीर पीठ आचार्य कल्याण सेवक कृत) 


जयदेवी जयदेवी जय जगदंबा माता ॥ 
आरती ओवाळू सच्चित्‌ सुखमयता ।।धृ०॥। 


बिंदू शिवशक्ति त्रिकोण परिपूर्णे । 
अष्टकोणा नंतर दश कोण पूर्णे । 
सर्वार्थ साधक चक्रे द्वितीय दशकोणे । 
चौदा त्या बाहेर त्रिकोण चक्रगुणे ।१॥ 


अष्टदलांचे चक्र त्रिपुरसुंदरी । 

षोडशदल चक्रैक श्री त्रिपुरेश्वरी । 
वर्तुळात्रय त्रिगुणात्मक मेखला हारी । 
त्रैलोक्य मोहन चक्र भुपूर मनहारी ॥२॥ 


ब्रह्मा विषणु शिवमय मंचक आरूढे । 
अंकुश पाश शरा ऊस करि धरिलें गाढे । 
स्वर्णा भरण भूषिते राजेश्वरी माते । 


36 


सप्तपदी (रामगुरुकृ) 
१०) रविवार 


जी श्री अन्निवती सुतत्व वरिली माहूर जी राहिली । 

करूपुरीं आणि वाडी गाणगापुरी चरित्र जी द्राविली ॥ 

जी ब्रह्मांड भरूनिया फिरुनि की मायामयी जाहली । 

श्रीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ।॥१॥ 
(पद - काफी, ताल -- दीपचंदी) 


श्रीचंद्रलांबा पराया भैलारवासि जी मल्हारिया ।धृ०॥ चंडप्रचंड तू खंडेराया मांडी विश्रामा 
म्हळसा प्रिया ॥ भजनी उधळीत भंडारा या ॥ तेले दिवटी लावुनिया ।। तुरुंगावरि बैसोनि भानुउदया 
॥१॥। द्रववी शिर चंद्र जटी धरी गंगा। गौरी कुमार घ्या त्या सेंदुरांगा ॥ भस्माभूषित भवहर मूळलिंगा।। 
वृषभारूढ होऊनिया ॥ त्रिशुल डमरू घुम घुम भजनिया ॥२।। लावण्यवति कैसी घे नथ नाकी ॥ 
मंगल कुंकूम तिलकी ललाटकी।। कंकणकरि पैजण पदपंकी।। रक्तांबर भरजरिया महिषि वा सिंहावरि 
बैसुनिया ॥३॥ पद विटेवरि बुद्ध नअजगजेठी।। भक्तोद्रारी ठेवुनि का कटी । भीमारथी तटी स्थित 
वाळवंटी ॥ संतमंडळ सहिता या पुंडलिक प्रभु पंढरीराया ।॥४।। रमवी नारदलीला जगी देत आम्हां ॥ 
अत्रितनय जे हरिहर ब्रह्मा ।। अनसूया सति जननी तुम्हा।। वर्णित चारी वेदाया श्रीदत्तगुरु प्रेम भजना 
घ्याया ।५।। ब्रह्मादिक स्तुत तुज व्यंकटेशा ॥ पद्वावति पति व्यंकट गिरीशा भक्त भजनी तव शुक्र 
महर्दशा।। गरुड वाहन गोविंदा या अथवा कांतार्जित कथित या।॥६॥। म्हणे मारुतवीरा अंजनीतनया भरत 
शत्रुघ्न लक्ष्मण रामप्रिया।। सीता भेटविसी रामराया ।। नमःबलभभीमा द्या भजनी प्रेम रामचंद्रा या ।।७॥। 


११) सोमवार 


आदौ केरलदेशि श्रीशिवगुरु अंबा घरी जन्मली। 

जीने नास्तिक पंथहि मिटविली संन्यास संस्थापिली ॥ 

वादी जिंकुनि कर्ममंडन सती श्रृंगेरी जी राहिली । 

श्रीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ॥२॥ 
(पद - झिंझोटी-दादरा) 


श्रीचंद्रलांबा परयावे गौरी प्रियकरा ।। चंद्र जल जटा कटाभूषणा पिरा ।धृ०॥ भस्मासुर भस्म 
लावितस्य जय करा ॥ अस्मद्गजा चर्मस्फटिक अक्ष मणि धरा ॥ कैलासे सोमबिल्व क्षेत्र सुमवरा ॥ 
तस्मै श्री शंकरार्य त्रिपुरा हरहरा ॥१॥ दल दारुनि शांभौ मी देवी बसवुनि ॥ शुंगारुनि कुंकुमार्चनिसी 
पूजुनि ।। शशिमृदंग गज तुरंग मुख हे नाचुनि ॥ गानि भजुनि गंगा गिरी सुंदरी स्मारा ।।२।। तालित 
शिवतात्वशिरी ॥ धरित कटी करि कंबु कमल चक्रगदा धर विटेवरी ॥ अहिरिपु सखी रखुमाई राई 
सहत्वरी ॥ संत पुंडलिक वरद भजन प्रियकरा ॥३।। परिपालित एक गुरु भव निवारिता ॥ त्रिभुवन 
संचारी वेदी नेति वर्णिता ॥ दोषोन्नत भक्त बोधिता ॥ दत्त श्रीशक्तिपीठ गुरु कृतांदरा ।४।। रमवी 
गिरीपति तुमची प्रकृति बरीं असे ॥ पुष्करणी तिरी जरिस्थ रमव्रसे ।॥ यालच तरि गिरी उतरूनि 
भजनमोदसे।। भार्गवी दशवंत काकंत व्यंकटेश्वरा ।॥५।। शिरमुख दशहर ल॑ंकापातिस ये शनि ॥ सतीश्रा 
रामभरत भेट घेऊनि ॥ लक्ष्मण संजीवनादि द्रोण आणूनि। शत्रुघ्नहि मारुतगतिरुद्र मुखधरा ।।६॥ वाघ्या 


37 


म्हणे मल्ल ज्योति हाती घेतसे ।। मल्हारी म्हाळसाई येत हे बसे ॥ मैलरि भंडारा वषवितसे ।। रामचंद्र 
वंदी मनि भजनि भास्करा ।।७।। 


१२) मंगळवार 


श्रीशक्ति अवतारी शाक्त बनली भक्तार्थ जी तुष्टली । 
अष्टा षोडप वा अनंत करहि यत्‌ बाहुला साहिली ॥ 
लक्ष्मी काली सरस्वती विनटली शास्त्रास्त्र रक्तांबली । 
श्रीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ॥२॥ 


(पद - चाल, शांत हा, ताल - धुमाळी) 


श्रीचंद्रा पार्वते अंबे वनदंबे ये चंद्रावे ॥धृ०।। चंडिके चक्रशूल धारे पूजनी घे या संसारे ॥ 
असुरोत्तमधूत विहारे रक्तांगी गुण गंभीरे ।। वसनादि बहुशुंगारे।। मांगली सामूडा निरि ॥ चाल ॥ उदो 
उदो श्रवणी आनंदे ।। जोगवा स्मरत जग नादे ॥ दे चरणी ठाव तव छंदे करुणेक्षण करि जगदंबे ।॥१॥ 
दमलीस ये विश्रांति घे रखुमाई राइसंगे ।। भजनार्थ टाळमृदंगे संतिनिसह येई वेगे ।। तव स्मरणी ठेवी 
स्वकटी ॥ कंठी कौस्तुभ तिलक ललाटी ॥ समदृष्टी प्रेमे शिरी मुकुट ॥ पुंडलिक वरदे अंबे ॥२॥। 
लाज माझी तुज गुरुवते ॥ अनुसूया आत्रिजाते पीठापुरी चरी भिक्षार्थे ।। वरदी करी विप्रसतीते ।। कारंजी 
द्विजगृह जानिते त्रैमूर्ति यति रुपाते।। चाल ॥ करि त्रिभुवन सारी फेरी ॥ कौमारी करि दंडधारी । रुद्राक्षे 
स्फटीके शरीरी । मुंजावृत्ति भक्ति कदंबे ॥३॥ पद्मावती हृदय निवास ।। वटपत्रि शयनी सुहासे 
व्यंकटाद्रि वीसे धीसे ।। संकट हरिभक्त सुखीसे ॥। प्रेमे दे मुकुटा कासे ॥ शिरी घे रवि कोटी प्रकाशे ।॥। 
चाल ॥ कर्पुर कस्तुरी भाली सर्पेशी शयनि गिररी बाली ॥ अर्पिते भावना माली ॥ श्रीनिवास भक्ति 
अवलंबे ।।४॥ रक्षित जी बल देविये ॥ नल वाली सुग्रीवाची ॥ सौमित्री भरत श्रीरामा ।। सीता पती 
ध्यानी जीचि ।। अहि महीची राज्ञेसाची ॥ पाताही कीर्ती जिची ॥ चाल ॥ मारुतात्मजा श्रीहनुमे ॥ 
कामिनी मगरी बलभीमे ।। भजनार्थ येत बहुप्रेमे ॥। रुद्र महारुद्र विरांबे ।५।। मेघनाथ गर्जत द्वारी ॥ 
म्हालसाक्रांत मल्हारि ।। आश्ववरि बैसली स्वारी।। पथिसह येत धृतमाली ॥ खंडे ये मंडित शैरी 
रविवारी शैवव तारी ॥ चाल ।। मणिमल्ल हनन महादेवी ।। करी खडःढाल तव घेई ।। शिरी पेच 
पगड़ी वेगे धावी ॥ भैलारी त्रिभवने रंभे ॥६॥ श्वसुरवनि तप करि साची। परमेसि कैवल्याची ॥ अंगी 
भस्म त्रिपुंड धरीची त्रिशीकरि त्रिशूळ धरिची।। रिति पुष्पवर मालीची भ्रकुरीबरी अनलखीची ।। चाल ॥ 
ये वृषभि आरूढोनि दाक्षायणी देवी रमणी स्वाश्रित जन ये तव भजनि ॥ रामचंद्र वरदे अंबे ।।७॥। 


१३) बुधवार 


जीने देवकीगर्भी जन्मुनी कुंतीसुता बोधिती । 
श्रीपद्भागवतादि भारती महाव्यासे जया वर्णिती ॥ 
जी श्रीपुंडलिकाची भक्ति पाहतां भीमातटी राहिली । 
श्रीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ॥४॥ 


(पद -- भिमपला, ताल - धुमाळी) 


श्रीदेवी चंद्रलांबा पर पुंडतिलक वरा ॥ रुक्मिणी राधिका प्रिय मुरलीधरा ।धृ०।। चंद्रभागा तिरी 
चरण विटेवरी ॥ नेसे पितांबरी चक्रधारी गदाधरी ।। कौस्तुभ गळी तुळसीमाळ बुके वरी ।। भीमा भगिरथ 
या तीरी संत विहारा ।१॥। दत्तात्रय निवृत्ति ज्ञानदेवो सोपानेशा ॥ जनार्दन मुक्ताबाई मीराबाई वरधीशा ॥ 
संतमंडळ धृत चक्रगदाधीशा ।। तुका एका चोखा नामा गुंडा दत्त गुरुपारा ॥२॥ लालसी वक्षी लक्ष्मी 


38 


विलासा ।। पदमिनी प्रिया जो वैकुठेशा ।। गरुडारूढ प्रभु गोविंद गिरेशा ॥ भक्तभव निवाराया ॥ 
बहुविध अवतारा ॥३॥ परसतिहती तीस शोधित हनुमा ।। रावणरणी बहु श्रमछात बलभीमा ॥ 
तुलसीदासादिक स्तुत बीज सप्रेमा ।। बजरंगा रामदुता हनुमंत गुरुपरा ।। रखुमाई जायाबाई विठु खंडेराया 
॥ येई गरूड तुरंग होई मणिमल्ल ढाळ घेई । संत वाधुनाचये उडवी बुका भंडाराची द्वाही ।। मैलापुरी 
पंढरपुरी नादब्रह्म वारीकरा ।७५॥। मेरू शिखरी टाळी वाजवीत हर हर होळी ॥ मंद्रवीणा गौळी सप्तस्वर 
ताळमेळी ॥ सांद्र शिवहर गौरी संत त्रैलोक्य मोळी ।। ओवी अभंगाते गाता उठा उठा सामोदरा ।।६।। 
स्वभ्रम हरीवर कोल्हापुरी लक्ष्मीवरि ॥ नांदे पंचगंगा तिरी कन्या कुमारीची सरी ।। कलियुगी नांदती हे 
आनंदाने पंढरपुरी ॥ बंदितसे रामचंद्रा भक्ति प्रेमा बुद्धेश्वरा ।।७।। 


१४) गुरुवार 


देशी उत्तर गोपिचंद जननी जालंदरे बोधुनि । 

केले गोरखकानिफादि महते नवनाथ संचारोनि ॥ 
गिरीनारी शिखरी कदा करविरी श्रीशक्तीने राहिली । 
श्रीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ॥५॥ 


(पद्‌ - कर्नाटकी, ताल - दीपंचदी) 


श्री चंद्रला परमेश्वर्या ।। श्रीशक्ती अवतार्या गुरुवर्या चंडकीर्ती पांचदेव वर्णी तुम्हा ॥ वाचे 
नवदताये तारी भव माया ।धू०।। दशपर ब्रह्माचि गुरु हरिहर ।। तेचि शुंडानन हाचि गुरुमूर्ती 
कार्तिविर्यार्जुन रायाची ॥ गुरुनाथ मल्लीद्रची गुरूजड भरताचि भूर्तृहरि गुरु दत्तात्रय एकची ॥ चाल ॥ 
शुकमुनी कपील महा याज्ञवल्क्यादि जगद्गुरू आचार्य स्वामीचा ।१॥। लावण्य सिंदुर मंदरोत्धर सुरवृंद 
सकल पुजिता ॥ सुंदर चरणारविंदा ते दाखवी आनंद सुखदाता ॥ कुंदमंदार कुसूमगंध सेवुनि ॥ मंद 
हासे पाहाता ।। चाल ।। मंदमति भव शुभं जाळीत सोडवी ॥ गोविंद व्यंकट गिरीराया ॥।२।। पट्ट 
सुग्रीवाचा जांबुवंत गुरु वानर दलितोपति परि सकला बा गुरुनाथ हनुमंत राम सैन्याधिपती ॥ काम पूर्ण 
चारी- धामहि फिरूनि शोधिली रामसती ।। चाल ॥ हनुमन नाव तवपदी मम ठेवी उद्दाम भितीस वारी 
॥ गुरु मारुतराया ॥३॥ रणदंड मंडित गुरु खंडेराया ।। चंडी म्हाळसा देवी हो ॥ दंडित वासना मल्ल 
प्रचंड हो दोर्दड करि मंडित हो ॥ दर्प सांडणीस्वार घो घो नाचत मांडियला खेळ हो ॥ चाल ॥ उदंड 
पेटत जीवशिव ज्योतिही ॥ प्रेम भंडारी गुरु मल्हारीया ।४॥ मेरू गिरीवरी जीवशिव झगडती।। परि 
शिव जय पावले आस्ति पंजरी जीव दडताची शिवजीनी कैलासी पाहा बैसले।। बुद्धी पार्वती अंकी 
मानस शशी ॥। शिरी ज्ञान जान्हवी ठेविले ॥ चाल ॥ वैराग्य वृषभी बैसूनी पंचभूतासह खेळत गुरु 
आत्मेश्वरया ।।५।। स्वश्रेयस देवी मधु कँटभव वाटिसी कधि सांग हो ॥ सकलावस्था त्रय जाऊनि 
चौथीस भोगविसी सांग हो ॥ वस्तु नसविचित कुंकुम तिलका लाविशी कधि सांग हो ॥ चाल ॥ जात 
होली नानंदि ब्रह्मांड ते तद्रूप गुरु सुंदरी माहेश्वर्या ।।६।। रीति सुलभ बहू कलियुगी नामची तरण्याला 
गुरु हो ॥ नामनौका संत नामे करि साधु बसण्याला गुरु हो ॥ साधुनि गती श्री वैकुंठ पंढरी पाहाण्याला 
गुरु हो ॥ चाल ॥ साध्य पुंडलिकची परब्रह्म विठठल गुरुपदी ठाव रामचंद्रा या ।।७॥। 


१५) शुक्रवार 


जी श्रीलक्ष्मी वरे दशावतार अवनी धर्मासी पळोनिया । 
वारी संकट तारि मोक्ष दिधली हांके गजेंद्रासि या ॥ 
साहे ये मुनि कोप मानसी आली शेषाचली राहिली । 
शरीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ॥६॥ 


39 


(पद -- भिमपलास, ताल - धुमाळी) 


श्री देवी चंद्रलांबा शेषाचली अवतारी हो ।। चंपकवती प्रिय कस्तुरी कर्पूर भाळी सदा उपचारी 
हो ।धृ०॥ द्रवुनि कोपे लक्ष्मी जाता शेषाद्रि राही हो ।। पति विरहे श्रीपुनरपि जन्मुनि आकाशाच्या उदरी 
हो ॥ चोळ तनय महाविष्णु येत मग दोघे भेटती येवुनि हो ।। विवाह उरकुनि लक्ष्मी व्यंकटपती भजनी 
या लवकरी हो ॥१॥ लाभ कृपेचा रामस्वरूपा हनुमंताने ।। ओळखुनि किष्किंधा श्री पंपासागरी मारुति 
स्नेहा स्वीकरुनि ॥ कपिवर सैन्याग्रेसर रघुवी कार्या सेतु जय करुनि ।। चिरंजीव बलभीत विर्ये पुष्करणी 
तीरी भजन हो ॥२।। पतिसह म्हाळसा सत्वर यावे सह परिकारा घेऊनि ॥ मल्लदिक दैत्यासह ये 
उजळुनि हृदयी ज्यात जनी।। चर्चित भंडारा ते भाला ढाल खड. तव बद्धवुनि ।। घो घो गर्जुनि तुरंगी 
बैसुनि श्रीनिवास निगीवर या हो ॥३॥। रजनीनाथ सुभाषित भाला नल गलिगरला साहोनि आला बाला 
क्रिडीत गंगागौरी शशिधर पाहुनि ।। सहपरिवारी दक्ष ब्राह्मदिक कुमशतते घेऊनि ।। नंदी वाहन गिरी 
चढतची यावे व्यंकटपतीच्या लग्ना हो ।।४।। माधवी ये परि रुसमुख पाहुनि मानषी भरली प्रेमकळी ॥ 
पती मम दुसरीस वरीता झाला तरी नच सवती ही भगिनी म्हणे मम दैव वसे सखे मज मिळली 
कोल्हापुरीहुनि लक्ष्मी वैभव आणवी गिरीवरी आले हो ॥५॥ दे पदी विटी तो रखुमाईवर राई सवे मग 
गिरी निघती ॥ शंख चक्र करि गदा कमलते साधुवर सेवे घेती ।। भजनी घोषत पुंडलीकवर, विठ्ठल नामे 
गर्जत ती ॥ गरुड म्हणे मी चालत येईन व्यंकट पतीच्या लग्ना हो ॥६॥ विविधना गुरु दत्त निरंजन 
कामधेनुसह कल्पतरू ।। पायी खडावा कमरी मेखला करी कमंडलू दंड धरू ॥ जटा मुकूट शिरी अंग 
कफनी ॥। स्फटिकार्चित तनु दिगंबरु ।। येत गिरीवरी विवाहा पाहता ।रामचंद्र वंदी सकला हो ।|७।। 


१६) शनिवार 


जी श्रीरामपदा सदा नत मनीं नामे हनुमंत हा । 

आजन्म व्रत ब्रह्मचय वरूनि श्रीराम सेवीत हा ॥ 
श्रीरामेहनुमे न भेद किमपी ऐसे श्रुति गायिली । 
श्रीचंद्रा परमेश्वरीत नटली तत्पादि म्या वंदिली ॥७॥ 


(पद - पिलु, ताल - दीपचंदी) 


श्रीचंद्रलांबा पर हनुमंता श्रीरामदूता भूपवमान जाता ।धृ०।। चंद्रक पूजिता अंजनी तनया 
मौजाव्रत साधु भंजित भवभया । पाताल चंडी मंजरीशीया सौमित्र संजीवनी प्राणदाता ॥१॥ दयवंता 
नवनीता म्हाळसाकांत मणिमल्ल जंबुसी पाताळी रगडीता ॥ तत्व कोटीस ज्ञाने तू उजळिता ।। भंडार 
प्रिय तूचि मैलारी राहाता ॥२॥ लाववी तव भक्ति कैलासवासा ।। निजरुपि हात मूढा भासा तूचि 
वरव्हि म्हणसी ल॑केशा ॥ साम दाम दंडभेदा सहिता ॥।३।। पद्मप्रिय देविकीर्ती सोज्चलीता ॥ 
सिंहारोढुनि असु संहारिता ॥ मंगल कुंकूम तिलक तू लाविता ॥ महिषासूर मर्दनी रूप धारिता ।४॥। 
रमता संता भजन तू करता ॥ कटीकर ठेवुनि विटीसम रहता ।। नामनाद ब्रह्मखी उच्चारिता ॥ विठ्ठल 
रूक्मिणी स्वरूपी बलवंता ।।५।। मनि ध्यान करता गुरुनाम जपता ॥ गुरुस्वरूपी लीन येत जाता ॥ गुरु 
कैवारी माये परता ॥ गुरुदत्त ब्रह्मचारी जग संचरिता ॥६॥। देवदर्शन गिरी तूचि मारुतिराया।। बकुवती 
माता मानसी सदया ॥ विंध्याचल वासा वराह सुखया ॥ वृंदी रामचंद्र तुज हनुमंता ।॥७॥। 


40 


।। श्रीगणेशाय नम: ।। 


१७) श्रीलक्ष्मी चंद्रलांबा अष्टोत्तरशुत नामस्तोत्र 


ॐ चंद्रलांबा महामाया शांभवी शंखधारिणी ॥ आनंदी परमानंद कालरात्री कपालिनी ।९॥। कामाक्षी 
वत्सला प्रेमा काश्मिरी कामरूपिणी ॥ कौमोदकी कौलहंत्री शंकरी भवनेश्वरी ।॥२॥। खडहस्ता शूलधरा 
गायत्री गरुडासना ।। चामुंडा मुंडमथना चंडिका चक्रधारिणी ॥३।। जयरूपा जगन्नाथा ज्योतिरूपा चतुर्भुजा 
।। जयनी जीविनी जीवजीवना जयवर्धिनी ।४।। तापघ्नी त्रिगुणात्धात्री तापत्रय निवारिणी ॥ दानवांतकरी 
दुर्गा दीनरक्षा दयापरी ॥५।। धर्मत्धात्री धर्मरूपा धनधान्यविवर्धिनी ।। नारायणी नरसिंही नागकन्या नगेश्वरी 
॥६।। निर्विकल्पा निराधारी निर्गुणा गुणवर्धिनी ।। पद्महस्ता पद्मनेत्री पद्मा पद्माविभूषिणी ।।७॥। भवानी 
परमेश्वर्या पुण्यदा पापहारिणी ॥ भ्रमरी भ्रमरांबा व भीमरूपा भयप्रदा ।८॥। भाग्योदयकरी भद्रा भवानी 
भक्तवत्सला ॥ महादेवी महाकाली महामूर्तिर्महानिधी ।।९।। मेदिनी मोदरूपा व मुक्ताहार विभूषणा ॥ 
मंत्ररूपा महावीरा योगिनी योगधारिणी ।१०॥। रमा रामेश्वरी ब्राह्मी रुद्राणी रुद्ररूपिणी । राजलक्ष्मी 
राजभूषा राज्ञी राजसुपूजिता ।॥॥ लक्ष्मी पद्मावती चांबा ब्राह्मणी ब्रह्मधारिणी ॥ विशालाक्षी भद्रकाली 
पार्वती वरदायनी ॥१२।। सगुणा निश्चला नित्या नागभूषा त्रिलोचनी ।। हेगरूपा सुंदरी च 
सन्नतीक्षेत्रवासिनी ।१३॥। ज्ञानदात्री ज्ञानरूपा रजोदारिद्रयनाशिनी ।। अष्टोत्तरशतं दिव्यं चंद्रलाप्रीतिदायकं 
॥१४।। इति श्रीमार्कडेयपुरायणे सन्नतिक्षेत्रमहात्मे श्रीचंद्रलाअष्टोत्तरातनामस्तोस्तरं 
संपूर्णम्‌ ।। 


4] 


१८) श्री चंद्रलांबा सुप्रभात (भूपाळी) 
(प्रद्म्नाचार्यकृत) 


श्री चंद्रले जगन्मात: पूर्वा संध्या प्रवर्तते । 
अत्तिष्ठ करुणापंगै । कर्तव्यं विश्वमंगलम्‌ ॥१॥ 


श्रीसन्नति पूरीरत्न सिंहासन मधिष्ठिते । 
उत्तिष्ठ चंद्रलांबे त्वं नारायण मुनिडिते ॥२॥ 


शक्रादि सन्नुतपदामिह कृवितु त्वां । 
गीर्वाणवृंदमखिलं समुपागतोऽद्य । 
गायंत्यनन्यमनसा तव किर्तिगीत: । 
श्री चंद्रलांबा परमेश्वरि सुप्रभात्‌ ।।३॥। 


त्वत्पादुदूम भजनार्चनलब्ध सिद्धे: । 
नारायणार्थ मुनिवर्यं सगाधिगम्या । 
हिंगलपीठ णधिवस्य इहागतासि । 

श्री चंद्रलांबा वरदे तव सुप्रभात ।४।। 


भीमापगांबु परिकल्पित स्नातकर्मा । 
त्वदर्शनाय समुदेति सहस्त्रभानुः । 
नीलात्पसाक्षि भव पार्वति सुप्रसन्न । 
श्रीचंद्रलांबा दयया तव सुप्रभातम्‌ ।।५।। 


त्वा शंकरी सकलदेव समर्चनीयां । 
भीमातटे स्थितवती करुणास्वरूपाम्‌ । 
धाताच्युत त्रिनयनपि समत्य भक्त्या । 
अर्चति अम्ब शुभदे तव सुप्रभातम्‌ ॥६।। 


भीमापमा विमल नीर सुपूर्णकुंभै: । 
सद्योऽभिषेकनकूतिं मानसा चिकीर्षा: । 
गायन्त्वदीय पद पंकज किर्तिगीतं । 

श्री चंद्रलेऽस्व नम अक्तिच सुप्रभातम्‌ ।।७।। 


बिल्वादिपत्र नवचंपक पुष्पमाला: । 
श्रीरामवृत्त कदली फलपुरितांक्ष । 
स्वीकार योग्य मधुपूरित हेम कुंभात्‌ । 
आनीतवंत इह गायति सुप्रभातम्‌ ।।८॥। 


पापात्मनां दुरित हरिणि यद्दशैव । 
भीमापगा भवति धीमल ताशदक्षा । 
तां पादमूल परिपालित वत्यसिं त्वं । 
श्री चंद्रले परमसुंदरि सुप्रभातम्‌ ।॥९॥। 


भीमा नदी विमलनीर तरंगरंग । 


42 


रिंगत्सरोज कुलदिव्य सुगंध वाह: । 
अंगीकुरुत्व पवनो विदधाति सेवां । 
श्री चंद्रलांबा कूपया तव सुप्रभातम्‌ ॥१०॥। 


सेवा समुत्सुकमता: तव दर्शनार्थ । 
भक्त्या समहितवतो इह त्वत्पदाब्जे । 
वैकुंठ लोकमपनीच इहागतां त्वां । 
स्तुन्यंति अम्ब वरदे तव सुप्रभातम्‌ ॥११॥। 


भोगप्रदा त्वमसि पार्वति मोक्षदाच । 
सर्वातिहारिणी समस्त सुखप्रदात्रि । 
त्वत्पादकाद्वय सामश्रित सर्व विद्याः । 

श्री चंद्रले विजयदे तव सुप्रभातम्‌ ।९२।। 


त्वत्पादपद्‌म भवषूपद शशिभीतो । 
भीमापगा पतित सेतु निशाचरोऽयम्‌ । । 
पंचत्वमाप सुलभात्तव हि प्रकोपात्‌ । 

श्री चंद्रलांब अरिमर्दिनि सुप्रभातम्‌ ॥१३॥। 


सृष्टि स्थिति प्रत्यय कारिणि मंगलेत्वं । 
आग्नाय पीठ परिपालन तत्परा वैं । 
संसेवितुंच भजकास्म मुपस्थिताक्ष । 
श्री. चंद्रले हरसहोदरि सुप्रभातम्‌ ।९४॥। 


पद्मक्षि पद्ममुखि पद्ममवादि वंद्ये । 
पद्मासतेऽखिल वराभव पाणिपद्मे । 
हत्पंदू्पीठ मधितिष्ठ ममापि मत: । 

श्री चंद्रले करुणया तव सुप्रभातम्‌ ।॥१५॥ 


मंगलं चंद्रला देवी मंगलं देव वंदिते । 
मंगलं करु सर्वेभ्यो मंगल विश्वमंगलम्‌ ।॥६।। 


ये सुप्रभात मिदमाश्रित वत्सलाया: । 
श्रद्धवितां प्रतिदिनं हदि चंद्रलायाः । 

प्रातः पठंति मनुजाः भुविसौख्यकामाः । 

ते प्रापुर्वति सुजना स्सकलानभीष्ठान्‌ ।७।। 


43 


१९ 
चंद्रलांबा जगन्मात: नारायण मुनीडिते । 
सन्नतिस्थान विख्यात वरदे शोकवारिणी ।।९।। 
मंगले त्रिजगद्रंधे विष्णुवक्षस्यकालये । 
चंद्रला रक्षणार्थाय सेतुराज विनाशिनी ।।२॥। 
सिद्धबुद्धिप्रदे देवि भीमातीर निवासिनी । 
रविनाड्यगतेभद्रे महामहिमरुपिणी ॥३।। 


पद्मसनस्थिते देवि शंखचक्रगदाधरे 
विराजिता भयकरे सर्व संपत्प्रदायने ।।४।। 


किरीट हार केयूर नुपरांगदभूषिते । 
बालाक सद्दशाकारे शुद्ध जांबूनदप्रभे ।।५।। 


भक्ताभीष्टप्रदे देवि सदा संजात संस्तुते । 
मत्रमूर्ते महाशक्ते सुखदेऽव्यक्त स्वरुपिणी ॥६॥। 
विष्णुप्रिये रळगर्भे शुद्धविज्ञानदायिनी । 

आद्यंत रहिते लक्ष्मी सर्वद्यौद्य विनाशिनी ।।७।। 
सततं चिंतये दुर्गे दात्रि कल्याण वर्धिनी । 
गीर्वाण संस्तुते देवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी ॥॥८॥ 
देवि देवि महाशक्ते सदा मच्चित्त वासिनी । 
श्रीराब्धि मथनो भूते नारायणी नमोस्तुते ।।९।। 


सर्वाभयकरे देवि सर्वत्र मंत्र स्वरुपिणी । 
सर्वतंत्रे महामाये सर्वेभ्यो मंगलं कुरु ।१०॥ 


२० 


पूर्णटू वक्त्यां नतकामदोग्धी । हिरण्यवर्णा श्रुतगीत किर्तिम्‌ । 
आसेचनांगी सरवृंद सेव्यां । श्री चंद्रलांबा मनसा स्मरामि ॥९।। 


निवास योग्यं मम सन्निधानं । विचिंत्य चेत्थं मुनिनाहि साकम्‌ । 
उवास चंद्रावर सततिस्यां । श्री चंद्रलांबा मनसा स्मरामि ।।२।। 


ब्रह्मादि देवाक्ष यदाश्रयेन्‌ । सुष्ट्यादि कुर्वति सलील यैव । 
उत्पत्ति रक्षा प्रलये प्रकर्त्री । श्री चंद्रलांबा मनसा स्मरामि ।३॥। 


यस्या: कटाक्षातु नरानृलोके । मान्या गुणाढ्या शुचयो भवंति । 
ते सज्जना: शीलावंता वरिष्ठा । श्री चंद्रलांबा- ।।४।। 


इयं सरिन्मे जनकस्या गोत्या । भीमेति चेमांच सरिब्दरासु । 
श्रेष्ठां करो मीति तटे वसंति । श्री चंद्रलांबा- ।।५।। 


44 


यत्पाद संसेववतो लभंते । चतुर्विधार्थान मनुजास्सुखेन । 
दीनर्तिहंत्रीं भजतां शरण्यां । श्री चंद्रलांबा- ।६॥। 


भीमानुकूलेच सुमंदिराणां । मध्येस्थितां हुंदर गर्भगेहे । 
भक्तेष्ट दावी करुणार्द्र चित्तां । श्री चंद्रलांबा- ।।७।। 


अष्टकं चंद्रला देव्या: पठेद्यः श्रद्धयान्वितः । 
धनधान्य समृद्ध: स्थात पुत्रप्रौत्र समन्वितः । 
सर्व पाप विनिर्मुक्तः जीवेत्स शरद: शतम्‌ । 


२१) पद 


चंद्रलांबे श्री भीमा तटवासि चिद्रपू विलासी । 
भानुकोटी शशिमंडळ प्रकाशि मणि कुंडलराशि ।धृ०॥। 
कमल लोचने कमलोभव जननी कामितवासिनी । 
कमलवासिनी कमलमुख वदनी कर कमलादलनी । 
मकल भूषणी कमलालय सदनी श्री चंदर वदनी ।॥॥१॥। 
भक्त सारभे भाविक भयहरे भव तारक धीरे । 
मुक्तिदायके मुनिजन सुखकारे चिद्रूप विचारे । 

निरंजन निर्विकार निधरि क्षीराब्धी कुमारे ॥२॥ 

जयतु शांभवी जगदंबिक माते खग वाहन श्रीते । 

नगर सन्नती क्षेत्र सुविख्याते सत्पात्र सुनीते । 

धात्री श्रीगुरु विठ्टुलहृदीते चिद्घन पूजीते ॥३॥। 


२२) श्री चंद्रा कवच 


ॐ नमो भगवत्ये भक्तलोक रक्षिण्ये । 
महालक्ष्ये चंद्रलाये चंद्रबंध विमोचिन्यै ।॥१॥। 


भयंगुल हिंगुला पीठ विहारायै । 
निजतेजीव गुंटित हनगुंट पदाये ।२।। 
नारायण मुनिवर प्रदायै । 

मनाथल रुपायै सृष्टभ्रमर पंचकार्ये ॥३।। 


सेवराज मदप्रशमनाथै । 
भ्रानयेभव भ्रमर विनाशकायै ।।४।। 


काकिनी भीमा संभदे तट जुपे । 
कामितार्थ कल्पवल्यै पंचब्रह्मात्मक विपरंचे ।५।। 


कांचित पादुकायै सुदर्शने । 
नृपसाम्राज्य दान शौडार्य मदालसा जिवन्ये ।६।। 


मृगुंटि तनयो पासिताथौ । 


45 


मार्तंड भैरव समाराध्यायै दत्तात्रयै ।।७।। 


वांछितार्थायै तुहिना चल दुग्धो दधित त्वोपदे । 
शकायै जय जय चंडिके खंडेटु शेखरे ।।८।। 


भान दैतेय मंडले । 
भैरव विविधायुथ विराजित भुजदंडे ।।९।। 


सकल लोकेक जननी सकल लोक रक्षिणी । 
सकल लोक नि मनि सर्वत: पाहि पाहि मां सर्वेश्वरी ।१०॥। 


जहिशत्रु नाशय नाशय । 
विपदं नय जय मेधय मेधय ।॥११।। 


रक्षिभूत वेवालादि खर दयम दयम । 
दस्युः विकरन्नि शेषयेः शेषय ।॥२॥। 


विपादि विस्तरभय स्तंभय स्तंभय । 
प्रति वाचा शमय शमय ।(९३।। 


वसुधा भुजो भिदि विधि । 
कृत्यमभिचारकं छिदि छिदि ॥१४।। 


दुष्ट सत्वान दलय दलय दुरित रक्षाकर कवचेन । 
मछादय महाछादय महाराज्ञी महाराज महाशक्ति 
नमस्ते नमस्ते ।।९५।। 


कथितं ते मयाम्बह पठणात सर्व सिद्धिदं । सर्व रोगहरं सर्व सौभाग्य कनिकेतनं ।॥१॥ सर्वाञचा 
छमिनंसर्व दृष्टवाधा निवर्हणं । यदिदं धारयेभ्दकत्या कवचं वज संमितं ॥२॥ सग्रामे शस्त्र घातादि 
भयंतस्य न जायते । धारणा एक वचस्यास्य सिंह व्याध वृकादय: ॥३॥। दुगदेव पलायंते रक्षमं 
तान्विहिंसुनु । भूतप्रेत पिशाचाद्या दृष्ट व्यंतु न चेशिते ।४॥। त्रिचारं जपतानेन भस्म यस्मै समर्ण्यते । 
गृहपीडादिकं तस्य क्षणदेव विनश्वती ।।५।। अनेन कवचेनैव यस्तु भस्माभि मंत्रिता । धारयंन्ति टिले तस्य 
वशमे सर्वदा जगत्‌ ।।६।। अनेन मंत्रितं क्षीर भुंजानो मंडळत्रयं । मुकोपि लभते वाणी गद्य पद्य मनोहर 
॥७।। अभिमंत्रित मेतेन नव निघृत तंतुवा । संप्राप्य नारी षण्मासा सदध्यभिलभिते सुत ।८॥। 
अचलश्रिय मप्नोति संवत्सर मिदंजपनू । आर्यु, दीर्घच लभते पुत्रापौत्रांश्च विदंती ॥॥१९॥ यावज्जीव 
पठेस्तोत्रं चंद्रलैक्य मवाप्नुया । तस्माद वस्यं कवचं शतावृत्ति पुनश्चर्याक्ष किर्मितं ।११॥ क्रमारंभे 
पठित्वेदं कवचं पूजयेत्सिवं । प्रत्युहारा भवत्यंत भवात्साधकस्य तत्‌ ।१२॥ मयान्यैक्ष सुरैसर्वे धार्यते 
कवचं त्विदं । धारयेत्व मपिब्रह्मन श्रेय शश्व दवाप्ससी ।१३॥। 

इति श्री स्कंधे शक्तिरहस्ये उपनस्कदे सन्नति क्षेत्र महात्मे चंद्रला कवच नाम चतुर्थोध्यायः । श्री 
चंद्रला परमेश्वरार्पणमस्तु । श्री रस्तु । समाप्त. 


46 


२३) ॥। श्रीभ्रामयैनम: श्रीचंद्रलाकवच स्तोत्र प्रारंभ:।। 
॥ मार्कडेय उवाच ॥ 


देवदेव जगन्नाथ स्वामिन्मल्ल निदन ॥। 

सहस्त्र नाम पूर्वाणि स्तोत्राणि विविधनिच ।॥१॥ 
त्वयोक्तांनि पावित्राणि साधकानां हितायवै ॥। 
कवचं चंद्रलांबायाः सर्वारक्षाकरं भवेत ॥२।। 
सूचितं प्राज्ञकथितं कूपया तद्वदानध ।। 
उत्कंठिता भुशंसर्वे समाकर्णथितंबयं ॥३॥ 


मार्तंड भैरव उवाच । 
साधुपृष्ठं त्वया ब्रह्म लोकाना मुपकारकं ।। 
गौप्यागौप्य तरहोन्नदयं यस्य कस्यचि ॥४।। 
शांताय गुरु भक्ताय देव्युपास्तिपरायच ॥ 
वक्तव्यमेत कवच मचिरा सर्व विद्धदं ।।५।। 
ऋषिब्र्मास्य भगवान्‌ छदोनुष्ट प्रकीतितं ॥ 
देवता चंद्रलादेवी सर्वार्थ विनियोजनं ।।६।। 
द्वितीर्या तुर्यषष्ठैस्तु स्वरैरूप गतागुहं ॥ 
बीजंशक्ति: कीलकंच कवच कवचस्यास्य कीर्तितं ।।७।। 
षददीर्घ युक्ता हल्लेखा पूर्वकैर्जाति शेखरैः ।। 
अगुष्ठादि पदै ऐतैः करांगन्यासमाचरेत्‌ ।।८।। 


अस्य श्री चंद्रलाकवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मऋषयेनम: ॥। 

॥ शिरसी ॥ अनुष्टप्‌ छदसेनमः ॥ मुखे ॥ श्रीचंद्रलांबा देवतायैनमः।। 
सर्वेरितिकीलकं ॥ त्रिशूलइत्यस्त्रं ।। ममचतुर्विध पुरुषार्थं सिध्यर्थ 
सर्वशत्रु पादाक्रांतार्थे ॥ श्रीचंद्रलाकवचस्तोत्रमंत्र जपे विनियोगः ।। 
सर्वागेविनियोजन 


२४) ॥ अथांगन्यास:।। 


३% जहां हिंगलायै अंगुष्ठाभ्यांनमः ।। ॐ र्‍हीं चंद्रलायै तर्जनीभ्यानमः ।। 

ॐ ऱ्हूं दुर्गायै मध्यामाभ्यांनमः ।। ॐ उहैं भवान्ये अनामिकाभ्यांनमः ।। 

ॐ हीं भ्रामर्यै कनिष्ठिकाभ्यांनम:ः ।। ॐ तहां भीमांयै करतलकर पृष्ठाभ्यांनमः ।। 
ॐ हां हिंगलायै हृदयायनमः ॥ ॐ र्‍हीं चंद्रलायै शिरसेस्वाहा ।। 

ॐ उह दुर्गायै शिखायैवौषट्‌ ।। ॐ -हैं भवान्ये कवचायहुम्‌ ॥ 

ॐ है भ्रामर्यै नेत्रत्रयाय वौषद्‌ ॥ ॐ ऱ्ह: मीमाये अस्त्रायफट ॥ 

॥ इतिदिग्बधः ॥। 


47 


आरत्या 
२५ 


(चाल - आरती दत्तात्रयप्रभुची करावी सद्भावे साची) 


आरती करू चंद्रलांबे सन्नतिपुरवासिनी अंबे ।धू०॥ परमेश्वरी पाप-हारिणी । परम सुखदायक 
तू जननी । परोपरी पूजित दिन रजनी । सुरासुर वंदित तव चरणी । पराक्रम वदता नये वाणी । परात्पर 
मूल माय राणी । करणी अगाधची स्वरूपी स्फुरउनि । करुनि दाविसी जगकर्णी अगणितांचे । वर्णिता 
नयेचि जगदंबे ।९।। आर्य ब्राह्मणाची पत्नी । हरलिगे सेतुराज म्हणूनि । क्रूर तर अनुष्ठान करुनि । 
मगहि वर तुझाच घेऊनि । परतुनि आला राजभूवनि। प्रार्थुनी मागताची गृहिणी । भारी मदपणी विषय 
इच्छुनि । द्विजली भ्रतरांबे ।।२।। रायासी शिक्षा लावाया । साह्य सू केलीस द्विजचर्या । ययापरि मेळवि 
पती जाया माय तुझी महिमा ऐसेचिया । काय एक करिसी तू माया । सोय होती अपसया । करिसी तू 
दया तरीच सुख तया । वाईचा गुरु बाबा अंबे । स्वये राम तुलजा न विसंबे ।।३।। 


२६) 


जयदेवी जयदेवी जय श्री चंद्रले । स्नातक सन्नतिपुरी सुरवर तारिले धृ०।। भीमा तिरी अंबे 
धरिले अवतार वामांगी महाकाळी विश्व आधार । मिरवितो दक्षिण भैरव सुंदर । सन्मुख मार्कडेय मुनि 
वसे थोर ॥१॥ चतुर्भुज दिसशी नयनी सुंदरी । शंख चक्र गदा त्रिशुळ धारी । श्वेतांबर वरधर तू 
योगेश्वरी। रलखचित मुकूट शोभे तो शिरी ॥२।। कर्णी कनक पात्र वर्तुळाकार । कमल नयन अंजन 
मिरवे सुंदर । ललाटी कस्तूरी भाळी शेंदूर । प्रसन्न वदनी अंबे भक्त साकार ।।३।। आरूढ सिंहासनी 
होऊनि चंद्रला । सेतुराया षद्पद सुपात्रा शीळा। सुरवरी पुण्याचा वर्णव केला । उदी उदोकार नाम 
उमटला ।।४।। सुरवर इंद्रादिक तव चरण ध्याति । चतुर्वेद तेहि तव महिमा वर्णिती । भक्तजनांची वांच्छा 
ते तू पूर्ण करिसी । बालक नरहरि तुज करितो विनंती ॥५॥ 


२७) 


जयदेवी जयदेवी चंद्रवदनी । सन्नतिपीठ निवासिनी सेतु नृपदमनी।धू०।। भीमातीरी विहरी 
भवभय सहरिणी । श्री चंक्रांकित सदनी सीतारणचरणीं पंचब्रह्मा भरणा । पंकजदल नयनी मुनिजन मानस 
हरिणी । मंदस्मित वदनी ।९।। कलिमल कल्प दहीतो । का तापली कली ती कुंकुम चंदन कलीते । तू 
हीना तुळ दुळिते । करुणादीप्त प्रदीप्ते करुणारस भरीते । कोमल गात्री विमले विभिशंकर वनिते ।।२॥। 
दूताचक्र त्रिशूळे शशीभूपति भाले । अभिनव कांचनमणी मौक्तिक समाले । सुंदर दीर्घ कपोले धनकुंतल 
कमले । विरचित संश्रित जाले गंगाधर पाले ।|३॥ 


२८) 


जयदेवी जयदेवी जय जय रेणुके । जय जय रेणुके । तुझे तुळणे हरिहर ब्रह्मा नातुके ।धृ०।। 
चैतन्याचे स्फुरण आदि महामाया । तुझा अंत नकळे माते शिवजाया । रचसी ब्रह्मांडासी घालुनिया पाया 
। तुझी कूपा तुजला उल्लंघोनि जाय ।॥॥ भक्त गाती तुजलामाहुर यमाई । धांव म्हणती तुळजापूरचे 
तुकाई । सप्तशृंग चंद्रला परमेश्वरीबाई । अगणित नाम तुझे अंत नसे काही ।।२।। जे जे वस्तू दिसे ते 
तुझे नाव । तुझे विण रिकामा न दिसे ठाव । माणिकदास शरण तुज एक्या भाव । तुझी कूपा दृष्टि 
मजवरते व्हाव ।।३।। 


48 


२९) 


जयदेवी जयदेवी जय चंद्रवदने । उधत शुक्र जयधने सुर सुंकळ सदने ॥धृ०।। भूधर धरशर 
कृत हरहत मन्मथ रंगे । निज पद गमने विधिकूत पुरुहूत मतंगे । नंदित भुवनत्रय कळमष संहर भंगे । 
मुनिजन हृदयामृत संभव शोभित भुंगे ।१॥। अष्टादश भुजमंडित महिषासुर वैरे । आणिमा दृष्ट विशिष्ठ 
प्रतिपादन कारे। आष्टांगदि सुयोगाराधन परिपूरे । अष्टा पद मणि मंडित नव मौक्तिक हारे ॥२।। शत पंथ 
समिळि वरधर लालित काये । दारित शुंभनिशुंभ मुखासुर समुदाये । सन्नतिपुर परि कल्पित भीमेन्नर 
तिलये । नवजन हृत्रामरसा हैगंबर जाये ॥३॥ 


३०) 


जयदेवी जयदेवी जय चंदले माते । मयकुरु करुणा विक्षण श्री सुंदर ललिते ॥धृ०।। वागुभव 
कूट नटे । घडितो पाधिमटे । शक्तिवकूट भटे । आनंदा नंदिनी रक्तांकित मुकटे । न करि धृत पटे । 
हीरक हार पटे ।/।। रक्तोत्पल दल नथनी । शक्तांकित श्रवणी । चंपक कुसुमी नंदिता । नासा भरवरणी 
॥२॥ विद्रुम सदृष्ट्यम वेष्टी । दाडीम वृजनधनी । सर्वोपादित सुख । शिव शिव वदनी।।३।। हिंगल 
पीता पुरी । नारायण भक्त्या । काकिनी भीमा संगम । हुनवट्या शक्त्या ।॥४।। पंच भ्रमरांकित । महद्यत 
जट संयुकत्या । नागेश्वर शेवोबल । धृतदात्यकूत्या ।।५।। 


३१) 
vVapky % O;ads ro ea- rky /kKqekGh' 


जयदेवी हिंगुळा अंबे । माय धृत विश्वक वंदे । मांडूनि महता महत पसारा माथिकमय जगंता 
अविलंबे ।। जय ॥धू०।। बाधा बहु हरिणी बाला ॥ बाहुजकुल वर्धिनि प्रबला । बाहुसार बलबीज 
बिकट बहुबलिष्ठ बालक बोधिनी बकुला ॥१॥ हुत हवनिहिमाचलवासी । हिंगुल हट हळु हळु हरसी । 
हुशार हात हत्यार वाहुनि हिंमत होसीदार प्रवासी ।॥२।। सात्विक गुणी साधिनि साध्वी। सात्विक करि 
सज्जनि पृथ्वी । साधुसंत सुरसारथि शिक्षण सुकृत सुखदे सुंदर पदवी ॥३।। रणशूर रणांगणी रक्षि । 
रंगित जन रंकासीक्षी । पूर्णानंदिनी माणिकानंदी शिवराम प्रभू गुरु कुल साक्षी ।॥४॥। 


३२) 

vapky % vkjrh Kkujktk'/ 

जय माय चंदले हो कृष्णानंद संदेहो । आरती करुणा भावे । तुज स्वानंद लाहो ।।।धू०।। 
सन्मात्र सन्नतीचे । माय कैवल्य वासी । चित्कलानंद वाहे । तुझ्या पाद प्रदेशी । दर्शन मात्रे लोक 
निर्मुक्त करिशी ।१॥ भक्त कुळ नाही खेळशी । सर्व संजीवनि होशी ब्रह्मादि देव तुज । वंदिताती 
स्वानंद जोडुनि हत्तांगुली । करिताति निजछंद ।।२।। डुलती सर्व भावे । कृपाला भानुमोदे । नवविधा 
भजन रूपे । भजताती बहुछंदे मुळीचि कुळदैवता । पूर्ण आनंद खाणी ॥३।। अद्वयानंद वाहे । कृपादृष्टि 
करुनी । गुरु शिष्यावारी खेळती । शिवरामभिधानी । वारुनि द्वैत माझे । सत्य तूचि निरवाणी । राजमणि 
देशस्वामी । माय जनके जन्मूनी ।।४।। 


49 


३३) 


आरती करितो बनशंकरीला । 
माझी माये श्री चंद्रा ।धृ०।। 
प्रकटित होत भक्तांसावे । 

दुष्ट शक्तीचा नाश करिती ।॥१॥। 


सिंहावरती तू ते बसली । 

[8 त्रिशुला हाती धरिली ॥।२॥। 
त्रिनेत्री तु त्रिभुवन सुंदरी । 
त्रिभुवन रक्षा तूच कर्ती ।३॥। 
भक्त शंकर वंदितो चरणी । 

कूपा करी तू माझी करुणी ॥४॥। 


(शंकरानंद स्वामी यरगल) 


३४) 
आरती चंद्रलांबेची 


आरती तुज अम्बे । जगदंबे ।। तारविश्वकुटुंबे ॥धृ०।। 

प्रथम मुहारंभा ।। घटशोभा ॥ तारण मकर स्तंभा ॥॥१॥ 
दुसरी मूळ माया ॥ तुज जाया ।। मस्तक वंदन पाया ।।२।। 
लोकत्रय छंदो ।। आनंदो ।। ध्याती मानस वृन्दो ।३॥ 
चवथी ही पूजा ।। तुज ओजा ॥ ओवाळीन सुखकाजा ।।४।। 
पंचारती वाही ॥ तुज आई ॥ सुन्दर अंबाबाई ।।५।। 
षड्गुण संपन्न ॥ अन्नपूर्ण ॥ दे मज मंगल सदन ॥६॥ 
सप्तस्वर मेळी ।। तुज भेरी ॥ नाना वाद्य रसाळी ।।७।। 
भाव बहिराट ॥ घनदाट ॥ वृन्दावन मूळ पीठ ।।८।। 
नऊदिन नव रात्र ।। सुखशास्त्र ॥ स्थापित मंगल मंत्र ।।९।। 
दशविध अवतार ।। आधार ॥ प्रार्थित गिरिधरकुमर ।९०। 


३५) कानडी आरती 


आरती बेळगुवे चन्द्रल परमेश्वरिगे ॥ 
आदि मुरुति विश्वंभरि गे ॥धृ०।। 

अन्त इल्लद प्रकाश तानु ॥ 

निते बेळगुवे अम्मगे आरती नानु ॥ 
शांत मुरुति बणिण सलेनु ॥ 

येंतु पोगळली चंद्रल महिमेच नानु ।॥१॥। 
एनेंदू सुरलि चंद्रल महेमय सोल्ला ॥ 


50 


ताने तानु बेडुवदु मुजगवेल्ला ॥ 

स्वानुभव दिंदे तायिगे व्विसुवेनल्ला ।। 
ज्ञानबोध तायिगे समयोन्निला ॥२॥ 

भीमा कगिण संगमवासी ॥ 

शामराज सदाशिव स्वानंद भोगिसी ॥ 
प्रेमदिंद कोट्टळू कंदगे भासी ।। 

स्वामिनी सन्नति देवी सुखद विलासी ॥।३।। 


३६) 


आरती चंद्रला परमेशी 

आज तुझ्या या, द्वारी उभा मी, आलो परदेशी ॥धृ०।। 
तव दर्शन मज गुरूकूपेने । घडले, मानस पावन केले 
भरले अश्रू नयनी माझ्या कूपा सदा तू करी ।॥१॥ 

दूर तुझे जे स्थान असे जरी । मनांत वससी निजरूपांतरी 
प्रेरक सद्गुरु निजदासांवरी, अनुग्रहाते करी ॥२॥ 
मातृदेवते स्मरणि तुझ्या मम । मस्तक झुकले साष्टांगे तन 
कूपा याचितो स्वीकार सेवा, आशीर्वचे उद्धरी ।।३।। 


३७) 
राग भैरवी (चाल : अब मोरी राखो लाज हरि) 


करो आरती । श्री चंद्रलांबाकी ॥ 

बंध छुड़ाने । मोक्ष देनेवालीकी ।धृ०॥|। 
सन्नतिक्षेत्र में । वास करती हो । 

जैसे श्रद्धा भक्ति । वैसे वर देती हो ॥ 
गुप्तरितसे । तुम रहनेवाली की ॥१॥ 
परम दयाळू । कृपाळु माता तुम । 

जो रटते सदा । तुम्हारे हि नाम । 

भव भय बाधा । मिटानेवाली की ।।२।। 
अरज सुनो मेरी । श्रीचंद्रला परमेश्वरी । 
करुणा दासी कहे । तुम पद की चेरी । 
भक्ति देवी जन्मजन्म । मोरे सीताराम की ॥३॥। 


(राणी रुपाबाई देशमुख, हैद्राबाद) 


5l 


३८) 


(चाल : जयदेवी मंगळागोरी) 
श्री चंद्रा हिंगुला अंबे । कुल देवी ही भक्ता पावते ॥धृ०॥। 
सेतुराजाच्या सन्नति नगरी । सीता प्रगटे चंद्रला होऊनि ।। 
दिधलासी शाप आर्णवालागी । तो भ्रमरांबे त्वा पूर्ण केले ।। 
तुझ्या कृपेने सौख्य लाधते ॥॥१॥ 
नारायणमुनि तो रामि साचा । तपोबलाने आणियेले तुजला ॥ 
मर्दुनिया सेतूसी स्थापिले पादां । भक्तांच्या ताजा श्रीचक्रपूजा ॥ 
श्रीदर्शनात विश्व खेळते ।।२।। 


३९) 


आरती उजळू चंदल परमेश्वरीची ।। 
आदिमूर्ति विश्वंभरीची ॥धृ०।। 

अंत नसे त्या निजप्रकाशी ॥ 
ओवाळिन मी नित मायेशी ॥ 
सोज्चलतन मम आईची ॥। 

हृदयी नांदे मूर्ति लावण्याची ।।९।। 
काय तो वानु महिमा चंद्रलेचा ।। 
निगमागम ना पार तियेचा ॥। 
स्वानृभवे स्पर्शती ते हृदयी ।।२।। 
भीमाकागिण संगमवासी ॥। 
शामराज सदाशिव स्वानंदेसी ।। 
अभये प्रेमे मुक्तचि हा भासी ॥ 
स्वामी सन्नती देवी सुख विलासी ॥३॥। 


४०) 


आदिशक्ति मां पाहिवंदले । 
आदिदेविमा पाहि ।धृ०॥। 
कमलमुखीय कर कमल वंदिते पदा । 
कमलसूरर्चिते कमलदयानिधे । 

आदि देवि मां पाहि चंदले ।॥१॥ 


४१) 


इंद्रालेभीमातीर कितिवर्ष सहस्त्रावरि पुत्र झाले प्रख्यात । 

नामसेतुहा विख्यात । हरिरेराम । रामराया ॥ 

राघोबारे ।। रामराया राघोबारे ।९॥| 

सुतबोले शैनिकासी देविमहात्मपरिवेष्टि । 

देविमहात्म्य परिवेष्ठि ॥ नगर क्षेत्र सन्नति होनगुंठि ।। हरिरेराम ॥२॥ 
गुरुघनपूर बळवटि । गुरुघर बळवटि ।। 

पंचवाचा क्षेत्रस्थान ।। मग पंचप्राण जाण । 

मग पंच प्राणजाण ।। हरिरेराम ।।३॥। 

अंबा पाहिले सदन ॥ पादुका पंचवदन ।धृ०॥ 

(सन्नति अर्चक भीमाचार्य संग्रहातील अप्रकाशित रचना) 


४२) 
गजर होतो कशाचा? महिमा हिच्या नामाचा । 
माझ्या चंद्रलांबेचा हो माझ्या चंद्रलांबेचा ॥धृ०॥। 
नाद आला पाऊलांचा साद झाला पैंजणीचा ॥ 
वास हळदी कुंकवाचा, हो माझ्या चंद्रलांबेचा ।९।। 
पैठणीचा सहसळ सावरला हिनं घोळ हो ।। 
पद जरीबुटयांचा हो माझ्या चंद्रलांबेचा ॥२॥ 
अंग भरलं मोत्यानं मळवट भरलं कुंकवानं ॥ 
रत्ने हिच्या मुकुटाला हो, माझ्या चंद्रलांबेचा ॥३॥ 
काजळ शोभे वदनाला, तांबुल शोभे वदनाला ॥ 
बाजू बंद दंडाला हो, माझ्या चंद्रलांबेचा ।।४।। 
ध्यास लागला भजनाचा रात्रंदिन मज अंबेचा ॥ 
ठाव देई चरणाला, हो माझ्या चंद्रलांबेचा ।।५।। 
(अशोक, सोलापूर) 


तु आमुची माय माऊली । तु कल्पवृक्षाची साऊली ॥ 
दीन दुबळ्या भक्तिच्या हाकेला तूच धावली ॥धृ०॥ 
व्हनगुंठी तव क्षेत्र । आई अनुपम सन्नती ॥। 

शरण आलो तुजचरणी । उद्धरावे भक्ता सत्वरी ॥ 
तुज कूपेला नाही गणती । आई ग नाही गणती ।।१।। 
रक्षिले तुच मुनिवरा । माते देऊन श्रीफल । 

फोडिता नेऊन राजद्रारा । भ्रमर पातलेसे बाहेर ॥ 
केला सेतूचा संहार । केला तव मनि उद्धार ।।२॥। 

तु त्रिभुवन सुंदरी । माय तूचि भूमिवरी ॥ 

जगत्‌ कल्याण निसे । तूच अवतरिली भीमातीरी ॥ 
असशी कलियुगी थोर खरी । तूच एक माऊली ॥३॥। 


(अशोक, सोलापूर) 


53 


४३) 
हळदी वरी कुंकू शोभे चंद्रलांबेला । 
बेल वाहुनि हार घालू आईला ॥धृ०।। 


नेसली ऐसी पिवळी पैठणी । अंगील्याची काचोळी ॥ 
मस्तकी मुकुट शोभा देती । काजळ नयनाला ।१॥। 


गोठ पाटल्या घालूनि हाती । मंगळसूत्र घालीन गळा ॥ 
हिंगुले तुल शोभा देते । नथ नाकाला ॥२॥ 


सिंहावरती बैसुनि आंबा । लक्ष चहुकडे ती देते ।। 
हळदीकुंकू घेऊनि आले । भक्त दर्शनाला ॥३॥ 


पाट रांगोळ्या समई लावूनि । माझ्या आईच्या भोजनाला ।। 
पंच पक्वान्ने नैवद्याला । तांबू वदनाला ।।४॥ 


४५) 
ऋग्णदेवी प्रवस्यामीकुंजिकास्तोत्रमुत्तम्‌ ।। 
येतमंत्र प्रभावेन चंडिकातः शुभोभवेतु ।।९।। 
न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌ ।। 
न सूक्तंच नापि ध्यानंच न्यासोनचवार्चनं ।।२।। 
कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलेल भेत ॥। 
अतिगुह्यतरदेवी देवानापि दुर्लक्षम्‌ ।।३।। 
गोपनीय प्रयत्नेन स्वयो निरव पार्वती ॥ 
मारणं मोहनं वश्यं स्त॑भवोच्याटनादिकं ।। 
पाठ मात्रेण संन्निधेन्‌ कुंजुका स्तोत्र मुत्तमम्‌ ।४।। 


अथमंत्र - ॐ ऐंऱ्हींल्की चामुंडाये विच्चे ।। ॐ ॥ ग्लो तहं कलींजूं सःज्चालाय ज्चालाय ज्वल 
ज्वल प्रज्वल, ऐं -हीं क्लीं चामुंडाये विच्चे ज्वलं हं सं ल क्षं फट्‌ स्वाहा ॥ 

मनस्ते रुद्ररुपिणे । नमस्तेमधु मर्दनी । नमः कैदभ हारिण्ये नमस्ते महिषासूर मर्दिनी ।॥॥ नमस्ते 
शुभं हत्र्येय निशुंभासूर घातिनी ।।२॥। ज्ञाग्रतंहि महादेवी जपं सिद्धकरूत्वमे ॥ ऐकारी सृष्टि रुपाये ही 
कारी प्रतिपालका ।।३॥ ल्किंकारी काम रुपिण्यै बीज मंत्रेनमोस्तुते ।। चामुंडा चंडघातीययैकारी वरदायिनी 
।४।। विच्च चाभयदानित्य मनस्तेमंत्ररुपिणी ।५।। धा, धी, धूं धूर्जटे पत्नी वा, वी, वू वाग धीश्वरी क्रां, 
क्री, क्रू कालिका देवी, शा, शी शुंभे शुंभ करु ॥६॥ हुंहुं हुंकार रुपिण्यै । जं जं जं जंभ नादिनी ॥ 
भ्रा, भ्री, भू भैरवी भद्रे ॥ भवान्ये ते नमोनमः ॥७॥ अं, कं, टं, तं पं यं शं वीहु ऐवी हं सं ॥ श्री 
जाग्र धीजाग्र त्रेट्य दीप्तं करु कुरुस्वाहा ॥ पा पी पू पार्वती पूर्ण । खा खी खू खेचरी तथा ।८।। इदंतु 
कुंजिका स्तोत्रं ॥ मंत्र जागति है तवे ॥ अभक्तो नैव दातव्य गोपितं रक्ष पार्वती ।१०॥ वस्तुःकृंजिकाया 
देवी हिनां सप्तशती पठेत । नवस्य जायते सिद्धारणे रोदन यथा ॥११॥। इतिरुद्र यामले गौरीतंत्रे शिव 
पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण ॥ 

(या स्तोत्र पाठाने सप्तशती पाठाचे श्रेय) 


54 


४६) गायत्री ब्रह्मास्त्र 

अस्यगायत्री महामंत्रस्य । विश्वामित्रऋषिः ।। 

अव्यक्त गायत्री छंद: ॥ परब्रह्म स्वरुपिणी गायत्री देवता ॥ मम शत्रु, भूत, प्रेत, पिशाच्च 
ब्रह्मराक्षस ॥ यक्ष, यम, दैत, डाकिनी, शाकिणी ॥ सर्व विद्या परयंत्र, परतंत्र, परमत्र, परकुटिल, सर्व 
रोग निवाराणार्थ जपे विनियोगा ॥ 

ॐ भर्लोक, भवर्लोक, महर्लोक, जनर्लोक, तपोलोक, सत्यलोक, ज्योतिर्लोक, अपारअमृत 
लोक, ब्रह्मलोकस्य ॥ तव्दैकुंठ, शिव, वेद, नक्षत्र, सूर्यचंद्र, दशाधिभागे ।। अष्ट सहस्त्र, अष्टदश पुराण 
॥ अतल, वितल, सुतल, तालातल, रसातल, महातल, पाताल, मण्डकादि, धूव मंडल ।। पर्यनाम 
नानाविध स्थावर जंगम सुकदेव, दैत्य, मनुष्य, तिर्थगादि नानाकीटक पतंग स्वाति ॥ विश्वरुपिणे ब्रह्मादि 
पिपिलीकास्य सकला भरण संयुक्त ।। 

ॐ भूर्भव स्वरोननः तपः सत्यं ।। ज्वल ज्वल ॥ प्रज्वल प्रज्वल ।। ज्वल मालिनी स्वाहा ॥ 
3 कली भर्गो देवस्य धीमही । ज्वा. ।। ।। ॐ सौ धियो योनः प्रचोदयात ।। अ परंज्योति कोटी 
चंद्राकति ज्वल ज्वल ३ आपोज्योति रसोममृत ॥ ब्रह्म भूर्भव स्वरोम्‌ ॥ सर्व ते जो ॥ ज्वल, ज्वल 
।।०।। ॐ परोरजसेशावदा या श्री, शि, शं वं जेहल हल से क्षे सरसरयं लक्ष घंघ मर्दय मर्दय ॥। मादय 
मादय ।॥ हल हल ज्चल ज्वल ॥ ज्वाल्य ज्वाल्य ॥ गायत्री ब्रह्मास्त्रेण ॥ मा रक्ष रक्ष मम संभूतं 
विभंजय भंजय हुं फट स्वाहा ।। ॐ र्‍हीं र्‍हीं -हूंहैनह: ब्रह्मस्वरुपिणी ज्वल ।।०।। ॐ ब्रह्मास्त्र मां रक्ष 
सत्य मम संभूतं विभंजय भंजय हुं फट स्वाहा ।। मनसेजलरुप जां गायत्री प्रशासन संपूर्णम्‌ ।।०।। 


४७) वेद श्रुतीसेवा 

१) ॐ अग्नि मिळे पुरोहितं देवमृत्विजम्‌ ॥ होतारं रत्नधातम्‌ - (ऋग्वेद) 

२) ॐ इषे त्योजेत्वा वायवस्थोपायवस्य देवोवः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥ - 
(यजुर्वेद) 

३) ॐ अग्न आयाहिवीतये गृणानोहव्यदातये ॥ निहोतासत्सि करहिषि ।। - (सामवेद) 

४) ॐ शाभोदेवी रभिष्टय आपोभवंतु पीसये ॥ शं यो र भिस्त्र वंतुन: ।। - (अथर्ववेद) 

५) अथातो दर्शपूर्ण सौ व्याख्यास्याम: प्राजरग्नि होत्रंहत्वा अन्य मावनीयं प्राणीय अग्नीन 
वादधाति ॥। नगतश्रियोन्यमग्नि प्रणवति ॥ - (औतसृत्रम) 

६) परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम्‌ ॥ धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ - 
(पुराण) 

(समस्त वेद पारायणं समर्पयामी) 

चंद्रलांबादेवी उपासकातील काही नियम 

देवीच्या पायात नूपुर असल्याने कटाक्षतेने घरातील मुलींना चाळ वापरण्यास देण्याची मनाई 
जुन्या पिटीपर्यंत होती. शारदोत्सव म्हणजे नवरात्रात सप्तशती, लक्ष्मीहृदय, नारायणहृदय, लालितासहस्त्र, 
विङ्ठुळसहस्त्रनाम, चंद्रला सहस्त्रनाम पाठाचा नियम, नवरात्रात पृथक शय्या, भूमीशयन - पलंग, गादी 
इत्यादींचा त्याग. काही ठिकाणी तेलाचे दीप व नंदादीप, पुराणाचा नैवेद्य, पुराणाचीच आरती ही प्रथा, 
नवरात्रात उपवास करुन नवमीस देवी प्रसादाने पारणे, सन्नतीस रोज पुराणाचाच नैवेद्य असतो. देवी 
उपासनेत कुमारी पूजेचे महत्त्व आगळे आहे. 


55 


नवरात्रातील पूजेचा संकल्प- 

मम सहकुटुंबवस्या श्रीचंद्रलांबा देवता प्रिती द्वारा सर्वापच्छांतीपूर्वक दीर्घायुर्धन पुत्रादि वृद्धि 
शत्रुजयकिर्ती लाभ प्रमुख चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धर्थ अद्य प्रभूति महानवमी पर्यंत प्रत्यंह त्रिकालेमककालं 
चंद्रलांबा देवता पूजा मुपवासनकमैक भक्तान्यतम नियमखंड दीप प्रज्वलन, कुमारी पुजन-' 


दीप लावताना- 
अखंड दीपक देव्याप्रतिये नवरात्रकम्‌ । उज्वालये अहोरात्र चित्तोधृतव्रतः।। 


घटाला माळ घालताना- 
पुष्पमाला शुभारम्यामर्पयामी सुरेश्वरी । 
प्रितभव गृहाणे मा प्रथमे दिवसेंबिके ॥ (याप्रमाणे पूर्ण नऊ दिवस) 


+++ 


56 


भाग ४ 
श्रीचंद्रलांबा - श्रीचक्रार्चन 


मानवाच्या चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धीच्या दृष्टीने निगम-आगमात अनेक साधने दाखविलेली आहेत 
: त्या साधनेत श्रीविद्या ही आगम विद्या अथवा तंत्रशास्त्र म्हणून प्रमुख आहे. या भारतवर्षात 
बौद्धकालाच्या पूर्वी ही विद्या उच्च स्तरावर होती. पण पुढील काळी बौद्ध धर्माच्या प्रचाराने आणि 
प्रसाराने जो व्यापक परिणाम झाला, त्यात या शास्त्रातील साधनेच्या पद्धतीत आणि अनुष्ठान प्रकारात 
बदल होत गेला, विस्कळितपणा आला आणि ही विद्या लुप्त होत आली, असा इतिहास आढळतो. 

सनातन वैदिक धर्माच्या अस्तित्वालाच आव्हान ठरावे असा तो काल होता. त्या वेळेस पूर्वापार 
चालत आलेली परंपरा खंडित होऊन आपआपल्या मताप्रमाणे साधनेचे स्वरूप बदलून त्याचप्रमाणे 
उपदेश व दीक्षा प्रकार आरंभला गेला व ती भ्रष्ट साधना रूढ होत गेली. फलस्वरूप सद्य:फलप्रद, 
कामधेनुस्वरूप या शास्त्राच्या साधनापद्धतीत अपसमज आणि भ्रष्टता होऊ लागली. तसेच या विद्येच्या 
दृष्टीने लोकात गैरसमज आणि अरूचि निर्माण होत आली, असे अनेक थोर जाणकारांनी नमूद केलेले 
आढळते. कविराज भास्करशास्त्री या हिंदी लेखकाने यावर विस्तारपूर्वक लिहिलेले आहे. अलिकडील 
गेल्या काही शतकातील एक मोठे उपासक होते. त्यांनीच श्रीक्षेत्र सन्नती येथील श्रीचक्राकार मंदिराच्या 
वास्तूचा जीर्णोद्धार केल्याची नोंद आढळते. श्रीचक्राकार मंदिराची वास्तु असलेले हे भारतातील एकमेव 
असे देवीचे स्थान आहे. ते भास्करराय हे थोर शाक्त होते. 

भारताच्या पुण्यभूमीत भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य यांचा जन्म झाला. त्या काळी भारतातील 
धार्मिक जीवनातील ही स्थिती पाहून अत्यंत वाईट वाटले. या ईश्वरोक्त आगमशक्तीची ही अशी 
शोचनीय अवस्था पाहून त्यांना मोठी व्यथा होत होती. दर्शनक्षेत्रात अद्वैतवादाचा प्रसार आणि प्रचार 
करून बौद्धदर्शनाच्या अस्मितेवर एक प्रकारे नियंत्रण आले. आणि तंत्र-आगमशास्त्रास परिष्कृत रूप 
देऊन साधनेचा मार्ग पण त्यांनी प्रशस्त केला आणि या कार्यात आलेल्या सर्व अडचणींचा परिहार 
करून महान कार्य करण्याचे श्रेय घेतले. 

या तंत्र-आगम शास्त्रात प्राणप्रद अशी ही श्रीविद्या असून या श्रीविद्यातंत्रात भगवती 
महात्रिपुरसुंदरीचे वैशिष्ट्य आहे. आचार्य श्रींनी या देवीच्या उपासनेचा राजमार्ग विस्ताराने विशद केला 
आहे. या योगमार्गात योगाचार्य भगवान दत्तात्रेय, परशुराम, लोपामुद्रा इत्यादी श्रेष्ठ साधकांनी स्वत: 
अनुष्ठान करून लोकोपकार्याच्या दृष्टीने साधनापद्धतीचा प्रसार केलेला आहे. 

या मार्गाचे श्रेष्ठत्व नमूद करताना आपल्याला एक गोष्ट प्रामुख्याने विचारात घेणे आवश्यक 
आहे. ती ही की, ज्ञानमार्ग शरीरपातानंतर परमपुरुषार्थमोक्षाचा लाभ देणारा आहे, तेथे हा 
तंत्रमार्ग-आगममार्ग मात्र याच जन्मी आणि याच शरीरी धर्म, अर्थ आणि काम या सोबत सुलभतेने मोक्ष 
प्रदान करणारा आहे. हे या मार्गचे वैशिष्ट्य आहे. आणि या मार्गाची प्रकाशमय अशी 
उपासना-श्रीविद्या उपासना म्हणून सनातन कालापासून प्रसिद्ध आहे. 

आजच्या श्रीविद्या उपासनेतील प्रचलित विचारांचा परामर्श घेताना आपल्याला आढळून येते की, 
श्रीविद्यासंप्रदाय हा आद्य आचार्यानी निर्दिष्ठ केलेल्या विधानावरच आधारलेले आहे. त्यांचीच ही परंपरा 
आहे, या गोष्टीचा महत्त्वाचा पुरावा आपल्याला श्री विद्यार्णव' या ग्रंथाच्या अवलोकनाने सहज ध्यानी 
येऊ शकेल. हा विशालकाय ग्रंथ या विद्येतील एक प्रमाणित ग्रंथ आहे. त्या ग्रंथाधारेच आद्य 
शंकराचार्यापासून या संप्रदायाचा विस्तार झाला हे नमूद करणे अगत्याचे ठरते. 

श्री विद्यार्णव-तंत्र हा ग्रंथ महान्‌ यती श्री विद्यारणस्वामींनी लिहिलेला आहे. हा ग्रंथ प्रमाणित 
असून सर्व तंत्रशास्त्रीय ग्रंथाच्या अभ्यासाने श्रीविद्येसंबंधी दार्शनिक विवेचनव या विद्येच्या आंगप्रत्यंगावर 


57 


उपासनेच्या सर्व प्रकारचे विवेचन आणि विविध देवतांच्या उपासनेच्या पद्धती, या गोष्टींचे विवेचन या 
ग्रंथात आढळते. या ग्रंथात 'कादि' आणि 'हादि' या दोन्ही मतानुसार सर्व प्रकारच्या उपासनेचे समन्वित 
स्वरूप विशद केलेले आहे. दोन भागांतून पृथक असे विवेचन आहे. या ग्रंथाच्या प्रथमच्या अठरा 
अध्यायातून श्री विद्येच्या उपासनेसंबंधी सर्व सामग्रीचे सर्व अंगाने विवेचन दिलेले आहे. आणि 
उत्तरर्धतील अठरा अध्यायांतून शिव, विष्णु, सूर्य, गणपती तथा तंत्रशास्त्राच्या अनेक तांत्रिक प्रयोगाचे 
विधिवत्‌ विस्ताराने निरुपण आलेले आहे. काही ठिकाणी श्रीविद्या आणि देवीदेवतांच्या यंत्र, तंत्र, मंत्र 
या तीनही गोष्टींचा मनोरम असा संगमच येथे आढळून येतो. 

या ग्रंथातून कुलाच्या गुरूंचा उल्लेख देताना संदर्भाने परमगुरु गोविंद भगवत्पादांसह आद्य 
शंकराचार्यापर्यंत ७१ गुरूंची आवली दिलेली आहे. तो भाग- 

कपिलोत्रिर्वसिष्ठक्ष: । गोविंदः शंकराचार्यः एकसत्पतिसंख्यकाः । 

(श्रीविद्यार्णवतंत्र अ. १ श्लोक ५२-६०) 

यानंतर आद्य शंकर यांच्या चौदा शिष्यांचा उल्लेख येतो. हे सर्व देवीस्वरूप, टूढात्मा, 
विग्रहानुसहसमर्थ असे होते. यात खालील पाच भिक्षु होते- १) मंडन (सुरेश्वराचार्य), २) पद्मपाद, ३) 
बोध, ४) गीर्वाण आणि ५) आनंदतीर्थ. याशिवाय इतर गृहस्थ असे ९ शिष्य होते. १) सुंदर, २) 
विष्णु शर्मा, ३) लक्ष्मण, ४) मल्लिकार्जुन, ५) त्रिविक्रम, ६) श्रीधर, ७) कपर्दी, ८) केशव, ९) 
दामोदर, हे सर्व मठ, पीठ, उपपीठांचे अधिपती आणि अधिकारी होते. 

शंकराचार्य शिष्याक्ष चतुर्दश दृढवता: । 

देव्यात्मानो टूढात्मानो निग्रहानुग्रहक्षमा:ः ।। (श्लोक ६०-६५) 

हे सर्व शंकराचे साक्षात्‌ शिष्य होते, पद्मप्रादाचे जे शिष्य होते, त्यात १) मांडल, २) 
परिपावक, ३) निर्वाण, ४) गीर्धन, ५) चिदानंद, ६) शिवोत्तम हे सर्वच विविक्ताश्रमी, धीर, मौनी आणि 
मत्सरशून्य असे दाखविले आहेत. बोधभिक्षूचे अनेक शिष्य होते, ते सर्व केरळ प्रांतात प्रसिद्ध होते 
गीर्वाणिंद्रचे शिष्य विद्वेद्रीषिर्ण असे होते. त्यांचे शिष्य विबुधेंद्र आणि नंतर सुधींद्र नावाचे झाले. त्यांचे 
शिष्य मंत्रगीर्वाण व पुढे ही परंपरा अनेक नरांची आहे. पाचवे शिष्य आनंदतीर्थ यांचे शिष्य अनेक 
गृहस्थ होत. एकूण नऊ शिष्यांमध्ये सुंदराचार्यांचे शिष्य अनेक पीठाधीश होते. विष्णु शर्माच्या शिष्यांत 
प्रगल्भाचार्यं पंडित नावाचे एक होते. आणि त्यांच्या शिष्यपरंपरेतच या ग्रंथाची रचना झाली असे 
म्हणतात. 


याप्रमाणे ग्रंथारंभी ग्रंथकाराचे आचार्य शंकर यांची शिष्यपरंपरा नमूद केली आहे. या परंपरेतच 
या श्रीविद्या उपासनेचा प्रसार होत आलेला आढळतो. यामुळे ही गोष्ट प्रत्ययास येते की, आजची 
प्रचलित श्रीविद्या उपासना व परंपरा आद्य शंकराचार्याद्वारेच अनुग्रहित अशी आहे. 

या ग्रंथाच्या जन्माबद्दळ पण एक महत्त्वाची अशी कथा नमूद झालेली आढळते. तो प्रसंग 
खालीलप्रमाणे आलेला आहे. 

परंपरेने आद्य शंकराचार्यांचे एक शिष्य लक्ष्मण देशिक या विद्येचे मोठे अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध 
होते. तरी या अवस्थेत वीतरागी बनून यात्रेकरिता ते संचार करीत निघाले. असा प्रवास करीत ते 
महाराजा प्रौढदेव यांची राजधानी विजयनगर येथे आले. राजाने या विद्या आणि तपोमूर्ती असलेल्या 
लक्ष्मण देशिक यास विविध दान देऊन आपल्या आश्रयास ठेवून घेतले. 

एकदा ते राजसभेत हजर असताना अधिकारी लोकांनी राजास विविध द्विपातून आणलेली 
बहुमोल रत्ने समर्पण केली. पुढे तीच रत्ने राजाने लक्ष्मण देशिकाकडे नोकराकरवी पाठविली व त्यांचा 
उपभोग घेण्याचे सुचविले. त्यावेळेस लक्ष्मण देशिक यांनी विधीवत्‌ अग्नी स्थापन करून ती रत्ने त्या 
अग्नीत अर्पण केली. हे वृत्त दूतांनी राजास सांगताच, परमविरक्त लक्ष्मण देशिक यांच्या या कृत्याने 


58 


आपलाच तिरस्कार केला गेला असे राजास वाटले। त्यामुळे क्रुद्ध होऊन राजाने निरोप धाडला की, 
'आपणाकडे पाठविलेली सर्व रत्ने परत करावीत, त्यांची किंमत ठरवून ती पुन: परत केली जातील .' 

राजाचा हा वरील संदेश दूतांनी आणला. यामुळे लक्ष्मण देशिकास खुप राग आला. आत 
जाऊन त्यांनी देवीची प्रार्थना केली व ती रत्ने परत मिळवून घेतली आणि ती रत्ने दूतांच्या स्वाधीन 
केली. त्या क्षणीच त्यांनी कपट करणाऱ्या व ब्रह्मत्वाचे हरण करणाऱ्या राजास त्यांनी निर्वश होण्याचा 
शाप दिला आणि राज्याचा त्याग केला व ते खाली दक्षिणेकडे निघाले. 

राजाला रत्ने मिळाली आणि शापपण कळला. राजाला यामुळे फार पश्चाताप झाला आणि तो 
धावतच यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या लक्ष्मण देशिकाच्या दर्शनास आला. त्याने दीन होऊन क्षणायाचना 
केली व म्हटले की, 'मी अपराधी आहे. आपले सामर्थ्य ओळखले नाही. आपण कृपा करावी. माझा 
उद्धार करावा.' पण लक्ष्मण देशिकनी सुचविले की, शाप हा अमोघ असा आहे, पण येथे देवीच्या 
संकेतामुळे एवढेच सांगतो की, तुला एक पुत्र होईल. त्याचे सुख तुला या डोळ्यांनी पाहता येणार नाही. 
' याप्रमाणे कथन करून लक्ष्मण देशिक तेथून थेट दक्षिणेच्या भागास निघून गेला. याप्रमाणे थोडीबहुत 
कृपा संपादन करुन राजा परत राजधानीत आला. 

यथासमय राणी गरोदर असतानाच प्रौढदेव राजा कालवश झाला. राजा नसताना राजशकट कसा 
चालेल याकरिता महाराणी आणि मंत्री चिंताग्रस्त झाले. एका तांत्रिकाच्या बाबतीत झालेल्या घोर 
आगळीकीच्या परिहारार्थ श्रेष्ठ अशा तांत्रिकाचा शोध घेतला. त्या काळात श्रीविद्यारण्यस्वामींची या विद्येत 
फार ख्याती होती. या विद्येतील ते सिद्ध पुरुष होते. त्यांना पाचारण करण्यात आले. राज्यरक्षणार्थ 
त्यांचा आशीर्वाद संपादन केला. सर्व प्रजा, महाराणी, मंत्री यांनी प्रार्थना करून राज्यात त्यांना आणले. 
राणीस पुत्र होऊन राज्यशकट संभाळण्यापर्यंतच्या काळात राज्याची धुरा या श्रीविद्यारण्य महापुरुषांनी 
सांभाळली. या विद्यारण्यस्वामींच्या तपामुळे अमाप संपत्ती येथे आली. या संपत्तीचा उपयोग करून 
विद्यारण्यस्वामी यांनी श्रीचक्राच्या आधारावर तेथे नवीन नगरीची स्थापना केली. श्रीविद्यानगरची मुहूर्तमेढ 
रोवली. राजकुमार राज्यशकट सांभाळण्यास योग्य झाल्यावर त्याचा राज्यभिषेक श्रीविद्यारण्य यांनी केला. 
व एका मोठ्या राज्याची व्यवस्था लावून दिली. एवढे महान कार्य केले. 

याप्रमाणे प्रौढदेवाच्या पुत्राच्या काळात राज्यसभेतील सर्व विद्वानांनी श्रीविद्यारण्यांची प्रार्थना केली 
की, ज्या देवीच्या दिव्य अनुग्रहाने आपण हे राज्य निर्माण केले. त्या देवीच्या उपासनेचा प्रकार समजावा 
म्हणून ग्रंथाची रचना करावी यामुळे भावी काळात आम्हाला इहलोक आणि परलोक या साधनेमुळे 
उज्ज्वल कसा होईल हे उमगेल. 

या विनंतीचा श्रीविद्यारण्यांनी स्वीकार केला व त्यांनी पण देवी भगवतीची अनुज्ञा मागितली . 
देवीची आज्ञा मिळताच यामल इत्यादी नाना तंत्रांच्या ग्रंथातील ज्ञान, चिंतन, मनन आणि संशोधन करून 
'हादी' आणि 'कादी' या दोन्ही मतांच्या सिद्धांतानुसार आणि लोकोप्रकारार्थ या श्रीविद्यार्णव-तंत्र' 
नावाच्या ग्रंथाची रचना केली. ग्रंथाच्या पूर्ततेनंतर प्रत्यक्ष देवीच तेथे त्यांच्या सन्मुख प्रकट झाली. 
त्यावेळी देवीस श्रीविद्यारण्यस्वामींनी वर मागितला. ते म्हणाले, “माते, गुरुक्रम आणि मंत्राच्या गौरवाचा 
मी ग्रंथ निर्माण केला, चिंतन आणि मननाने शास्त्राचा ग्रंथ लिहिला. आपला आशीर्वाद हवा की, पुढे 
या कळीच्या प्रभावाने गुरुनिष्ठा, दीक्षा या गोष्टी अभावानेच राहतील, त्यावेळेस दीक्षेच्या अभावीसुद्धा 
कुणी या मंत्रासच गुरु मानून साधना केली तर त्यास सिद्धी प्राप्त व्हावी.' या त्यांच्या विनंतीचा स्वीकार 
करून देवीने 'तथास्तु' म्हटले व ती अंतर्धान पावली. 

भगवत्पाद शंकराचार्य यांचे शिष्य जगन्नाथ यांनी पुरी (ओरिसा) मध्ये, गौड-मैथिल व बंगाल 
देशात श्रीधराचार्य आणि कपर्दी शिष्यांनी काशी, अयोध्या प्रांतात या श्रीविद्योपासनेचा व्यापक रीतीने 
प्रचार व प्रसार केला आहे. असा इतिहास दिलेला आहे. 


59 


या विवेचनातून एक गोष्ट सिद्ध होते की, आजची प्रचलित श्रीविद्या साधना व संप्रदाय आद्य 
शंकराचार्य आणि त्यांच्या शिष्यपरंपरेतून चालत आलेली आहे. अद्वैत ब्रह्माची स्थापना करणारे 
भगवात्पाद आद्य शंकराचार्य महाराजांच्या दृष्टीने श्रीविद्येची अधिष्ठात्री श्री ललिता महात्रिपुरसुंदरी 
राजराजेश्वरी परांबा अद्वैत ब्रह्मरूपा हीच आहे. 

उपनिषदातील 'एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति’ हा सिद्धांत तंत्रशास्त्रातपण स्वीकारलेला आहे. ब्रह्म 
परम निर्वाणशक्ती म्हटले आहे. परमनिर्वाणशक्तीची इच्छा झाली की, एकोऽहं बहुस्याम्‌ प्रजायेय:' यामुळे 
नादाची उत्पत्ती होते. नादाने बिंदू, शिव आणि शक्तीच्या संगमाने 'परांग बिदु' म्हटले आहे. हा बिंदू 
एका लघुवृत्ताद्वारे अभिव्यक्त होत असतो, ज्याच्या केंद्रात ब्रह्मपाद आहे, जो प्रकृतीपुरुषाचा द्योतक 
आहे. या वृत्तीच्या बाह्य रेखेस माया म्हणून संबोधले आहे. यासच शब्दब्रहासुद्धा म्हटले आहे. या 
द्वारेच ज्ञानशक्ती, इच्छाशक्ती आणि क्रियाशक्तीचे प्रादुर्भाव होत असतो. येथे सत्व, रज, तम द्योतक 
असून सृष्टीच्या विस्ताराने रहस्य येथेच आहे. 

एका अन्य दृष्टीकोनातून या आदिशक्तीची तीन रूपे - १) पर, २) सूक्ष्म आणि ३) स्थूल 
मानली असून विष्णुयामलात या पर रूपास कुणी जाणत नाहीत असे नमूद केले आहे. एक अभ्यासक 
श्री. सुखसागर सिंहा यांनी याचे विवेचन अत्यंत मार्मिक असे केलेले आहे. 

कुंजिकातंत्रानुसार ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र यांना सृष्टीचा कर्ता मानलेले नाही. त्यांच्या स्थानी ब्राह्मी, 
वैष्णवी आणि रूद्राणी यांना सृष्टीकर्ती, पालनकर्ती आणि संहारकर्ती म्हणून दाखविले आहे. ब्रह्मा, विष्णु 
आणि महेश यांना आपल्या “शक्ती' खेरीज काही करता येत नाही, यामुळे आदिशक्तीची सर्वतोपरी 
महत्ता सिद्ध होते. 

शक्तानंद तरंगिणीच्या आधारे महादेवीची अनेक रूपे आहेत. सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, दुर्गा, 
त्रिपुरसुंदरी, अन्नपूर्णा इ. विविध नावाने ती ओळखली जात. 

मायागर्भ आणि मातृगर्भ एकच आहेत. आत्यंतिक प्रलयाच्या अवस्थेत माया, विद्या, जीव व 
ईश्वर भेद नाहीसे होतात. मायेचे तात्त्विक निरुपण करताना शंकराचार्य विवेकचुडामणीत स्पष्टच सांगतात 
की, माया सत्‌ नाही व असत्‌ नाही किंवा उभयरूप नाही. ती ब्रह्मापासून वेगळी नाही वा ब्रह्मरूप नाही 
वा उभयरूप नाही. ती सांग वा अंगरहित वा उभयरूप नाही, ती प्रत्युत महान्‌ अद्भुत आणि 
अनिर्वचनीय आहे. 

या विषयी विद्यारण्यस्वामी कथन करतात की, “मायेत प्रतिबिंबित होणारा चिदात्मा या मायेस 
वशीभूत करून सर्वज्ञ इश्वर बनतो. अविद्येत प्रतिबिंबित होणारा चिदात्मा त्या अविद्येमुळे वशीभूत होऊन 
'जीव' म्हणवला जाते. (पंचदशी) 

मी ब्रह्मस्वरूपिणी आहे. माझ्यापासून प्रकृती आणि पुरुषाची उत्पत्ती आहे. सृष्टीच्या मूलस्थानी 
मीच आहे असे दुर्गासप्तशतीत म्हटले आहे. दुर्गस विश्वमाता, विश्वमोहिनी, आत्मशक्ती, महामाया 
म्हणून देवतानी प्रार्थना केली आहे. रात्रीसूक्तात हेच वर्णन आहे. 

माया, अविद्या अथवा पाश यांच्यावर विजय प्राप्त करुन जीव इश्वरत्वास प्राप्त होतो. त्याप्रमाणे 
या त्रिपुरेश्वरी शक्तीत विलीन होऊन कैवल्याचा लाभ होत असतो. याकरिता त्रिपुरवाद' अपेक्षित आहे. 
्रिदेवांनी जी शक्ती प्राप्त होते ती मूलाधार त्रिपुराशक्ती' आहे. 

पाशुपत दर्शनात पशु, पाश आणि पशुपती अनुक्रमे प्रकृती, जीव आणि परमेश्वराचे पर्याय 
आहेत. शिवपुराणाच्या वायवीय संहितेत वायुदेवाने महर्षींना हे तत्त्वज्ञान विशद केले आहे व नमूद केले 
आहे की, पशु, पाश आणि पशुपतीचे ज्ञानच श्रेष्ठ आहे. पशूला पाशमुक्त करणेच पशुपतीचे महान 
कार्य आहे. पाश, मल, कर्म व माया प्रतीक आहे. विभुक्ती आणि परिशुद्धीस पाशाचा त्याग 
आवश्यक असतो. पशुत्व मल आहे. आवरण पाश आहे. त्यांच्या विनाशाने कल्याणाची-शिवात्वाची 


60 


प्राप्ती होते असे तत्त्व शैवदर्शनात आलेले आहे. पशु (पुरुष), पाश (माया) आणि पती (शिव) या 
तिन्हींचे क्रीडाकार्य संपूर्ण विश्वाचा खेळ आहे. क्षेमराजाने 'शिवसूत्र विमर्शनी” मध्ये हाच आशय दिला 
आहे. 

बीजू, बिंदू आणि नाद नावाच्या तीन तत्वांच्या मार्गावर चालणारी शक्ती प्रदान करणारी 
महाशक्ती-त्रिपुराशक्तीच आहे, रेचक, पूरक आणि कुंभकास त्रिपुर' म्हणून ओळखतात. याच्यावर विजय 
प्राप्त करणारी त्रिपुरा’ आहे. सरस्वती, काली, लक्ष्मी या तीन रूपात समन्वित ती त्रिपुराशक्ती जाते. या 
साधनेत दहा महाविद्या अपेक्षित आहेत (सिद्धामृत) 

त्रिपुरा रहस्यास स्पष्ट करण्यास कुंडलिनीशक्तीचा विचार आकलन करणे साह्याचे ठरेल. 
याकरिता इडा, पिंगला, सषुन्मा या तीनवर विजय प्राप्त होणे अगत्याचे असते. या विजयाने ती सुंदर 
षोड़शी बनते. सत्‌, चित्‌ आनंददायक त्रिपुरास जिंकून अजस्त्र आनंदाच्या सृष्टीस निर्माण करते. 
याप्रमाणे कुंडलिनीच त्रिपुरसुंदरी आहे. मूलाधारात सुप्तवस्थेत पडून असता ती सर्पाकार असते. तेथे सर्व 
भाव तोवर सुप्त असतात. साधना आणि गुरुकृपेच्या योगे ती चक्रभेदन आणि ग्रंथीभेदन करून हृदयात 
स्पंदात्मिकशक्तीच्या रूपाने जाग्रत होऊन सहस्त्रारात शिवात संमीलित होते, तेव्हा ती पूर्ण कलावती तथा 
त्रिपुरसुंदरी बनते. या स्थितीत तिन्ही प्रकारचे मळ नाश पावतात व जीव मुक्त होतो. नामरूपापासून 
वेगळा बनून ब्रह्मलीन होऊन निरूपाधिक बनतो. 

या विवेचनाने एक गोष्ट सिद्ध होते की, आदिशक्तीच त्रिपुरा आहे. या महाशक्तीचा लीलाविस्तर 
म्हणजे ही सृष्टी होय. चित्तरूप म्हणजे तिचे ऐश्वर्य आणि अचिद्रूप म्हणजे मलावस्था असते. तेथे 
मायेची-प्रमुखता असते. त्रिपुरादाहानंतर जीव शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूपास प्राप्त करीत असतो. 


(पूणे-संतकृपा-फेब्रुवारी १९९३) 


6] 


बालाग्रिपुरसुंदरी श्रीचक्रार्चनविधी 


(सन्नती येथील पूजारी वे. शामाचार्य यांचे संग्रहातील अप्रकाशित) 


श्रीमद्याज्ञवल्वय गुरुभ्योनम: ॥ श्रीलक्ष्मी चंद्रलांबायेनमः रामानंद पादांबुजे वंदेनामामिसदशिवा 
॥ वक्षे संकेत सारेण बाला चंत्रार्चनविधि ।। श्री ।। गुरु गणपती दुर्गाबटूकं शिवमुच्यतं ।। ब्राह्मणगिरीजा 
लक्ष्मी वाणि वंदे विभूतये ।॥१॥। श्रीमत्रिपुरसुंदरी साधकोतमः ।। ब्राह्मी मुहुर्तचोत्यायं ॥ श्रीगुरु-देवता 
स्मरणंकृत्वा ॥ अथ मंत्रसारोक्त विसर्जन ॥ दंतधावन शौचामन स्नानसंध्या देवता अभिवंदन 
नित्यविधिकृत्वा ॥ तदनंतरेद्रव्यर्चन मंटपप्रवेश ।। शिवादिगुरुवनेमः ।। इत्यासन पूर्वमुखे वा उत्तरमुखे वा 
उपविश्ये । उपासन सारेण भुशुद्धी:भूत शुद्धी प्राण प्रतिष्ठांतर स्थापनं ॥ सर्वसिद्धिमिदं दीर्घत्व सर्व 
तिमिरापह ॥ सर्व विघ्न श्यंति साधके शिद्ठिमर्चयेत ।। देविवामदीपे संध्यापर्यंत ॥ गुरुपदेशेन य॑त्रोद्वार 
संचियेत ॥ चक्रे पुष्पांजली दत्वा ॥ आंतर्यबहिर्यं जनायेमात्र साधनं करिष्ये ।। इति संकल्पे। स्व 
वामभागे त्रिकोण कृत चतुस्त्रमंडलं विलीख्ये । विद्यासने परिजल कलशं प्रतिष्ठाप्ये || गंगेच यमुनेचेव ।। 
-- ॥ जलेस्मि सत्रधिंकुरु ॥ इत्यभिमंत्रये ॥ गंधाक्षत कुसुमेपूजयित्वा ॥ जलं यागलियंसंप्रोक्ष ॥ 
पात्रासाधनं विधित्रिच्यते ।। सामान्यंच विशेक्ष॑च गुरुपात्रंच तृतियकं ॥ भागपात्रंच शक्ति पात्रंच पंचवा 
॥१।। सामान्य स्थापाविधि ।छ।। देवि दक्षिणभागे त्रिकोण वृत्तचतुरस्त्रमंडलं विरिच्ये ।। ऐ आधारे क्लीं 
सौ जलं पूसंयेत्वा ॥ शंख पुरयित्वा ॥ शंखपूजा कृत्वा ॥ विशेषाध्ये स्थापनं ॥ स्वदक्षिणभागे 
देव्यात्मनयोमध्ये त्रिकोणवृत्तचतुरस्त्रमंडलं विलिख्या ॥ वामांगुष्ठेन भूमि अवष्ठेनभ्यः ।। धर्मप्रदवैश्वानर 
दशंकालन्यसेत तद्य॒था ।। अक्षताव्रताकारणे पूजयेत ॥ यं धूमोर्चित कलायेनम: ।। ऋ उष्माकलायेनमः ॥ 
ल॑ ज्वळवीकलायेनम: ॥ शं विस्फलिंगिनी कलायेनम: ॥५॥ शं सुस्त्रिकलायेनमः ।।६।। 

सं सुत्रीपाकलायेनमः ।।७॥। हं कपिला कलायेनमः ।।८।। ळं हव्यकलायेनमः ।।९।। क्षं कव्य 
वाह क्लायेनम: ॥१०॥ सुधूपवासित सुवर्णादि कलशं प्रतिष्ठाये।। मत्रांतरे अर्थप्रद द्रादश सूर्यकलायेनमः 
॥ कं भं तपिनिकलायेनमः ॥ लं वं धूम्राकलायेनमः ॥ धं षं मारिचिकलायेनमः ।॥४॥ डं नं ज्वलिनी 
कलायेनम: ॥।५।। चं धं रुचिकलायेनमः ॥।६।। छंदं सुषुम्ना कलायेनमः ।।७।। जं यं भोगदा कलायेनमः 
॥८॥। ज्ञं यं विश्वाकलायेनमः ॥९॥ टं ढं धरिणीकलायेनमः ।॥०॥ रं णं बोधिनी कलायेनमः ।९१॥ ठं 
इं ज्ञानकलायेनम: ॥१२॥ इत्यभ्यर्च्य ॥ ब्रह्म शापविमोचन विमोचय सुधादेव्येनमः ।। वेदानां प्रणवोबीजं 
ब्रह्मानंदमयोयदि ।। तेनसक्तेनदेवेसी ब्रह्मशाप विमोचितां ।१॥। विष्णुशाप विमोचन मंत्रस्य विष्णुऋषिः ।। 
अनुष्ठभछंद वैष्णवानुग्रहित सुधादेवीदेवता विष्णुशाप विमोचन मंत्रस्य विनियोगा ॥ क्रां क्रीं क्रू क्रो क्र: 
विष्णु शाममोचन विमोचन सुधादेवयेनम: ।। चंद्रादित्य संकाश वणरणालयसंभवे ।। जपवबीज मयंदेवी 
विष्णुशाप विमोचिते ॥ इति त्रिः ॥ रुद्रशाप विमोचन मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः ॥ पंक्ति छंद: रुद्रानुग्रहित 
सुधादेवीदेवता रुद्रशाप विमोचने विनियोग: ॥ हां र्‍हीं तहं तहे जौ हः ॥ रुद्रशाप विमोचन 
सुधादेवेयेनमः ॥। श्रीराद्रि मथनो भूते सुधामृत बांधवे सर्व देवसुप्रसन्नत्ये सर्वसिद्धिप्रदोभव ॥ शुक्रशाप 
विमोचन मंत्रस्य शुक्रकऋषिः त्रिष्टपुछंदः भार्गवनिग्रहित ततः ॥ सुवासिनी मपयुषित्मे ॥ शे व्य 
मानीयहस्तेग्रहीत्वा ।। ॐ र्‍हीं श्री क्षौ: आश्रयफटेति अक्षता ताडयेति ।। ॐ नमो भगवती ग्रामचांडालिनी 
॥ भगवती उच्चिष्ठ चांडालिनी ॥ अस्य द्रव्यस्याग्निजरस्यस्त्वादि दशदोष निवारणं कुरु कुरु हुं फटेस्वाहा 
।। इति दशवारमभिमंत्रया कलशंपूरयित्वा ।। मूल मंत्रेणा भिमंत्रय ।। अथ ध्यानं ।। अणवआदिमलपाशे 
विमोचनी ॥ गद्यपद्यर्मायवाग्विलाशिनी ।। मध्य मध्य परमेश्वरीभवे ।। ब्रह्मशाप रुद्रशाप शुक्रशाप विमोचने 
॥। अथ शाप विमोचन कूर्यात ॥ मूलेन आष्टदा अभिमंत्रस्य ब्रह्मऋषिः गायत्रीछंदः ।। ब्रह्मानुग्रहित 
सुधादेवी देवता ब्रह्मशाप विमोचने विनियोग: । बां ब्रीं बू ब्रे ब्र: ॥ सुधादेवीदेवता शुक्र शाप विमोचने 
विनियोगः । शां शीं शूं शौ शः ॥ शुक्र विमोचय सुधादेव्येनमः ।। एकमेव परब्रह्म स्थूल, सूक्ष्म मयंधूयं 
।। कचोद्यता ब्रह्मपालेन नाशायाम्यहं ॥ शुक्रशाप विमुक्तोभव ।। ॐ ऐं र्‍हीं श्री रां सुधादेवीयनमः ।। 


62 


इति चतुष्ठ शापविमुक्तोभव ॥ ॐ ऐं -हीं श्रीं श्री श्रूं श्रे श्रौ श्रः ॥ मूलमंत्रेण त्रिरावली: ॥ शुक्र 
शापविमोचय विमोचन सुधादेव्येनमः ॥ पापांमृतेकामप्रदइंदोशोडष कलायेनमः ॥ तद्या ॥ अं अमृतकळा 
श्री पादुकापूजयभिनम: ।। आं आनंद कळा श्री. पा. पू. ॥ इ. पूषा कळा श्री. पा. पू. ॥ ई तुष्टीकळा 
श्री. पा. पू. ॥ उं पृष्टीकळा श्री. पा. पू. ॥ क॑ रतीकळा श्री. पा. पू. ॥ ऋ धृतिकळा श्री. पा. पू. ॥ 
ऋ शशिकळा श्री. पा. पू. ॥ लूं चंद्रकळा श्री. पा. पू. ।। लूंकातिकळा श्री. पा. पू. ॥ तेजोत्स्नाकळा 
श्री. पा. पू. ॥ एजींकळा श्री. पा. पू. ॥ ओ प्रितीकळा श्री. पा. पू. ॥ औ अंगदाकळा श्री. पा. पू. ॥ 
अं अमृतकळा श्री. पा. पू. ।९५।। अः पूर्णमृतकळा श्री. पा. पू. ॥१६॥ आमादि प्राद क्षिण्येनसंपूज्ये ।। 
विशेषार्ध्यस्याप्य।। विशेषवामेशुद्धि ।। शकलं प्रतिष्ठाप्ये ॥ मूलमंत्रेणाभ्मिंजये ।। गुरुपात्रं ।। भोगापात्रं ।। 
शक्ति पात्रं ॥ पूर्वमंडळविलिख्ये ।। पात्रोधारे वन्हीकळा व्यायेसूर्यकळा ॥ पात्रामृतेचंद्रकळा आसाद्य ॥ 
अग्ने भोग पात्रं प्रतिष्ठाय्य । सर्व ब्रह्मरुपंध्यात्वा ॥ त तः: स्वात्मानं गंधाक्षता कुसमेरक्तकृत्वा ॥ 
तत्त्वचतुष्ठय आत्मानं शोधयात ॥ शिरसित्रयतर्पणंकृत्वा ॥ आत्मतत्त्वे शोधयामी ॥ तर्पयामि 
जुहोमिस्वाहा ॥ विद्यातत्त्वे शो. त. जु. ॥ शिवतत्त्वे शो. त. जु. ॥ सर्वतत्त्वे शो. त. जु. ॥ 
बालाचक्रपूजयामि ।। पूननार्थ गुरदिंनुशंज्ञमादत्य ॥ कुलपूजा समारभेत।। श्रीगुरुदक्षिणामूर्ती भक्तानुग्रहकारणा 
।। इति अनुज्ञा देहिभगवान्‌ । बाला चक्रार्चनायेनमः ॥ इति अनुज्ञा संपाद्य ॥ योनि मुद्राप्रणमेत ।। 
गंधापुष्पां क्षतोसंपूज्ये ॥ ऐत्रिपुरादेबीच विद्महे ।। कली कामेश्वरीच धीमहि । सौतनः शक्ति प्रचोदयात्‌ ।। 
महापदमावनातरस्य परमेश्वरी । अथ प्राण प्रतिष्ठा कर्यात ।। ॐ आं हीं क्रां अं यं रं ल॑ वं शं ष॑ सं हं 
हंसा: ॥ एक दशावतार जपेत ॥ देवशीभुक्त सुलभे सर्वावर्णसंयुते ॥ यावत्वं पूजयिष्यामिता व 
त्संसुस्थिराभव ॥ चक्रत्रिपुर सुंदरीमावाह्या ।। मूलेन षडांग न्यास कृत्वा ॥ दक्षिण हस्तेन अक्षतागृहित्वा 
॥ बिंदू चक्रमूलेन श्रीबाळात्रिपुरसुंदरी श्रीपादुका पूजयामिनम: ॥ स्तर्पया मिनमः ॥ इति त्रि. ॥ 
सविन्मये परेदेविपरमामृत रुचिप्रिये ।। अनुज्ञा त्रिपुररेदेविपरिवारार्चनायमे ॥ द्रव्यतु मादाय चतुरसचक्रेण 
पुष्पांजली दत्वा ॥ अतिसांगुभैरवाय श्री पादुकापूजयामिनमः ॥ स्तर्पयामिनमः चंड भैरवायनमः ॥ श्री. 
पा. त. ॥ उन्मला भैरवायनमः ॥ श्री. पा. त. ॥ कपाल भैरवायनमः ॥ श्री. पा. त. ॥ भीषण 
भैरवायनमः श्री. पा. त. ॥ संहार भैरवायेनमः श्री. पा. त. ॥८॥ 


गंधादिसलोप चारानुयुजयत्वा ॥ द्रां स्तंभव मुदायनमः ॥ इति प्रार्थनावर्ण ।। आष्टदले चक्रे 
पुष्पांजली ।। ऐ -ही श्री ब्रह्मा वो श्रीपाटुका पूजयामिनम: ॥ स्तर्पयामिनम: ।१।। ३ॐऐ हों श्रीं श्री. पा. 
पू. त. ॥२॥ ॐ हें तही श्री कौमार्याचा श्री. पा. पू. त. ॥३॥ ॐ ऐं जी श्रीष्यायांचा श्री. पा. पू. त. 
॥५॥ ॐ ऐं ही श्रींमहाआंबा श्री. पा. पू. त. ।६।। ॐ ऐं जहीं श्री चामुंडाबा श्री. पा. पू. त. ।।७।। 
ॐ ऐं जही श्री महालक्ष्म्यांचा श्री. पा. पू. त. ।।८।। ३% अष्टदल चक्रे यथासांग पूजयेत ॥। द्री चतुरस्त्र 
मुद्रायनमः ॥ द्वितीय पर्ण ॥ षटकोणचक्र पृष्पांजलीदात्वा ॥ ऐं तही श्री दनुजातकांबा श्री. पा. पू. त. 
।। ॐ ही श्री रक्तांबिका श्री. पा. पू. त. ॥२॥ एं र्‍हीं श्री शासवर्यांबा श्री. पा. पू. त. ॥३।। ३ 
उ हही श्रीदुर्गांबा पा. त. ।४॥ ॐ ऐं र्‍हीं श्रीं भ्रामरांबा श्री. पा. त. ॥५।। ॐ उ चही श्री भीमांबा 
श्री. पा. त. ॥८॥ 

गंधदि सर्वोपचारे पूजा कृत्वा ॥ क्ली मच्छमुद्रायनमः ॥ तृतियापर्ण ।। त्रिकोणचक्रे पुष्पांजली 
दत्वा ॥ % ऐं र्‍हीं श्री ऐमहाकात्यांबा ॥३॥ त्रिकोणचक्रे यथासांग पूजयेत ॥ ब्रुंगोसूरमुद्रायनमः ।। 
चतुर्थावरणं ॥ बिंदुचक्रे पुष्पांजली दत्वा ॥ ॐ एं हों श्रीं ऐंक्लीं सौ ॥ बाला त्रिपुरसुंदरी श्री. पा. त. 
॥ इति त्रिवार ॥ गंधदि सर्वोपचार पूजयेत ।। स: योनीमुद्रा येनमः ॥ देविदक्षिणभागे चतुरस्त्र मंडल 
नैवेद्य पात्र॑संस्थाप्य । सकृत सुधा गायत्रींचप्रोक्षयेत ।। धेनुमुद्रा योनीमुद्रा प्रदर्शयेत ॥ मूलेनपंचवार हुत्वा 


63 


नैवेद्यंसमर्पयामि ।। उत्तरा पोषण दत्वा ॥ ईशान्य भागे चतुःत्रिकोण चतुरस्त्र मंडल विलिख्ये ॥ अ नमो 
भगवते बटुकनाथ देवि पुत्रकपिलानटा भासुर त्रिनेत्र ज्वालामुखसर्व विघ्ननाशाय नाशचं एही एही क्षमा 
पूजावली ग्रव्ह ग्रव्हतुस्वाहा ।। इतिवांगुष्ठ बालिविसर्जयेत ॥ स्व वाममागे त्रिकोण चतुरस्त्र मंडले 
सुवासिन्यामुपविश्य ।। गंधदिहंपूज्य शक्ति पारंदद्यात शेष याचयेत ॥ स्व शिखरासि गुरुत्रय संतप्ये ॥ 
स्वयमेवस्वीकृत्य ।। पुनः तत्त्व चतुष्टयं दद्यात ॥ बली विसर्जयेत ।। श्रीबाला त्रिपुर चक्रे 
आरतींक्यंकूदति ॥ अंत: तेज बहिस्तेज एकीकृत्यं ॥ मिती प्रभीन्निधाद व्यापार ब्राह्मकुलदीपनिवेदयेत ।। 
इतिनिरांजनदीप समर्पयामी ।। अथ पुष्पांजली ॥ भज अजहरि राचुते विधिभूषण सुंदरी प्रसीद परदेवते ।। 
परममंगळे शांभवी सरत्नमणि पादुका निकटवर्ती दिव्य स्वयंभू विरंची ।। विहितस्तवरचितयोष्ट पुष्पांजली 
॥ इति पुष्पांजली समर्पयामी ॥ 

देव्येराजोपचार विधाय ।। यानिकानिच पापति ॥ प्रदक्षिणा नमस्कारानि समर्पयामी ॥ कायेन 
मनसा वाचा कराभ्या मुदरेण शिशिन्यान्यकृतं यूकृतं तत्सर्वं ॥ श्री देवतार्पण मस्तु ॥ भू 
भांस्कलितपादानंभूमि रेवासवनंत्व इजातपराछानित्वमेव शरणंशिवे ।। इति प्रार्थनं ॥। पुनः षडांगंन्यास कृत्वा 
॥ पंच मुद्रप्रकीर्तिता ॥ अथ गुरुपूजा स्वआसने उपविश्य ॥ सर्वोपचारपूजकूत्वा ॥ गुरुपांरगुरुवेद्यात ॥ त 
त: श्रीगुरुख्याय साक्षात शिवायच ॥ कराभ्यां पात्र मृधृत्यद्वितीय समर्पयेता ।। गुरु सतुत्वानत्वा ॥ 
गुरुपूजा समाप्तीनातात्वचतुष्ठयदद्यात ॥ विशेषार्थ्यं पात्र मस्तक मृधृव्य ॥ पुनः हस्तेधत्वा ॥ 
शिरसिगुरुत्रयतर्पणंकृत्वा ।। स्वयमेवस्वीकूर्वन्‌ । शेषं गोपयेत ॥ शंखोदकेन सकले जना संप्रक्षे ।। 
पात्राब्धृद्राश्य ।। प्रक्षाल्य गोपयत्यात्रं यथासुखांगुरु देवात्मा मंत्राणां ऐक्य संचितये द्रधा शांतीरस्तु ॥ 
यस्यस्मृत्या ।। इति श्री मदरामानंद पदांबुजर्यगायमान सदानंद रचिते बालाचक्रार्चन पूजापद्धति समाप्तं ॥ 
या दृश्यं पुस्तकं ता द्रश्यं लिखितं मया अपद्वी वा सुबद्धो मम दोषो न विद्यते ॥२।। शके १८७१ 


कार्तिक शु ॥ तिथी ४ लिखितं समाप्तं ।।६ ।। 

मंत्र - श्री श्री श्री लेख निटिले विधीमर्मलिपी विसंज्यंतरं ।। त्वयं विलिखित व्यमेतदिनी तत्फल 
प्राप्तये ॥| तदनंतर फले स्फुटं कमलवासिनी श्रीरिमां ॥ समर्पय समुद्रिका सकलभाग्य संसूचिकाम ॥ 
(लक्ष्मीहृदय) 

अर्चना - तेवत्या निरांजनाच्या ज्योतीवर पुरुषसूक्त आणि श्रीसूक्त एक एक ऋचा आळीपाळीने 
म्हणून तूपाचा थेंब टाकण्याने यज्ञाचे फळ लाभते. (मंत्रशास्त्र) 

पौर्णिमेच्या रात्री पूर्ण चंद्रास अवलोकन करीत १०८ गायत्री मंत्राचा जप सर्व सिध्दिकारक आहे. 


+++ 


64 


भगवती हिंगुलादेवी 


सतीच्या देहाचे विभिन्न अंग जेथे जेथे पडले त्या ठिकाणी ५१ शक्तिपीठ निर्माण झाली आहेत. 
या शक्तिपीठांपैकी अग्नेय शक्तिपीठ म्हणून देवी हिंगुलेचे स्थान आहे. तंत्र चूडमणी' आणि 
ब्रहन्नीलतंत्र' या ग्रंथाद्वारे देवीचे ब्रह्मरंध ज्या ठिकाणी पडले तेथे हिंगुलादेवी आणि भैरवभीमलोचन स्थान 
निर्माण झाल्याचा दाखला मिळतो. 

भौगोलिकरित्या २५.३० अक्षांश आणि ६५-३१ देशांतराच्या पूर्वमध्यावर सिंधुनदीच्या 
उगमापासून ८० मैलांवर आणि अरबी समुद्रापासून १२ मैलांवर हे स्थान निर्माण झाले. येथे मकरान या 
पर्वताची रांग आहे. येथे हे अग्नेय तीर्थ तथा हिंगुलादेवीचे स्थान आहे. आज हा भाग पाकिस्तानच्या 
भूप्रदेशात मोडतो. येथील मुसलमान आज या स्थानास नानी” आणि या स्थानाच्या यात्रेस नानीकी 
हज' असे म्हणतात. या हिंगुलादेवीची पूजा हिंदुच्याखेरीज बलुचीस्थानचे मुसलमान पण श्रद्धेने करतात. 
तेथे लाल कापड, उदबत्ती, मेणबत्ती, अत्तर व फुले आणि प्रसादास मिठाई असा प्रकार पूजेत ते 
उपयोगात आणतात. 

पौराणिक मान्यतेप्रमाणे पार्‍याला शिवाचे वीर्य आणि गंधकास पार्वतीचे रज मानले आहे. वैद्य 
लोक हिंगुल नावाचे खनिजद्रव्य डमख्यंत्राद्रारा काढण्याची प्रक्रिया करतात. या प्रकारे हिंगाची प्राप्ती 
होते. 

हिंगुलांबा तथा हिंगुलादेवीची उपासना करणारे अनेक देवीभक्त भारतात विशेषत: दक्षिणेत 
आहेत. हे हिंगुलादेवीचे पवित्रस्थान पाकिस्तानात आहे याची कल्पना अनेकांना नाही. या मुळ स्थानाचा 
हा धावता परामर्श पुराणग्रंथ, तंत्रवाइमाय आणि गोरखपूरच्या विविध अंकाधारे येथे घेण्यात आलेला 
आहे. भाविकांना ही माहिती महत्त्वाची वाटेल. 

पाकिस्तानचा कराचीचा भाग महत्त्वाचा असून कराचीपासून सहा मैलांवर हावनदीचा भाग 
आरंभतो. येथून ही हिंगुलादेवीची यात्रा आरंभते. येथून देवीचे दर्शन घडविणारे आणि ही यात्रा यथासांग 
करविणारे पंडे तथा पुरोहित मिळतात.यांना छडीदार” म्हणून ओळखतात. या छडीदारांच्या हातात त्या 
भागातील पर्वतातील एका वृक्षाच्या फांद्यापासून बनविलेली एक त्रिशूलवजा छडी असते. त्यावर पताका 
पण असते आणि लाल व काळ्या रंगाच्या कापडाचे त्यावव आवरण असत. ही छडी या पूर्ण यात्रेत 
त्यांच्या हातात असते. 

हावनदीच्या किनार्‍यावर यात्रेकरूस त्या छडीची पूजा करण्यास सांगून हिंगुला माता की जय' 
या ललकाऱ्याने ही मरूस्थल यात्रा आरंभते. हे पंडे एक एक काळे अथवा भगवे वस्त्र यात्रेकरूस 
देतात. त्या वेळेस यात्रेकरूने शपथ घ्यावी लागते. त्या शपथेत खालील आशय असतो. 

माता हिंगुलाचे दर्शन घेऊन परत येथे येईपर्यंत आम्ही संन्यासधर्माप्रमाणे वागू, एकमेकांस 
यथाशक्ती साह्य करू. हृदयात ईर्षा, द्वेष, निंदा इत्यादी भाव ठेवणार नाही आणि सोबत असलेल्या 
सुरईतील जल कुणा दुसर्‍यास देणार नाही. मग तेथे गुरुशिष्य, पती-पत्नी, पिता-पुत्र किंवा 
आई-मुलगा कुणीही असो. आपल्या सुरईतील पाणी आपणच पिऊ.'ही प्रतिज्ञा यात्रेकरूंना छडीधारी 
देववीतात. जो कुणी या नियमाचे उल्लंघन करील त्याचा मृत्यू अटळ आहे अशी भीती घातली जाते. 

छडीदार त्या हावनदीतून प्रत्येक यात्रेकरूंना आपल्या सुरया भरून घेण्याचा आदेश देतात. माता 
हिंगुलेच्या जयजयकारात ही यात्रा आरंभते. वाळवंटातील ही यात्रा म्हणजे आगीच्या वाटेने जाणे असते. 
जेथे पाणी आणि निवारा भेटेल तेथे विश्रांती घेता येते. काही वेळेला रात्रीच्या ऐवजी दिवसापण लागते. 
बहुतेक हा मार्ग रात्रीच्या वेळीच आक्रमावा लागतो. 

प्रथम वाटेत 'गुरुशिष्य' स्थान लागते. तेथे वाळवंटात दोन दगड रोवलेले आहेतते 'गुरुशिष्य' 
प्रतीक मानतात. एका गुरुकरिता शिष्याने आपली सुरई रिती केली. पण शिष्याला तहान लागली तेव्हा 
गुरुने पाणी दिले नाही. शिष्य तडफडत मेला. पण त्याच वेळेस गुरुचे कमंडलू फुटले व ते पण 


65 


कालवश झाले. त्या मरूस्थलावर त्या दोघांचे हे स्मारक आहे. हा कथाभाग यात्रेकरूना सांगतात, या 
मरूस्थलात जेथे जेथे पाण्याचे वापी-कूप वा विहीरी आहेत तेथे त्या रखवालदारास पाण्याच्या 
मोबदल्यात भाकरी द्यावी लागते. 

यात्रेत एका पहाडाच्या माथ्यावर सपाट भाग लागतो, तेथे तो पहाड धूर ओकीत आहे असा 
भास होतो. तेच 'चंद्रकूपतीर्थ' आहे. तेथे दिवस उजाडताच चढाव चढावा लागतो. तेथे गेल्यावर प्रत्येक 
यात्रेकरूस आपल्या गुप्त ठेवलेल्या पापाची कबुली द्यावी लागते. स्त्री हत्या, भृणहत्या इ. चे पाप 
कबूल केल्यावर हिंगुलामातेच्या दर्शनास पुढे जाण्याची चंद्रकूप दरबाराची आज्ञा होते, ही धारणा आहे. 
आपले पाप गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर आज्ञा मिळत नाही. त्या लोकांना तेथेच सोडून हे प्रकट 
करणारे यात्रेकरून पुढे जाऊ शकतात व ते मात्र तेथेच ताटकळतात हा अनुभव आहे. 

छडीदार चंद्रकूपबाबाला अभिवादन करीत छड़ी तेथे रोवतात. उद्या पुढे पहाड चढणे आहे याची 
कल्पना देतात. चंद्रकूप एक सरोवर आहे. पण तेथे पाण्याऐवजीचिखल असतो. निरंतर त्यातून बुडबुडे 
येत असतात. आगीने चिखल खदखदत असतो व ते वर उडत असते. या प्रक्रियेतूनच लहान मोठ्या 
टेकड्या सभोवती निर्माण झाल्या आहेत. आज सहस्त्रावधी वर्षाच्या प्राचीन कालापासून चंद्रकूप 
भगवानाची ही लीला अव्याहत चाललेली आहे. तेथे गेल्यावर यात्रेकरूनी सोबत आणलेल्या नारळ, 
गांजा, चिलीम या सामग्रीने चंद्रकूपस्वामींची पूजा केली जाते. या सर्व सूचना छडीधारी देत असतात. 

यात्रेकरूंना छडीधारी निक्षून सांगतात की, स्त्री हत्या आणि भ्रूण हत्या घड़लेल्यांनी चंद्रकूप 
बाबांच्यासमोर आपले गाव, गोत्र, नाव, पिता, पितमह, प्रपितामह यांचा मोठ्याने उच्चार करीत त्याचा 
स्वीकार करावा. हे गुप्त ठेवल्यास पुढे जाता येणार नाही व तेथे उठणारे बुडबुडे पण तत्काळ 
थंडावतील. जे या पापाची कबुली देतात त्यांचे श्रीफल बाबा त्वरीत स्वीकार करतात. पण झाकून 
ठेवणाऱ्याची पूजा स्वीकृत न होता तेथेच पडून राहील आणि पर्वतातील ढेकूळ मारून त्यांना पळविले 
जाईल. 

यात्रेकरूंना रात्रीतून जागरण करण्याची सूचना दिली जाते. रात्री चंद्रकूपबाबांच्या करता रोटी 
बनविली जाते. सकाळी तोच प्रसाद घेऊन जाणे असते. त्याचाच नेवेद्य तेथे असतो. पूजेनंतर दानधर्मपण 
करावा लागतो. त्रिवार बाबांचा जयघोष करविला जातो. गांजाचा नैवेद्य दाखवून नंतर सर्व पाणी 
आणण्यास जातात. अन्य सर्व लोक रात्रीच्या अंधारात चाचपडत रोट बनविण्याकरिता सरपण गोळा 
करतात. 

छडीदार एक नवीन कापड घेऊन त्याची चारी टोके यात्रेकरूना धरण्यास सांगातात. यात प्रत्येकी 
पाव पाव शेर पीठ, तूप आणि गूळ अथवा साखर घालण्यास यात्रेकरूंना सूचना देतात. ही चाद 
जमिनीस स्पर्श न करता अधांतरी धरावी लागते. जवळ जवळ १२ शेर पिठाचा हा रोट बनल्यावर 
रात्रभर लाकडाखाली ते झाकून ठेवतात. रात्रीतून ते पूर्ण भाजले जाते. 

प्रातःकाळी तेथून प्रयाण केल्यावर सुमारे दीड-दोन तासानंतर चंद्रकृपाच्या वरील भागाकडे 
यात्रेकरू जातात. तेथे दृश्य आश्चर्यकारक वाटते. दीड दोनश गज म्हणजे सुमारे सहाशे फुटांच्या चौरस 
भागात चिखल खदखदत असलेला दिसतो. त्याला अग्निकुंड म्हणणे अनाठायी होणार नाही. आतून 
तापूनवर ज्वालामुखीची वाफ निघत असल्याचे आढळते. चंद्रकूपाजवळ येताच पंड्या छड़ी काढतो व 
रोटीचे तुकडे आता टाकतो. त्यानंतर श्रीफल आणि गांजायुक्त चिलीमपण टाकतो. हे सर्व तेथे लुप्त 
होताच तो नैवेद्य ग्रहण केला गेला असे समजतात. तेथे प्रत्येकाने आपले पाप उच्च स्वराने कबूल करावे 
लागते. असा हा पूजेचा प्रकार संपल्यावर हिंगुलादेवीच्या दर्शनाची वाट मोकळी होते. सर्व हर्षाने 
देवीच्या दर्शनास पुढे निघतात. 

चंद्रकृपापासून निघून सुमारे पाच दिवस मार्ग आक्रमीत यात्रा एका छोट्या गावाजवळ जाते. 
तेथील घरे लाकडाची आहेत. मातेच्या गुंफेपर्यंत जाण्यास हा शेवटचा टप्पा आहे. याची जाणीव 


66 


यात्रेकरूना छडीदार देतो. तेथून दुसर्‍या दिवशी सुर्योदयापूर्वी ४-५ तास अघोर नदीचा भाग लागतो 
आणि प्रात:काळी देवीचे दर्शन घडते. पूजेचे साहित्य, उदबत्ती, भिजवलेल्या वाती, सेंदूर, मिश्री, लाल 
कापड आणि पाणी पिण्याचे भांडे असे साहित्य विकत घेऊन सोबत घ्यावे लागते. प्रत्येकासोबतएक 
मण्याची माला पण असते. ही माला कराचीमध्ये मिळते. या मालेला 'हिंगलाजका ठोंगरा' असे 
म्हणतात. 

चार पाच तास रेताड भाग संपवून गेल्यावर अघोरनदीच्या वालुकामय भाग लागतो. छडीदार तेथे 
छडी रोवून पुढे अंगुलीदर्शन करीत निवेदन करतो की, नदीच्या त्या पैलतीरावर त्या टेकडीवर देवीची 
गुंफा आहे. या नदीत पाणी जेमतेमच आहे. सर्व यात्रेकरुंना तेथे अंघोळ करावी लागते. सर्व 
ओलत्यानेच देवीच्या दर्शनास जातात. नदीच्या स्थानीपण छडीदार गांजाचा नैवेद्य दाखवितो. 

ओलेत्याने कपडे पिळतच भक्त देवीच्या सन्मुख येतात. तो महाल वा ती गुंफा मानवाने 
बनवली नसून यक्षांनी बनवली आहे, असे तो पंड्या सांगतो. तेथील शिल्प अमानवीय वाटावे, असे 
आहे. ती एक रहस्यमय नगरी असून पर्वत वितळवून तो महाल बनवलेला आहे. अशी श्रद्धा आहे. 
विविध मार्ग डाव्या व उजव्या बाजूने मिळालेले आहेत. हवा आणि प्रकाश अभावानेच नांदत असतात. 
तेथे विविध रंगाचे दगड लटकत आहेत, असे दिसतात. वितळलेल्या दगडाचीच चौदिवारी व छत आहे 
आणि खाली वितळलेल्या रंगीत दगडाची बिछायत मोहक भासते. 

एका ठिकाणी वळणावर ही दगडी बिछायत संपते. तेथून जमिनीचा भाग येतो. त्यावर हिरवेगार 
गवत आहे. जवळच झुळझुळ वाहणारा झरा मनाहर भासतो. त्या झऱ्याच्या पलिकडे देवीची गुंफा आहे. 
गुंफेचे तोंड सुमारे ५०-६० फूट उंच असे आहे. तेथे सर्व हिंगुलादेवीचा जयजयकारकरीत प्रवेश 
करतात. त्या परिसरात असंख्य लाल कन्हेरे फुललेले असून त्यांचा मंद वास दरवळत असतो. 

त्या ठिकाणी छडीदार यात्रेकरूना माहिती देतो की, श्री शिवशंकराचा अपमान केल्यावर 
दक्षकन्या भगवती सतीने पित्याच्या यज्ञकुंडात आत्माहुती दिली ते हेच स्थान आहे. शिवगण वीरभद्राने 
सतीच्या मृतदेहास कुंडाबाहेर काढले तेव्हा शंकर त्या शवास खांद्यावर घेऊन इकडे तिकडे धाऊ लागले. 
ते फिरत तेथे आल्यावर विष्णूच्या चक्राने शवाचे छेदन झाले व सतीचे ब्रह्मरंध येथे पडले. यामुळे या 
स्थानास प्रमुख शक्तीपीठाचे माहात्म्य आले. या प्रमाणेच बनलेल्या ५१ शक्तीपीठात हे स्थान महत्त्वाचे 
आहे. 

छडीदार स्थानमहात्म्य कथन करतात की, रावणाचा वध केल्यावर रामास ब्रह्महत्येचे पातक 
लागले. यातून मुक्त होण्याकरिता भगवान राम येथे आले होते. जवळच्या जंगलात काही पक्की घरे 
यात्रेकरूंच्या निवासाकरिता आहेत. स्नान करून ओलेत्याने अथवा नेहमीचे कपड़े घालून देवीची पूजा 
करावी लागते. गुहेचे द्वार प्रशस्त आहे. आतील गाभार्‍यात एका ओट्यावर लाल कापड अंथरलेले 
असते. तेथे पूजेचे साहित्य एकत्र केले जाते. त्या ओट्याच्या दोन्ही भागास दोन दारे आहेत. ही छोटी 
दारे आहेत. या ठिकाणी गुडघे टेकवत रांगत आत शिरावे लागते व दर्शन घेऊन दुसऱ्या दाराने तसेच 
बाहेर पडावे लागते. या देवीचे असे दर्शन घेऊन यात्रेकरू कृतकृत्य होतो. आद्याशक्ती ज्योतिर्मयी, 
जगज्जननी प्रत्यक्ष भेटल्याचा आनंद भक्तांना होतो. 

गुहेतून बाहेर येताच तेथे अघोरीबाबा भेटतात. समोरील विशाल शिळाखंडाच्या माथ्यावर 
पहाडाच्या आकाराकडे दृष्टी गेली की, सूर्य-चंद्र आकाराचे मोहक भासतात. भगवान रामचंद्रांनी आपली 
तपश्चर्या संपल्यावर आपली तेथील उपस्थिती प्रमाणित करण्याकरिता आपल्या हाताने सूर्यचंद्र तेथे 
अंकित केले आहेत. अशी धारणा आहे. ही कलाकृती मानवनिर्मित होऊ शकणार नाही. अशीच आहे. 
पर्वत-शिखराव माणसाला अशी कलाकृती निर्माण करता येणार नाही. 

या ठिकाणी यात्रेकरूंना कुंकुंमतिलक लावला जातो. श्रीफल, मिश्री यांचा नेवेद्य दाखवून पुढे 
आकाशगंगा पहावयास मिळते. येथील लोकांची धारणा आहे की, आसामची कामारव्या, तामिळनाडूची 


67 


कन्याकुमारी, कांचची कामाक्षी, गुजरातची अंबादेवी, प्रयागची ललिता, विंध्याचलीची अष्टभुजा, कांगडा 
येथील ज्वालामुखी, वाराणशीची विशालाक्षी, गयेची मंगला, बंगालची सुंदरी, नेपाळची गुहेश्वरी आणि 
मालवाकाची कालिका या बारा रूपामध्ये दिसणारी आद्याशक्ती हिंगुलादेवी व तिचे हे स्थान प्रमुख आहे. 

याप्रमाणे हिंगुलादेबी आणि तिचे स्थान आज पाकिस्तान भागात असले तरी देवीभक्तांना आणि 
शक्तीपूजकांना ही माहिती महत्त्वाची वाटेल. आजही अनेक देवीभक्त त्या स्थानी दर्शनास जात आहेत. 
एक देवीभक्त श्री. नारायण प्रसाद साहू, यांनी या देवीचे दर्शन घेऊन कृपा संपादन केली. त्यांनी 
देवीच्याबद्दळ सर्वच माहिती आवर्जुन कल्याणच्या वाचकांना सादर केलेली होती. त्यांच्या निवेदनाचा 
खूपच उपयोग आज देवीभक्तांना आणि जिज्ञासूंना होत आहे. हिंगुलादेवीच्या असंख्य भक्तांना देवीच्या 
मूलस्थानाचा परिचय यथार्थतेने आज होत आहे. एकेकाळी तो भाग आपल्या भूखंडाचाच महत्त्वाचा भाग 
होता. सांस्कृतिक जीवनाच्या दृष्टीने तो भाग आजही आपलाच मानावा लागेल. अस्तू ! 


(सोलापूर, तरुण भारत) 


१३ ऑक्टोबर १९९१ 
® 


68 


श्रीचक्राकार मंदिर आणि श्रीयंत्र डॉ. 
डा; 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 


देवी शाकंभरी 

क्षेत्र मैलार 

शारदापीठ 

चंद्रलांबा 

औरंगजेबास नतमस्तक 
करणारी देवी 

श्रृंगेरी शारदापीठ 
लक्ष्मीचा वास 

भामती 

क्षेत्र बासर 

चंद्रला परमेश्वरी 
घत्तरगा भाग्यलक्ष्मी 
सप्तशतीचे विज्ञापन 
भगवती हिंगुलादेवी 
श्रीचक्राकार मंदीर 
श्रीविद्या उपासना परंपरा 


शक्ति उपासनेची संकल्पना 


कर्नाटकातील शक्तिपीठ 
यत्यशतीतील अमृतत्त्व 


नवरात्रातील शक्तिपूजेचे महत्त्व 


आदिशक्ती 
देवी पाटन 


देवीसंबंधी महत्त्वाचे लेख 


भीमाशंकर देशपांडे 
भीमाशंकर देशपांडे 
भीमाशंकर देशपांडे 
भीमाशंकर देशपांडे 
भीमाशंकर देशपांडे 


. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
ई. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
. भीमाशंकर देशपांडे 
ई. भीमाशंकर देशपांडे 
ई. भीमाशंकर देशपांडे 


पुरुषार्थ दीपा. ८६ 
प्रेरणा ऑक्टोबर १९७९ 
प्रेरणा फेब्रुवारी १९८० 
भालचंद्र जाने. ८१ 
भालचंद्र दीपावली १९८० 


अनंबंध मे १९८० 
अनुबंध मार्च ८१ 
केसरी पाडवा अंक दीपा ८५ 


विश्व समाचार १९८६ 


सोलापूर समाचार १४.०९.८० 


संचार ०७.०४.९१ 
स्वराज्य १६.११.६३ 
तरुण भारत २३.०९.९० 
तरुण भारत १४.१०.९१ 
कल्याण शक्ती १९८५ 
संतकृपा फेब्रु. ९३ 
प्रसाद सप्टेंबर ९३ 
तरुण भारत १६.१०.९३ 
तरुण भारत २३.१०.९३ 
संचार १७.१०.९३ 
संचार दुसरा अंक ९३ 
तरुण भारत नवरात्र ९२ 


69 


